जन 
4 


वर्षे १० वें ] मे १९५७ [ अंक८ 


प्रा. अनंत काणेकर ७ जा ी , __ प्रा. वि. ह. कुलकर्णी 
आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : स्वरूप आणि भूमिका प्रा. र. स, सतनीस 
आजचा रशिया . , ग प्रा, देवदत्त अ. दाभोलकर 


बुद्धिवाद व परमार्थ व ी , , प्रा, प्र, रा, दामले 
इंश्वर आहे काय ? , __, ____, ___ तकंतीर्थ नारायणशास्त्री द्रविड 


अंपट्वी अहवालासंवंधीं . ळे », डॉ. ना. र, इनामदार 
स्वातंत्र्याचे भवित्य . . .  ., प्रा. म, रा. कुलकर्णी 
लाट-मऱ्हाट कणोटांतील प्राकाठीन संबंध , श्री, हे. बा, जोशी 


पुस्तकपरामठदो, कविता 


(4. च 60 ५ ] 
बार्षिक बगणी ९ रु, ] [ किरकोळ अंक ९ रु. 


व 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


क्‌त 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वजे दाचे भ्र 
अंक आठवा १९७७ 
संपादक-मंडळ 
आचार्य सख. ज. भागवत-श्री. हरि छृष्ण मोहनी-प्रा. वि. म. वेडेकर 
प्रा, गोवधेल पारीख का. संपादक 
कककलमककककककककिककककमाकककककककककककलरक काक रकतक्सेकककवंव्हकरशककरकेधकनककककककिककककसयमळककॅकेकयीवर्गमकॅकक कनक वाचक क ककवननकनटाकयालकतककककककककवरानजनममतक 
प्रा. अनंत काणेकर प्रा, वि. ह. कुलकर्णी र 
आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : ० 
स्वरूप आणि भूमिका प्रा, र. स, सबनीस  ५-१५ 
आजचा रशिया प्रा, देवदत्त अ. दाभोळकर. १६-२३. 
छुद्धिबाद ब परमार्थ प्रा, प्र, रा, दामले | २४-२९ 
श्वर आहे काय ? तर्कतीर्थ नारायणश्ास्त्री र्रविड ३०-३९ 
अपट्वी अहवालासंवंधी डॉ. ना. र. इनामदार ४०-४४ 
*फूळ असलें तर लाला द्या - श्री. दत्ता कदम जाड 
नकोस उसदूं.... श्री. दत्ता कदम क 
स्वातंत्र्याचे भवितव्य प्रा, म. रा. कुलकणी ८५५७ 
लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकालीन संबंध श्री. शं, ब्रा. जोशी ८१-६० 
पुस्तक-परामशी ६१-६४ 
वार्षिक रु. ९. सहामाही र. ५ . अंकास रु. १ 


हें मासिक श्री. स. छे. साडे वांनी दी प्राश् भेस, २१५ गंगापुरी, वाह येथ छापून प्रा. वि. म. वेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रेथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें 
क्रव्यबहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : करायेकारी संपादक, 'नवभारत' मासिक, 
४४६ शीब रोड, मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ! मासिक, 


€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( ड. सातारा ) 


.. 
आह व नयर 
नक %, १000 ण 
वे ठर ्ज ठर रश 
क्स ७०५ (9१९ 
न्ट्< अमृतमहोत्सवी 9२७ 
) "क व्य ४, 
उस्काणिव्ा मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास भ्टी "सश द्व. र 
र] य द । 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह क 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


'नवभारत' मासिक, मे १९५७ 


--ठेखक-परिचय-- 


[ खालीं दिलेल्या ठेखकांदिवाय, या अंकांतील इतर लेखकांचा परिचय या वर्षी यापूर्वी त्यांचे लेख आले 
त्या वेळीं दिला आहे.-- का. सं. ] 


प्रा. वि, ह्‌. कुलकर्णी -- सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यिक व टीकाकार; मुंबई येथील रामनारायण उद्या 
कॉलेजांतील इंग्रजीचे प्राध्यापक, 


प्रा. र. स. सवनीस -- मुंबई येथील के. सी. कॉलेजांतीळ अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, 

प्रा. दे. अ. दाभोलकर -- मुंबई येथील बोंग्वे कॅलिजांतीळ अर्थशास्त्राचे प्राथ्यापक; * नवमारताऱ्चे 
एक जुने व प्रसिद्ध लेखक, 

प्रा. नारायणशास्त्री द्रविड -- नागपूर येथील सिटी कोळेजांतील तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक, 

प्रा. म. रा. कुलकर्णी -- सांगली येथील विलिंग्डन केलेजांतील अर्थेशास्राचे प्राध्यापक, 

प्रा, ग. प्र, प्रधान -- पुणें येथील फर्ग्युसन कॉलेजांतील इंग्रजीचे प्राध्यापक, 


* मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल अशा 
प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणें, हें या मासिकाचें 
थ्येय व उद्दिष्ट आहे. 


% या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 
किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. 

% मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, सँयम आणि 
सहिष्णुता अततीळ अशी काळजी घेतली जाईल. 


 --ा 1.1 द - 
र १ र त्र च 

उ ८6 
ये नवभारत भारत ठी 


शन | ७५ त»१५ 
*€<£ अमृतमहोत्सवी, ७२०७ 
रक्ष वर्ष छे 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ड् सकर जि 
अनुक्रमणिका क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा मुळा ावासल्लजती प _ क) भु षी 
ज्य मराठी विकास संस्थद्व र 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्व दृष्टींनी उचित निवड 

औरंगाबाद येथें भरणाऱ्या बृहन्महाराष्ट्र साहित्य- 
संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रा, अनंत काणेकर यांची 
निवड झाली ही गोष्ट सर्व दृष्टींनी उचित आणि 
म्हणून स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे, खुद काणेकरां- 
संबंधीं विचार करतां त्यांना हा बहुमान मिळणें 
क्रमप्रात्त होतें. तथापि आध्यक्षपदाची माळ योग्य 
वेळीं व योग्य साहित्यिकाच्या गळ्यांत पडतेच असा 
आजपर्मैतचा अनुभव नाहीं. एवढेंच नन्हे तर केव्हां 
केव्हां निवडून आलेला अध्यक्ष हा साहित्यिक अस- 
तोच असेंहि नाहीं, पण त्याची कारणमीमांसा कर- 
ण्याचें हें स्थळ नन्हे. अभिनंदनीय घटना एवढीच 
कीं काणेकरांना संमेलनाध्यक्ष होण्याचा मान योग्य 
वेळीं मिळाला. काणेकरांचा ग्रह्योगच अस्ता आहे 
कीं त्यांच्या कुडलींत अपयशाला जागा नाहीं. साहि- 
त्याच्या किंबा इतर ज्या ज्या क्षेत्रांत काणेकरांनीं 
पदार्पण केलें तेथें तेथें विजयश्री हातांत माळ घेऊन 
त्यांच्या स्वागतासाठी सत्त असलेली आढळते. 
अर्थात्‌ काणेकरांना जें भाग्य लाभत गेलें तें 
त्यांजमधीळ गुणसमुत्चयासुळे. पण जगांत गुणांची 
पारग्व नेहमींच होते असें नाहीं, काणेकरांचा भाग्य- 
योग एवढाच कीं त्यांच्या गुणांचें बोग्य वेळीं चीज 
होत गेळें. आणि याळाहि कारण त्यांची औचित्य- 
बुद्धि, काळाचीं पावलें ओळ वण्यांत काणेकरांची 
दृष्टि अगदीं अचक ठरलेली आहे. केव्हां काय 
बोलावें आणि काय लिहावें हे काणेकर बरोबर 
जाणतात, आणि ते जें च्रोलतात किंवा लिहितात तं 
लोकांना आवडावें म्हणून बोलतात किंवा लिहितात 
असेंहि नव्हे, त्यांना स्वत:च्या मनाला जें पटले 
तेंच ते सांगतात, लोकांचा अनुनय करण्यासाठीं 
नव्हे. केव्हां केव्हां ठर ते लोकांच्या अपेक्षेला 
घक्काहि देतात; आणि मोज अशी कीं लोक या 


न. भा. १९ 


अनुक्रमणिका 


प्रा. वि. ह. कुलकर्णी 


प्रा अनंत काणेकर 


अपेक्षाभंगामुळे त्यांजवर अधिकच खूष होतात ! 
आणि याला कारण काणेकरांची निवेदन-दैली. तसें 
पाहिलें तर जगाकडे व त्यांतील समस्यांकडे पहा- 
ण्याची काणेकरांची भूमिका वेचारिक आहे. सर्व- 
साधारणपणें साहित्यिक हा जगाकडे भावपूर्ण, भाव- 
विवश किंवा भावविकल अंतःकरणाने पहात असतो, 
काणेकरांमध्यें मावना नाहींत असें करस म्हणतां 
येईल? ते प्रथितयश कवि ठरले ते त्यांच्या काब्यांतील 
भाव सौंदर्यामुळेंच, पण काणेकरांच्या मावना कधीं 
उद्दाम होत नाहींत. त्यांच्या मावना त्यांच्या वैचारिक 
भूमिकेशी नेहमीं समन्वथ साघतांत, भावनाकुल केव्हां 
व्हावे हे त्यांच्या अंतःकरणाला समजतें ! पण त्यांची 
सदेंब जाग्रत असलेली विचार्चुद्धि त्यांना भावविवश 
होऊं देत नाहीं, बाळाच मी तारतम्य किंवा औचित्य- 
बुद्धि असें समजतो. याळाच कोणी व्यावहारिक 
शहाणपणा असेहि समजतीळ, पण निष्वळ ब्याब- 
हारिक दाहाणथणावर कोणी वशस्वी साहित्पिक होऊं 
शाकेळ असें मला वाटत नाहीं. कलात्मक दृष्टीशिवाय 
साहित्यिक संगवतच नाहीं, काब्याच्या ज्या अनेक 
ब्याख्या आहेत त्यांत औचित्य हें देखील काब्याचें एक 
व्यवच्छेदक लक्षण मानण्यांत आलेलें आहे. औचित्य 
म्हणजेच सौंदर्य अता याचा अर्थ होतो. काळ 
पानाप्रमाणें या औचित्यवुद्धींतहि बदल होत ञञातो 
आगि त्यामुळेच निरनिराळ्या कालखेडांत निरनिराळे 
वाड्ययप्रकार ळोकग्रिय आणि रूढ होतात, श्रेष्ठ 
साहित्यांत कांदीं ज्ञा्रत शुण असावे लागतात हे 
त्वरे, पण कालनिष्ठ औचित्यानुसार या गुगांचें खरू- 
पहि पालटत जातें. 
: नबमतवादी ? कवि 

काणेकर हे जेन्हां लेखन करूं लागले तो काल- 
खंड एका नवीन युगाचा निदक्षेक होता. मराठी 
वाड्मयाच्या अनुरोधाने बोळावयाचें म्हणजे विष्णु- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९९१८. 
क्त ही ७५ च ५ 


2 सकाळ शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


शास्त्री चिमळूणकरांनीं साहित्य-क्षेत्रांत जो संप्रदाय 
निर्माण केला तो निरनिराळीं रूपे घारण करून 
पहिल्या महायुद्धांपर्यत परिणत होत जाऊन समात्त 
झाला, पहिल्या महायुद्धानंतर जगाच्या इतिहासांत 
जी उलथापालथ झाली त्यानें युरोपांत क्रान्तिखरूप 
घारण केलें आणि ररियांत त्याचा प्रथम स्फोट 


झाला, मा्क्सवादाचे पडसाद हिंदुस्थानांत उमटू 


हि येऊन पोंचला, 
रसेलच्या ग्रंथांचे वाचन सुरूं झाळें, इव्सेनसह वर्नाड 
शा अभ्यासिळा जाऊं लागला, या सर्वाचा ण्रिणाम 
मराठी वाड्यावर होऊन साहित्यांत निरनिराळे 
प्रवाह सुरू झाळे, काणेकरांचे भाग्य असें कीं या 
नवविचारांनीं भारून गेलेल्या कांहीं तरुणांची व 
प्रौढांची त्यांना संगति लाभली; आणि त्यांच्या संस्कार- 
क्षम मनावर या नवविचारांचा खोल ठता उमटला, 
तो काळ रविकिरणमंडळाच्या ऐन उत्कर्षाचा होता. 
केशवसुतांच्या संप्रदायाळा त्यानें नवें मरघोंतत वळण 
दिळे होतें. माव ज्युलियन यांच्या कळंदर काव्याने 
साऱ्या तरुणांना मोहून टाकळे होतें. कणे- 
करांनी आपलें सुरवातीचे काब्य त्याच अनु- 
रोधाने लिहिळे, पण त्याला नवविचारांची कला 
टणी दिली; आणि थोड्याच अवधींत ते नवमत- 
वादी कवि म्हणून प्रसिद्धी आले. नाट्य मन्वं- 
तरानं रंगभूमीवर आणलेल्या ' आंघळ्याच्या शाळेंत 

त्यांचीं कांहीं भावगीते ज्योत्स्ना भोळे यांच्या गोड 
गळ्यांतून श्रोत्यांना रेकायला मिळाल्यामुळे या प्रसि- 
दीळा बहर आला, इतकी थोडी कविता लहून 
इतकें मोठें यश मिळविणारे काणेकर हे मराठी 


“० पहिलेच कवि अपे म्हणावयास हरकत 
ना 


चमकदार लघुनिवंध 

कॅश्यिचा पहिला उपाळा ओपरल्यानंतर काणे 
5र दरे अभावितपणे ळघुनित्रंथाकडे वळछे श्रीपाद 
टकरांचे चिरंजीव श्री 


लागले, त्याचे मागोमाग फ्रॉइड 


कृष्ण प्रमाकरपंत 
कोल्हटकर यांनीं सुरू केलेल्या ' संजीवनी ? या 


अनुक्रमणिका 


पाक्षिकाच्या कव्हराचें आंतील एक पान कसल्यातरी 
मञकुरानें भरण्याची कामगिरी काणेकरांवर सोंप- 
विण्यांत आळी आणि ल्यांतूनच लघुनित्रेथ प्रथम 
अवतीणे झाले, ओळींची मर्यादा कांटेक्रोरपणानें 
पाळावी लागत असल्यामुळे या स्वच्छंदी पण त्रटित 
लिखाणाला आपोआप लघुनितंधाचें रारूप प्राप्त झाले, 
एखादी सहज सुचलेली कल्यना घ्यावी किंवा 
देनंदिन जीबनांतळा एख्बादा अनुभव तनिदडावा 
आणि मिस्किळ व खेळकर पद्धतीनें तो थोडक्यांत 
मांडावा असता या लिलाणाचा घाट आणि थाट 
होता, एकच एक विचार वास्तववादी दृष्टिकोनांतून 
पण कलात्मक पद्धतीने मांडल्यामुळे त्याला सहज- 
सोंदर्य प्रात झाळें होते; व आटोपशीरपणामुळें केव- 
डयाच्या सुगंधित लघुपत्राप्रमाणें त्याला घार आणि 
अणकुचीदारपणाहि लामला होता, काणेकरांचे सारें 
व्यक्तिमच्व या त्यांच्या लघुनित्रंघांतून प्रकट झालें 
आहे; आणि तें विलोमनीय आणि आकरपैक अस- 
त्यामुळे त्यांचे लघुनिबंध हे आधुनिक नव युवती- 
च्या कर्णभूषरणाप्रमाणें कोणाचेंहि चित्त वेधून घेतील 
असे चमकदार झाले आहेत. काणेकरांच्या साऱ्या 
साहित्यसंभारांत सहुद्रांतीळ पोंधळ्यांच्या वेटांप्रपाणें 
यांचे लघुनिबंध विशेषर उठन दिसतात, त्यांतील 


वास्तववादी सत्य कठोर असूनहि पोंगळयांच्या खड्या 
प्रमाणें दितायला मोहक दिसतें, 


प्रतिभेचा स्वभावधर्म 
इब्सेन आणि शो यांनी लोकप्रिय केलेल्या समस्या- 
प्रधान नाटकांचे वाचन केल्यामुळें नास्यविषयक 
नवीन दृष्टिकोण काणेकरांना प्रात्त झाला 
कोलेजमर्ध्ये अततांनाच त्यांनीं इन्सेनच्या १ 
प०प€' या नाटकाचे ' घरकुल ' हें रूपांतर केळे 
होतें, पुढें श्री, वर्तक यांच्या प्रेरणेमुळे * नाऱ्य- 
मख्न्तरची स्थापना झाली, ग नर 1 
ळीशीं काणेकरांचा डग व न्न 
मागर रिचय अस 
त्यामुळ ' नास्य मन्वतरा?च्या 
खाभाविकपणेंच झळकले, 


होता, 


हौशी चाल्कांत ते 
नाटकाच्या वाचनापासून 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


म थद्वारे र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


भि > 


०६4 अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, अनंत काणेकर 


तों ते रंगभूमीवर अवतीर्ण होईपर्यंतच्या साऱ्या 
अवस्था त्यांना पहायला मिळाल्यामुळे रंगभूमीचे 
सर्वागीण ज्ञान त्यांना झालें, पण असें असूनहि काणे- 
करांनीं स्वतंत्र असं नाटक लिहिलें नाहीं. याचें 
कारण त्यांचा स्वाभाविक मनःपिंड, काणेकरांच्या 
प्रतिभत तळपत्या विजेची चमक असली तरी त्यांत 
विशालत्वाची जाणीव करून देणारा पछेदारपणा 
नाहीं, त्यांची प्रतिभा सुखासीन आहे. एखादी भब्य 
समस्या घेऊन तिला भरघोंस आकार देण्यासाठीं जी 
उत्कटता आणि चिकाटी लागते ती त्यांच्या प्रति- 
झेला मानवत नाहीं, मिस्किलपणें दोन चार कोंपर- 
खळ्य़ा देऊन कोणत्याहि प्रश्नाच्या कांहीं अपरिचित 
छटा प्रकट करण्यातच ती घन्यता मानते. यामुळें 
त्यांची प्रतिमा नास्यानुकूळ असूनहि तिला एखादें 
स्वतंत्र नाटक निर्माण करतां आलें नाहीं, क!'णेकरांनीं 
चांगल्या लघुकथा लिहिल्या, पण कादंबरी मात्र एकहि 
लिहिली नाहीं, यांचे कारणहि त्यांच्या प्रतिभेच्या 
या खभावधमोतच आढळतें, काणेकरांनीं स्वतंत्र 
नाटक लिहिलें नाहीं तरी नाटककार या नात्यानें 
ते महाराष्ट्राला चांगळे परिचित आहेत, कारण, 
चारपांच नाटकांची त्यांनीं केलेलीं रूपांतरे. 
हीं रूपांतरे स्वैर असल्यामुळें सरस उतरलीं 
आहेत, काणेकरांची भाषा साधी, सरळ आणि प्रसाद- 
युक्त आहे, त्यांना संवाद चांगले लिहितां येतात, 
त्यांची विनोदबुद्धि सूक्ष्म आणि मार्मिक आहे. 
पात्रांच्या स्वभावांतील बारिकसारिक छटा ते अगदीं 
हळुवारपणे रंगवूं शकतात, आणि परदेशी माणसांवर 
देशी पोषाख घालण्यांत ते चांगले वाकबगार आहेत, 
: निशिकांतची नवरी * हें त्यांचें नाटक कॉलेजच्या 
व इतर स्नेहसंमेळनांतून नेहमीं केलें जातें व 
£ पतंगाची दोरी ? हें नाटकहि रंगभूमीवर यशस्वी 
ठरलें आहे. काणेकरांची नाय्यवुद्धि एकांकिकेला 
अधिक अनुकूल आहे, त्यांनीं स्वतंत्र आणि रूघांत- 
रित अद्या वीसबावीस एकांकिका लिहिल्या असून 
त्यांत पुष्कळच वैचित्र्य आढळतें. एकांकिकेच्या 


अनुक्रमणिका 


चौकटींत काणेकरांना करुण रसाचा चांगला परिपोष 
करतां येतो. ' घर! या त्यांच्या अत्यंत प्रमाबी 
एकांकिकेंत करुण रसाला सर्वस्वी अनुकूल असें वाता- 
वरणहि निर्माण केलें आहे, अद्‌भुताच्या वाटेला 
न जाणारे काणेकर “ सोनपरी चांदपरी ? या लहान- 
मुलांच्या परिनास्यांत बालमनाला अत्यंत स्वाभाविक 
असे अद्भुतरम्य वातावरण निर्माण करण्यांत 
यशास्वी ठरले आहेत, 
अवीट प्रवासवणेनें र 

काणेकरांच्या वाड्ययविलासांत त्यांच्या प्रवास- 
वर्णनात्मक पुस्तकांना एक स्वतंत्र असें स्थान आहे. 
प्रवासाची त्यांना अनिवार हौस आहे. ज्या काळांत 
ते मार्क्सवादी होते, त्यावेळीं ते रशियाला जाऊन 
आले; उत्तर हिंदुस्थान आणि दक्षिण हिंदुस्थान 
त्यांनीं कलात्मक रसिकतेने पाहिलें आणि पर्यटनां- 
तीळ लयबद्धता बिघडूं नये म्हणूनच जणू पूर्वाभि- 
मुख्व होऊन नुझतेच ते हौंगकॉगपर्यंत जाऊन आले, 
* घुक्यांतून लाल ताऱ्याकडे ',, ' आमची माती, 
आमचे आकादा ? आणि ' निळे डोंगर तांबडी 
माता ? या त्यांच्या प्रवासवर्णनात्मक पुस्तकांतून 
त्यांची रसिकता, सोंदर्यदृष्टि आणि माणुसकीला 
पारखी न झालेली खेळकर वृत्ति यांचा सुंदर सम- 
न्वय झालेला आढळतो, या घांबत्या प्रवासचित्रांतून 
निसर्ग आणि माणूस यांचे रम्यदर्शन होतें. सुविद्य 
आणि सुसंस्कृत मनुष्य प्रवासांत किती विविध प्रका 
रचीं दृ्ये टिपून घेतो आणि त्याची जिज्ञासा किती 
सर्वगामी असते याचें प्रत्यंतर येतें. काणेकरांनीं 
वणणन केलेल्या विविध हृद्य्यांत एक प्रकारचा अवीट 
ताजेपणा आढळून येतो, 
तटस्थतेची भूमिका 

काणेकरांच्या लिखाणांतून म्रिस्किलपणाचचा एक 
अंत;प्रवाहू अविच्छिन्नपणें वहात असलेला दिसून 
येईल. अलिततेंतून निर्माण होणाऱ्या त्यांच्या खेळ- 
कर वृत्तीचांच तौ एक विलास आहे, कोणत्याहि 
एकांतिक भावनेला बळी न पडतां प्रत्येक घटने- 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कडे तटस्थतेच्या भूमिकेवरून पहाण्याचा काणे- 
करांचा स्वभावधर्म असल्यामुळे त्यांचा 
तोळे कधींहि सुटत नाहीं, त्यामुळे प्रवाहपतित 
परप्रत्यवनेयबुद्धीच्या लोकांना ते लीलया हास्या- 
स्पद ठरवू शकतात, खलिल जित्रानच्या रूपक- 
कथांची लोकप्रियता मध्यंतरी अगदीं उतास गेली 
होती, कोणत्याहि वाड्ययप्रकाराचें एकदां तंत्र ठरून 
गेलें म्हणजे त्याला एक प्रकारचें सांचेब्रंदे स्वरूप 
येतें व अनुकरणाला तो प्रकार अगदीं सुलभ होऊन 
वसतो. काणेकरांनीं जित्रानच्या धर्तीवर बऱ्याच 
रूपककथा प्रसिद्ध केल्या व पुढें त्यांचा संग्रहहि 
पुस्तकरूपाने ताहेर पडळा, तथाकथित अनेक टीका- 
कारांनीं या रूपककथांची तोंडभरून स्तुति केली. 
जित्रानच्या प्रतिमेचे सर्व पेळू या. टीकाकारांना 
त्यांत दिसले, आणि मग दोन वषोनीं दिवाळीच्या 
सुमुहूतावर काणेकरांनीं या रहस्य-कथेचा परिस्फोट 
करून टीकाकारांना फजित करून सोडलें, । दोपा- 
वबली*च्या दिवाळी अंक्रांत मी महाकवि?! हा लेण 
लिहून जित्रानच्या नांवावर प्रसिद्ध केलेल्या रूयक. 
कथा आपण खत:च लिहिल्या होत्या ही गोष्ट त्यांनी 
जाहीर केली ! निस्किळ विनोदाचे अतले फटाके मधून 
मधून लावण्याची काणेकरांना अनिवार हौस आहे. 
सर्वगामी व्यक्तिमत्त्व 
काणेकर हे निब्वळ किंवा निर्भेळ साहित्यिक 
नाहींत, समाजांतील राजकीय, सामाजिक आणि 
सांस्कृतिक चळवळीशी त्यांचा संत्रंध आहे. सार्व- 
जञनिक जीवनाच्या सुरवातीला ते कामगार चळवळी- 
कडे आकर झाले होते. श्री. पु. य. देशपांडे 
वांच्या अध्यक्षते वाली मुंबईला भरलेल्या पुरोगामी 
लेखक परिषदेच्या स्वागताध्यक्षाचें सान त्यांनीं मंडित 
केळें होतें. पुण्याला भरलेल्या महाराष्ट्र युवक परिष- 
देच्या अध्यक्षस्थानी त्यांची निवड झाली होती. 
'चित्रा' व * नवयुग ? या साप्ताहिकातून ते कित्येक 
दिवस्त दर आठवड्याला नियमितपणे राजकीय 
विषयांवर लेख लिहित अतत, निरनिराळ्या 


प्रांतिक साहित्य-संमेलनांचे अध्यक्ष या नात्यानें तयांनी 
वेळोवेळीं भाष्रणें केली. या सर्व भाषणांतूनच त्यांचे 
वाड्यप-समीक्षणात्मक लेव निर्माण झाले. सुरवातीला 
काणेकर हे पुरोगामी म्हणजेच त्या वेळच्या परि- 
भाषेंत बोलावयाचे म्हटल्यास मा्क्सेवादी टीकाकार 
म्हणून प्रसिद्धीस आले, ऐतिहासिक भौतिकतावाद, 
अपरिहार्य गतिमानता, वाडय़यांतीठ सर्व सत्य 
इत्यादि विधानांतून वाड्यय़ाकडे पहाण्याचा त्यांचा 
माक्‍सेप्रणीत दृष्टिकोनच प्रकट झालेला दिसून येतो. 
परंतु रशियांत स्टॅलिननें सुरू केलेल्या पाशवी 
हत्याकांडामुळें ब दुसऱ्या महायुद्धाचे वेळीं हिंदुस्था- 
नांतीळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या घरसोडीच्या धोरणामुळे 
काणेकरांचा साम्यवादी दृष्टिकोन बदलत जाऊन 
आतां ते समाजवादी लोकशाहीचे पुरस्कते झाले 


आहेत, त्यांच्या वाड्मयीन मुल्यांसंचंधींच्या भूमिकेंतहि 
परिवर्तन झालेळें आढळतें. 


काणेकरांचें न्यक्तिमत््व असे बहुरंगी आणि सर्वगामी 
आहे, पुरोगामी कवि, सन्यसाची लेत्वक, चतुर 
नास्यव्यवसायी, सह्ूद्य पटकथाकार, लोकप्रिय 
वक्ता, चित्तवेधक संभाषक, समतोल वृत्तीचा समी- 
क्षक आणि समाजाभिमुख नागरिक अज्ञा बहुविध 
नात्यानें ते येत्या साहित्य-संमेळनांत संयुक्त-महा- 
राष्ट्राला मार्गदशन करणार आहेत. वयाने शरौढ पण 
मनानें तरुण असल्यामुळे सर्वानाच त्यांच्यासंतधीं 
आकषैण आहे. ते साहित्यिक म्हणून जरी त्यांची 
अध्यक्षस्थानी निवडणूक झाली असली तरी ते 
साहित्याइतकेच जीवनाचेहि निस्सीम उपातक 
आहेत, त्यामुळें त्यांच्या प्रत्येक कृतींत जीवंतपणाचा 
प्रत्यय येतो, ऑस्कर वाइल्ड म्हणत असे कींमी 
माझी प्रतिभा जीवन जगण्याकडे वापरतो, व 
साहित्यासाठी फक्त माझी बुद्धि खर्य करतों, ? 
काणेकरांसंबंधींहि असेंच म्हणतां येईल, अता अष्ट. 
पळू घुद्धीचा आणि विज्ञाळ व विलोभनीय ब्यक्ति- 
मत्तवाचा अध्यक्ष साहित्य-संमेळनाला लाभला यांत 
आज तरी एक प्रकारचें औचित्य आहे, 


ओशन 


अनुक्रमणिका 


2: 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. र. स. सवनीस 


आफ्रिका खंडांतीळ राष्ट्रवाद : स्वरूप आणि भूलिका 


प्रास्ताविक 

दुसऱ्या मह! युद्धानंतर आडियामर्थ्ये सार्वत्रिक 
राजकीय उठाऊ झाला, या उठावाचे पडसाद विर- 
तात न विरतात तोंच जागतिक राजकारणामध्ये 
आफ्रिकेतील चळवळीचेंहि प्रतिश्वनि उठू लागले, 
मानवाच्या आणि संस्कृतीच्याहि इतिहासांत 
आपफ्रिकाखंड अति प्राचीन गणलळें जातें. “जगांतील 
अखेरचा 'अपक्ष? भूपदेश ? असें पीटर अब्राहमनने 
आफ्रिका खंडाचे वर्णन केळे आहे. गेलीं दोन 
अडीच शतकें या खंडांतील पंचवीस कोटी लोक 
गुलामगिरीच्या गर्तेत खितपत पडलेळे आहेत, 
युद्धोत्तर जागतिक राजकारणामध्ये आफ्रिकेचे 
अस्तित्व आणि सुजनशीलता प्रत्ययास येऊं लागली 
याचाच अर्थ कांडी नवीन आणि महत्त्वपूर्ण सामा- 
जिक प्रवाहांचे आंदोळन तिथें सुरू झालें असलें 
पाहिजे असा होय, 

आपफ्रिकेंतीळ नवजीवनाचा मागोवा घेण्याकरितां 
केवळ आंतरराष्ट्रीय पाश्चंभूमि पुरेशी ठरणार नाहीं. 
आफ्रिकेमध्ये गुंतागुंतीच्या विविध अंतस्थ घडा- 
मोडी घडून येत आहित. त्यांनाच ठोकळपणें 
: राष्ट्रवाद ? असें संत्रोबण्यांत येते. आपफ्रिकेंतील 
राष्ट्रवादाचे स्वरूप समजावून घेण्याकरिता आपणाला 
आक्रिकाखंडाचे उत्तर आफ्रिका, मध्य आफ्रिका 
आणि दक्षिण व्याफ्रिका असें सर्वसाधारणपणें तीन 
विभाग पाडतां येतील. याचा अर्थया तीन विभागां- 
तीळ समस्थांचा अन्योन्य संबंध कांहींच नाहीं असा 
नाहीं. या भागांतील समस्यांचे स्वरूप कांहींसें भिन्न 
आणि वैदिष्ट्यपूणे आहे एवढाच यांचा अर्थ 
आहे. केनियामध्त् राष्ट्रवाद कांहींसें हिंसक स्वरूप 


अनुक्रमणिका 


घारण करतो, तर पश्चिम आफ्रिकेमध्ये साघारणत: 
घटनात्मक उत्क्तांतीचा मार्ग अवलंबिला जातो. 
आफ्रिकेतील राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली आणि 
वैशिष्टयपूर्ण प्रवाह आहे. युरपमघील राष्ट्रवादापेक्षां 
त्याचें स्वरूप आणि परिगति भिन्न आहे. आशियां- 
तील राष्ट्रवादाप्रमाणे त्याला एखाद्या पुरातन संस्कृ- 
तीची बेठकहि नाहीं. 
उत्तर आफ्रिका : अल्जेरिआ 

उत्तर आफ्रिकेची खरी समस्या ही अल्जेरि- 
आची समस्या होय. अल्जेरिआंतील वाता- 
बरणाचें वणन ' द्वेष ' आग्रि * भीति ) या दोन 
शब्दांतच समाविष्ट करतां येईल. या संबंधांत 
एका फ्रेंच अधिकराऱ्पांचे उद्गार उद्त्रोधक आहेत, 
त्याने एका पत्रांत लिहिलें आहे, “' आतां तड- 
जोडी शिवाय तरणोपाय नाही, आतां शीरसलामत 
सुटलो म्हणजे मिळवलीं, एक लक्ष आसामी कांहीं 
वस्तुस्यिति बदलवू शकत नाहींत, प्रत्येक क्षण मो- 
लाचा आहे. आम्ही निर्माण केलेली परिस्थिति 
आणि त्यांतून निर्माण झालेला युरोपियनांबद्दळचा 
द्वेष या सर्वे गोष्टी पाहिल्या म्हणजे शरमेने मान 
खाली घालावी लागते, प्रतिदिनी खून, रक्तपात, 
मारामाऱ्या वाढतच आहेत, अश्या परिस्थितींत स्वस्थ 
बसणें केवळ अशक्य आहे. !? 
अल्जेरिआंतील राञ्ययंत्रणा 

अल्जेरिआंतील राज्यब्यवस्था हा तेथील घडा- 
मोडींमध्ये एक महत्त्वाचा घटक आहे, फ्रेंच राज्य- 
कर्त्यांनीं फ्रान्समधील शासनपद्धतीचा आणि न्याया- 
लयीन कल्पनांचा अल्जेरिआमध्ये बरहुकूम वापर 
केला, फ्रेंच न्यायालयीन पद्धतीचा वापर अल्जेरि- 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
च .>4५ 
जी १ >- 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आंतील एकूण समाजन्यवस्थेशी कितपत सुसंगत आहे, 
याचा विचारहि त्यांनीं केला नाही, १८५४ मध्येंच 
एका अधिकाऱ्याने अल्जेरिआंतील ज्नासनपद्धति 
थोडी अधिक ' परोपकारी ? न्हावी अर्ली मागणी 
केली होती, एकूण धोरण तदेशीयांना हुसकावून 
ळावण्याचें होते. शभर वर्षापूर्वी तदेशीयांचें शासन- 
न्यवस्थेंतील प्रमाण २ टक्कयापेक्षांहि कमी होतें अतत 
दिसून येते, याचा परिणाप असा झाला कीं उत्तरो. 
त्तर राज्यकते आणि शासित यांचा संबंध नष्ट ह्वोत 
गेला, आणि जो कांहीं राहिला तो केवळ घनि आणि 
मालक याच नात्याचा, या सर्वोपाठीमागे ' वंशीय ? 
घोरणहि होतें हें आतां कळण्यासारखें आहे. 
अल्जेरिआंतील बसाहतदारी 
अह्जेरिआंतील एकूण लोकसंख्येतील केवळ 
१२ टक्के लोक जन्माने फ्रेंच आहेत. मात्र त्यांतील 
बहुसंख्यांकांचे आफ्रिकेश्ीं निगडित संबंध आहेत 
आणि ते तेथील एकंदर जीवनाशी समरस झालेले 
आहेत. अल्जेरिआंतील ७० टक्के लोकसंख्या शेती- 
वरती अवलंबून आहे. अल्जेरिआमथ्ये जमिनीचा 
प्रश्न हा सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे, एकूण शेतजमिनी- 
घेकीं जवळ जवळ ३० लाख एकर सहा हजार 
वड्या जमीनदारांच्या ताञ्यांत आहे. प्रत्येक बड्या 
ज़मीनदाराकडे सर्वस्ताधारणवणें १२५० एकर 
जमीन आहे, त्याच्याखाली छोटा जमीनदार येतो. 
छोट्या जमीनदाराकडे साधारणतः २५ ते २५० 
एकरापर्यंत जमीन असते. अल्जेरिआंत असे 
छोटे जमीनदार साधारणत: ११००० च्या वर 
आहेत. हे जमीनदार 
अहेत आणि आपण 
दृष्ट्या निष्पाप आहोंत असा त्यांचा 
व्गाहि. था. दोह्बोंपेकी छोटा जमीनदार थोडासा 
कायदेशीर आहे. उदाहरणार्थ छोटा जमीनदार शोत- 
मजराळा सरकारी नियमाप्रमाणे योग्य ते वेतन 
देण्यांत लळलळ करीत नाहीं, 


प्रामुख्यानें वसाहतदार 
ऐतिहासिक आणि नैतिक 


स्पष्ट दावा 


अनुक्रमणिका 


अल्जेरिआचा राष्ट्रीय इतिहास 

अल्जेरिआच्या समस्येंतील ' अल्जेरिआ हे 
राष्ट्र मानतां येईल कां १ हा एक विवाद्य प्रश्न 
करण्यांत आलेला आहे. अल्जेरिआंतील राष्ट्रीय 
चळवळीचे प्रवतंक, अल्जेरिआ फ्रेंच कधींच नव्हते, 


असे ठांसून सांगतात. अल्जेरिआ।चे ऐतिहासिक. 


अस्तित्व एक तर सोयीस्करपणे दडपण्यांत येतें किंवा 
हेतुपुरस्सर नाकारण्यांत तरी येतें, असें त्यांचें म्हणणें 
आहे, या संबंधांत थोडासा इतिहास पाहणें अग- 
त्यांचे आहे, अल्जेरिआ गुलाम चेनण्यापूर्वी एक 
स्वायत्त आणि स्वावलंबी देश होता. अल्जेरिआं- 
तीळ जनता प्रामुख्याने अरेबिक-वर्वर वंशीय होती 
आणि सर्व प्रदेशामध्ये भाषिक आणि धार्मिक एक- 
संघता होती, १८३० मध्येसुद्धा अल्जरिआमध्यें 
जवळ जवळ २००० शाळा आणि कित्येक विश्व- 
विद्यालये अस्तित्वात होतीं. १६ व्या दातकापासून 
* अल्जेरिआ रीजन्सी ? स्वायत्त झाली, १७ ऱ्या 
शतकांत तुर्की संरक्षणापासून ती संपूर्णपणे स्वतंत्र 
झाली, त्यानंतरचा अल्जेरिआचा इतिहास हा पूर्ण- 
पणें राष्ट्रीय आणि स्वतंत्र इतिहास आहे, इतर अनेक 
राष्ट्रांप्रमाणे फ्रान्सनेहि अल्जेरिआच्या 


स्वायत्ततेला 
मान्यता दिली होती, इतकेंच नन्हें तर फ्रेंच राज्य- 


क्रांतीला स्वतंत्र अल्जेरिआंतून बरेंच पाठवळहि 
मिळाळें होतें. या काळामध्ये अल्जेरिआ हें एक 
संघटित राष्ट्र होतें आणि मध्यवर्ती व प्रांतिक शासन- 
संस्थाहि कार्यक्षमतेने कारभार पाहत होती, १८०२ 
मध्यें अल्जेरिआजवळ १८०० 


र ० फौज व ६६ 
जहाजाचे आरमार होतें. १८३० नंतर मात्र ही 
खायत्तता हळूं हळू विळयास गेली, विद्यापीठे बंद 


पडलीं, मशिदींच्या ठिकाणीं चर्सची प्रस्थापना झाली 
अरेविक भाषेतून शिक्षण देण्याचे बंद करण्यांत 


आळ, आणि यानंतर जी राष्ट्रीय अधोगति चह 
झाली ती आजतागायत, १९४३ मध्ये अल्जे. 
रिअन जाहीरनाम्यांत ? खच्छ शब्दा टा ९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : स्वरूप आणि भूमिका 


२६ अल्जेरिआंतील लोकांचे इतकें अपहरण करण्यांत 
आलें आहे कीं ब्रिचारे आपल्याच देशांत परकीय 
ठरले आहेत, ” परंतु फ्रेंचांच्या या “दग्ध भू! 
घोरणामुळें अल्जेरिआंतील राषठ्रीयत्वाच्या भावनेचा 
लोप कर्धींच झाला नाहीं, याचा पुरावा म्हणजे 
अल्जेरिआंतील उत्तरोत्तर वाढत गेलेली प्रतिकार- 
चळवळ. १८३२ ते १८४७ या काळांत कबिलिया- 
मध्यें एमिर अवदळ कादेर आणि बेन सलेपम यांनी 
जवळजवळ पंधरा वर्षपर्यंत युद्धच चालविले होतें. 
इतकेंच नव्हें तर स्वयंपूणे आणि कर्तबगार अशी 
प्रतिराज्ययंत्रणाहिं उभारली होती. माचे १८७१ 
मध्यें कत्रिलियामध्यें अल मोक्रनच्या अधिपत्याखाली 
पुन्हां जोरकस उठाव झाला, पहिल्या महायुद्धानंतर 
स्वातंञ्यचळवळीला पुन्हां एकवार चालना मिळाली, 
१९२६ मध्यें मेताली हाजनें स्वातंत्र्यचळवळीला 
प्रथमतः राजकीय कलाटणी दिळी. १९३६ मध्यें 
£ खतंत्र अश्जेरिआ?चा घोष करण्यांत आला, ही 
चळवळ शोवटपर्यत सुसूत्र आणि एकजिनसी राहिली 
नाहीं, ही गोष्ट खरी आहे, पण तिचे अस्तित्व 
नाकारण्यांत अर्थ नाहीं, 
प्रश्न कसा सुटणार ? 

अल्जेरिआब्रात्रत आर्थिक, सामाजिक आणि 
लोकसंख्याविषयक माहिती आज विस्तृत प्रमाणांत 
उपळब्ध आहे. दरवर्षी अल्जेरिआची लोकसंख्या 
२७५ लाखानें वाढते आहे, जवळजवळ २० लक्ष 
शाळकरी मुळें रस्त्यांतत वणवण भटकत आहेत 
बहुसंख्य लोक २० वर्षांच्या आंतील आहेत, सुमारें 
दहा लाख लोक ब्रेकार आहेत आणि सर्वसामान्य 
अल्जेरिअनचे - फेलाहिनचे - राहणीमान फ्रेचांच्या 
एकदशांश आहे. या सर्व अनवस्थितीचे कारण राज- 
कीय आहे. तभा आणि वृत्तपत्रस्थातंत्रयावरील बंदी, 
निवडणुकीचा खोटा देखावा आगि राष्ट्रीय चळवळ 
म्हणजे ज्रासनसंस्थेविरद्ध केलेला कटर ही समजूत 


या अशा वागणुकींतून अल्जेरियांतळा राजकीय 
उठाव झालेला आहे, 


अनुक्रमणिका 


अल्जेरिआंतीळ राष्ट्रीय चळवळीमध्ये कितीहि 
मतमेद असले तरी अल्जेरिआ हें राष्ट्र आहे 
एकमेव मागणीत्राबत सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांत एक- 
वाक्‍्यता आहे. अल्जेरिआमध्ये राष्ट्रीय चळवळीचे 
घुरीणत्व मेळाली हाज वाच्या * अल्जेरिअन राष्ट्रीय 
सवळवळ ? आणि * मुक्ति आघाडी? या दोन पक्षां- 
कडे आहे, ' अल्जेरिअनांचा स्वयंनिणयाचा अघि- 
कार मान्य झाला पाहिजे आणि त्यांनी निवडलेल्या 
घटनासमितीशी"फ्रचांनी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत? 
अश्शी या दोन्ही पक्षांची सर्वप्रथम मागणी 
आहे, आणि याच संदर्भात फ्रेंच सोशालिस्ट 
पक्षाच्या सीन  येथीळ  प्रस्तावांत अल्जे- 
रिवाचें राष्ट्रीवत्व आणि स्वर्यनिर्णयाच्या हकाला 
मान्यता देण्यांत आली होती. गाय मोलेत वगेरे 
मंडळींना मात्र हा प्रस्ताव मान्य नव्हता, उत्तरोत्तर 
अल्जेरिआंतील भावनांचा उद्रेक अगदीं धर्मयुद्धा- 
च्या वणब्याप्रमाणें वाढत गेला आहे. 


ही परिस्थिति जर अश्ञीच चिघळत राहिली तर 
अल्जेरिआंतीळ हतच्त्याकांडाला मर्यादा उरणार नाहीं 
आणि त्यामुळें केवळ उत्तर आफ्रिका प्रक्षुन्य होईल 
असेच नाहीं, तर परकीव हस्तक्षेपालाहि वाव मिळेळ 
ब्हिएटनाममधील घटनांनंतर फ्रचांनीं हें असे घोरण 
स्वीकारावे याचेच आश्च््र वाटतें. मोरोक्को आणि 
ट्युनिशियामध्ये हा घोका टळला आहे, एकदां काँ 
अल्जेरिआच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली कीं पर- 
स्पर संब्रंघाचावत तडजोड करणें फारसे अवघड 
नाहीं, परस्परांविषर्यींची गेरतमजून आतां पराकोटीला 
गेली आहे, अधिक वेळ घालविण्यांत अर्थ नार्ही, 
अल्जेरिआच्य़ा राष्ट्रीयन्वाला बिनशर्त मान्यता देणे 
अगत्याचे आहे. एकदां ही मान्यता दिली कीं तड- 
जोडीला मागे मोकळा होईल, त्यानंतर अल्जेरिआं- 
तील फ्रेंचांच्या राजकीय भविष्याबद्दल सविस्तर 
विचार करतां येईेळ, अल्जेरिआ स्वतंत्र झाल्या- 
बरोवर ते केवळ मुस्लीम राष्ट होईल असें नाहीं, 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._] 
क्त ७ 
तुर 
र्ध ७ ७१ 


न >५ 


॥४ नवभारत 
बह धि ७५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


ज्या वेळेला ८० लाख सुस्ठीमांच्या स्वरयंनिर्णयाच्या 
अधिकाराला मान्यता मिळेल त्या क्षणाला १२ हाण 
फ्रेंच जनतेचें राजकीय भवितब्य संपुशांत येईल 
असें समजणें निखालस चुकीचें आहे, तडजोडीचे 
घोरण हें दर्वल्तेचें लक्षण नाहीं, तें आत्मविश्वासाचे 
द्योतक आहे. 

मध्य-आफ्रिका 

“आफ्रिका ही श्वेतवर्णीयांच्या भीतींतून निर्माण 

झालेली स्वप्नसृष्टि आहे, खरें पाहतां राजकीय 
आर्थथक किंवा सामाजिक दृष्ट्या आफ्रिका म्हणून 
एकजिनसी घटक नाहीं; आफ्रिकाखंड म्हणजे वसा- 
हती, नवोदित राष्ट्रे, असंख्य जमाती ठाहरें आणि 
खेडीं यांचें कडबोळें आहे, ?' असे आफ्रिका खंडा- 
विषयीं डब्लू , जे, न्यूमननें म्हटलें आहे, मध्य आफ्रि- 
केच्या संदर्भात न्यूमनच हें वर्णन तंतोतंत लाग पडतें 
थूगःलच पाहिला तरी मथ्य-आप्रिकेंतील वैचित्र्य 
चटकन डोळ्यांत मरण्यासारखे आहे. मध्य-आप्रिकर! 
सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेस आणि दक्षिण आपफ्रिके- 
च्या उत्तरेस येते. मध्य आफ्रिकेंत पोर्तंगाल, फ्रान्स 
वेल्जिअम, इथिओपिओआ णि लायवेरिओ अशा 
पांच राज्यसत्ता आहेत, 

टोळीजीवनाचें अधिष्टान 

सर्वसाधारण आफ्रिकन्‌ हा प्रामख्यानें खेडूत 

आहे, शोती हे त्याचे उपजीविकेचे साधन परंपरागत 
समाजब्यवस्थेचा घटक या नात्यानेंच तो समाजजीवन 
ब्यृतीतं करतो, पाश्चिमात्य संस्काराने टोळीन्यवस्था 
बरीचशी कमकुवत केळी आहे हें जरी खरें असळें 
तशा आक्रिकन जीवनाचे ' टोळी * ( 1106 9 हवें 
वैशिष्ट्य अद्यापीहि टिकन आहे टोळीव्यवस्थेच्या 
सोफटांतूनच त्याला बरार यावस्थेपासून वृद्धापकाळा- 
पयतच आपल आयुष्य कंठावें लागते, टोळीमुळेच 
त्याळा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आणि राज- 
कीव दृष्टया स्त्रयंपूर्ण असें जीबन ठामतें, ३ टोळी- 
जीवन अजूनहि टिकून आहे, केवळ खेड्यांतूनच 


अनुक्रमणिका 


नव्हें तर शहरींजीवनांतहि अद्यापि त्याचा प्रभाव 
दिसून येतो, दक्षिण ऱ्होडेशियामध्ये टोळीजीवन 
वरेंचसें शिथिल झाळें असळें तरी युगांडामधील 
त्याचें महत्त नाकारता येणार नाहीं. टोळील्ीवन 
सरसहा परंपरागत एकजिनसी आहे असें मात्र 
म्हणतां येणार नाहीं, बहुसंख्य अआफ्रिकनांच्या बाच- 
तींत टोळी हे त्याचें घर ठरतें. टोळीजीवनाचचा 
संपर्क तोडणें म्हणजे आपलें घरच नाहींसे करण्या- 
सारखे आहे असे त्याला वाटतें, याचा प्रत्यय विशो- 
प्रत: ' ताम्रपट्टी ? प्रदेशांत ( 8०000915९७) 
ठळकपणे दिसून येतो. आफ्रिकन जीवनाच टोळी 
हँ वेशिष्टय आहे याचाच अर्थ तेथीळ एकण जन- 
मनावर परंपरागत, मागासलेल्या किंबा बुरसटलेल्या 
विचारांचा आणि संस्कारांचा वरपगडा आहे हा 
होय, यामुळे सुधारणा अंगिकारणें म्हृणजे या परं- 
परांशीं संपूर्णतया फारकत करणें असाच अर्थ लावळा 
जातो. त्यामुळें शहरवासी आफ्रिकन माणसाला पर- 
कीय आचार-विचार आणि टोळीजीवनाचे संस्कार 
याबरोबर एक प्रकारचा द्विविध सामना करावा 
लागतो, आफ्रिकन जीबनाचें आणखी एक वेशिष्ट्य 
आहे आणि तें म्हणजे संयोजकता, मध्य आपफ्रिके 
मध्यें सर्वच डाहरींजीबनाचा अंगीकार मोठ्या 
झपाट्याने केला जात आहे. पश्चिम किनाऱ्यावर 
तर विशेषतः आफ्रिकन हा मजूर वकीळ, राज- 
कीय धुरीण या सर्व नात्यानें प्रगत झालेला आहे, 
त्यामुळ राजकीयक्षेत्रामध्ये वर्सस्व प्रस्थापण्याच्या 
शार्यतींत टोळीभेदाचरोबर वर्गभेदटि महत्त्व घारण 
करूं लागले आहेत, 
मध्य-आफ्रिकेच्या गरजा 

मध्य आप्रिकेंत आर्थिक विकासाची निकड 
जपिनीच्या प्रश्नार भनस्यूत आहे, जमिनीच्या 
समस्येत्रावत या प्रदेश्ांत थोडासा मतभेद आहे 
कांहीं मंडळीं जमिनीचा तुटवडा 


आणि वाढती 
लोकसंख्या यांतून निमाण 


होणारी समस्या असा अर्ध 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१ १ 
व्ह १ ७५ च तट 


2 का. १ 


अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : स्वरूप आणि भूमिका 


करतात; तर कांहींच्या मतें दार्भिद्य आणि उपासमारी 
ही या प्रदेशाची भूसमस्या नसून 'जमिनीचा उपयोग? 
ही खरी समस्या आहे. त्यांच्या मतें हा प्रश्न उत्पादन- 
क्षमतेचा आणि म्हणून प्रामुख्यानें तांत्रिक आहे, 
लोकरिक्षणानें आणि सुधारलेल्या अबजजारांच्या 
उपयोगाने हा प्रश्न सुटेळ असें म्हणणें बरोबर ठर- 
णार नादीं. कदाचित्‌ त्यांतून आणखी वेगळ्या समस्या 
निर्माण होण्याची दाक्यता अधिक आहे. युगांडा, 
टांगानिका आणि केनिया यांमध्यें रॉयळ कमिशनने 
केलेल्या चौकशीनंतर हीच गोष्ट दिसून आली आहे, 
आर्थिक विकास बऱ्याच अंशीं परदेशीय भांडवलावर 
अवलंबून राहील असे चौकशीअंतीं या कमिशनने 
नमूद केळे आहे. परंतु परकीय भांडवलासारखा 
बाहेरून येणारा गतिमान्‌ घटक तहेशीय परंपरागत 
संस्थांशी सुसंगत ठरेल असे दिसत नाहीं आणि तसें 
झालें तर भूतकाळाप्रमाणें भविष्यांतहि कांहीं सामा- 
जिक ताण ( १९11810118 ) निर्माण झाल्याशिवाय 
राहणार नाहींत, आर्थिक विकास आणि समाज- 
कल्याण यांमधील हा पेंच सर्वसाधारण आफ्रिकन, 
टोळीजीवनांतून निघून पाश्चात्य शहरी जीवनाशी 
समरस झाल्याशिवाय सुटणार नाहीं, या वस्तुस्थि- 
तीची जाणीव आपफ्रिकेंत नाहीं असें नाहीं. समानता 
आणि सत्ता या मागणीचा आपफ्रिकेंत जो उठाव झाला 
आहे तो वाच जाणीवेतून. आर्थिक प्रगति आणि 
सुधारणा ही आपफ्रिकेंतील आजची गरज केवळ 
उत्पादनक्षमतेवरती अवलंबून नाहीं; समाजमूल्यांच्या 
फेररचनेवरतीहि ती बरीचशी अवलंबून आहे, 
समानहक्कांची मागणी केनिया, टांगानिका या 
प्रदेशांत अधिक प्रवर आहे. दारिद्य, उपासमार 
आणि वसाहतदारांचें अडमुठें हेकेखोर धोरण हीं 
कारणें या घटनेला जन्राबदार आहेत. वेल्जिअन 
आप्रिकेमध्ये सामाजिक आणि राजकीय विकास 
छासननियंत्रित करून ही मागणी थोड्याफार 
प्रमाणांत पुरी केळी गेली आहे, फ्रेंच आप्रिकरेमध्यें 
८ फ्रेंच राज्यक्रांतीचा ? मार्ग दाखवून, त्यापूर्वी 


न, भा. २ 


अनुक्रमणिका 


प्रत्येक आफ्रिकन माणसाने सर्वस्वी फ्रेंच बनळें पाहिजे 
असा उपदेश केला जातो, ब्रिटिश आफ्रिकेच्या 
पश्चिम किनाऱ्यावर सर्वसाधारण समृद्धीमुळें आणि 
वसाहतबादाच्या एकंदरीत कमकुवतपणामुळें हा प्रश्न 
सुटल्यासारण्ा आहे. पण या सर्व गोष्टी ध्यानांत 
घेतल्या तरी आफ्रिकेची सर्वत्र एकच मागणी आहे 
आणि ती म्हणजे आर्थिक विकास आणि त्याच- 
बरोबर राजकीव समता. 
संघटनेचा प्रश्न 

युद्धोत्तर आफ्रिकेंत अनेक राजकीय चळवळी 
निर्माण झाल्या आणि संघटना, विचारप्रणाली आणि 
राजकीय डावपेंच यांकडे आफ्रिकेतील लोकांचे लक्ष 
प्रथमत: वेधले गेळें. त्यांतल्या त्यांत संघटनेचा प्रश्न 
सर्वांत बिकट आहे. आफ्रिकेतल्या अनेक राजकीय 
घटनांनीं स्वतःच्या पळीकडे फारसा विचार केलेला 
दिसत नाहीं. परस्परांच्या थ्येयघोरणांतहि निश्चित 
अश्शी एकवाक्यता नाहीं, इतकेंच नब्हे तर या घट- 
कांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या पात- 
ळींतहि बरीच तफावत आहे, निरक्षरतेमुळे विचार 
पटवून देण्याकरितां राजकीय संघटकाला नाना प्रयु- 
क्त्पा योजाब्या लागतात. आणि त्यामुळे राजकार- 
णाच्या क्षेत्रांत न्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोनांचें प्राबल्य माजले 
आहे. वसाहतवादाशीं सामना देणाऱ्या राजकीय 
चळवळीचे परिवर्तन ज्ञासनयंत्रणा चालवू डाकेल 
अशा एका कार्यक्षम पक्षांत करणें हें या संघटनेच्या 
प्रभ्षांसुळे केवळ दुरापास्त ठरळे आहे. आफ्रिकेमध्ये 
क्रांतीला लागणाऱ्या सामग्रीचा तुटवडा नाटीं पण 
कार्यक्षमतेने आणि सचोटीनें सत्ता चालवू डाकेल 
अशी पक्षसंघटना नाहीं. नायजेरियामध्ये सत्तेच्या 
केंद्री-विकेंद्रीकरणाबाबत आणि त्याचबरोबर प्रादे- 
शिक स्वायत्ततेब्रद्वळ पक्षापक्षांमध्ये बरेच वादविवाद 
आहेत, पण याचा अथे आफ्रिकनांमध्ये लोकशाही 
आणि आनुषंगिक पक्षीय संघटना, पालमेंट वगैरे 
सारख्या संस्थांची जिम्मेदारी स्वीकारण्याची तयारी 
नाहीं अता नाहीं. गोल्डकोस्टमधीळ कन्व्हेन्शन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ह< 'दअमृतमहोत्सवी/> >२० 
७ वर्ष 8 

*८ द > 
““/ ७ ५,% 
अ यू. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पीपल्स पार्टी आणि बिरोधी पक्ष या नात्यानें नॅश- 
नळ लिवरेशन मुव्हमेंट या सारख्या पक्षांनी 
आपल्यामध्ये शासनव्यवस्था चालविण्याचा वकूब 
आहे हे सिद्ध केलेलें आहे, चळवळींमधून पक्षीय 
संघटना निर्माण करणें तितकेसे सुळ्म नाहीं हं खरें 
असलें तरी वाटाघाटी आणि तडजोडी झरण्याचे 
कौराल्य आफ्रिकेमध्ये आहे हें सिद्ध झाले आहे. 

ब्रिटिश मध्य आणि पूर्व आफ्रिकेच्या संदर्भात 
मात्र हें तितकेसें खरें नाहीं, या प्रदेशांत साथनांच्या 
वापराबददळ एंक प्रक्रारचा संदेह निर्माण झालेला 
आहे, घटनात्मक बदळ घडवून कीं क्रांतिकारक 
चचळवळ उभारून लोकशाहीची प्रस्थापना करावयाची 
याबद्दळ एकमत नाहीं, केनिया, ऱ्होडेशियाचे संघ- 
राज्य आणि न्याताळंड यांम'धील प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न 
केवळ संख्येचा नाही. तर वेळेचाहि आहे, आणि 
त्यामुळे तिथे परस्परसंबरथांत विश्वासाचे बातावरण 
खेळेलच याची ग्वाही देतां येत नाहीं; किंबा मर्या- 
दित संतढानाच्या अधिकाराने राष्ट्रीय चळवळींचे 
ससाधान होईल असेंहि सांगतां येणार नाहीं. वस्तु 
स्थिति अशी आहे कीं ब्रिटिशांचे राजकीय घोरण 
अतिशय मंद चालीचें आहे. एका प्रश्नाचे निराकरण 
केळे जातें न जातें तोंच नवीन समस्या दत्त 
म्हणून उभी राहते वंशीय मतदानाची पद्धत चार 
हात दूर ठेवून व्यक्तिगत मतदानालाच मार्यता 
देणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या सर्ववंशीय राजकारणाची आज 
तिथे अयंत निकड आहे, पण नजिकच्या भवि- 
ब्यांत असें कांही घडेळ अशी आशा वाटत नाहीं. 
वंदभेद आणि वर्गसेद 

आफ़िकेनथ्यं आज एक प्रकारचें सामाजिक 
मंथन सुरू आहे, आफ्रिकन जीवन उत्तरोत्तर 
पंगत होत खाळलं आहे, सर्वताधारण आफ्रिकन 
सुशिक्षित वनत आहे, तांत्रिक ज्ञानाची त्यांला तोंड- 
ओळख होऊं लागली आहे गाहरवासी 
छागळा आहे, श्वेतवरणींयांच्या दृष्टीनें भात्र ही 
बटना सुखद नाहीं, आफ्रिकेमधळा मध्यपरवर्ग ही 


अनुक्रमणिका 


एक नवीन घटना आहे. हा सध्यसवगे आफ्रिकेच्या 
राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा आधारखम्भ 
तर आहेच; पण एक बिकट समस्याहि आहे, आज 
आफ्रिकन माणताला तांत्रिक उद्योगधंद्याची जवात्न- 
दारी पार पाडावी लागत असल्यामुळे वंज्लभेदापेक्षां 
वर्गभेदाची जाणीव उत्तरोत्तर वाढीळा लागण्याची 
शक्यता आहे, विशेषत; “ ताम्रपडी ? प्रदेशांत 
आफ्रिकन मजूरुसंघटना नलिष्ठ असल्यासुळे, तिथें 
वर्गभेदांना प्राधान्य प्रात्त झालें आहे. या विभागांत 


मजूर आणि मालक यांतील संबंध केवळ आर्थिक 
स्वलू्पाचेच आहेत, 

(३. व, च ीं मूल्यं 
भावी सपाजरचनेचीं मूर 

मध्य आणि विदोपतः पश्चिम आश्लिकेंतील 


सप्नाजजीउन बहुरंगी आहे, हे खरे असलें तरी 
भावी समाजञसूल्यांच्या दृष्टीनें एकंदरींत तीन राज- 
कीय थर ( 307818 ) विशेष महत्त्वाचे आहेत, 

( १ ) पहिल्या वर्गात परंपरागत अधिकारी, 
अमीरउमराव, प्रसिद्ध घराणीं, संघनायक आणि 
आनुवंशिक सत्ताधीश मोडतात, या वर्गाला आफ्रि- 
कन जमातींचा एकमुखी पाठिंबा आहे. आणि 
त्याचें अधिष्ठान वंशीय आणि घार्शिक स्वल्गाचें 
झाहे. यांच्या सत्तेवर जें कांहीं नियंत्रग आहे तेंहि 
परंपरागत नियमनांचें. 

(२ ) दुसरा महत्वाचा समाजघटक म्हणजे 
मध्यमवर्ग, था वर्गासाऱें धार्धिक किंवा परंपरागत 
अधिकार नाहीं, आचार आणि विचाराने हा वर्ग 
पाश्चिमात्य म्हणतां येईल. राष्ट्राची सवोगीण प्रगति 
आणि औद्योगीकरण हें या वर्गाचे ध्येय आहे, 
मध्यसवर्गीयांच्या आंदोळनाकरवीं वसाहतदाद आणि 
परंपरागत उमरावी दूर करून आशिक आणि 
राजकीय समता आणि स्वातंत्रय प्रस्थामित करणे 
या वर्गांचे उद्दिर्ट आहे, 

(२) तिसरा वर्ग जागतिक इतिहाताच्या विकासाच्या 
इष्टीने महत्वाचा आहे, तो म्हृणजे पश्चिस आफ्रिकन 
कम्युनिस्टांचा, वा वर्गाचे महत्व भावी घडामोडी- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


७५ ळे । 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी $ ; 
पक: जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ह » नवभारत '९ 


आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : स्वरूप आणि भूमिका 


वरती अवलंबून आहे. सद्य;स्थिति मांत्र कम्यु- 
निस्टांना तितकीशी अनुकल नाहीं, पश्चिप आफ्रिके- 
मध्ये नजिकच्या भविष्पकाळांतहि कम्युनिस्टांना 
फारसा वाव नाहीं, पश्चिस आपफ्रिकेंतील शोेतसारा- 
पद्धति, श्वतवर्णीब वसाहतंदारांची किरकोळ संख्या, 
वंशसेदाच्या प्रश्नाचा तुळनाव्मक अभाव, अद्ययावत्‌ 
आणि विकसित ब्यापारडदीम इत्यादि गोष्टी लक्षांत 
घेतां कम्युनिझमला सा प्रदेशांत खाळना मिळणे 
दुरापास्त आहे, पश्चिम आफ्रिकेंत वस्तुतः व्यक्ति. 
वाढाचा अभ्युदय नजीक आहे असे म्हणतां येईल. 

तेव्हां पश्चिम आफ्रिकेंतला संघर्ष हा परंपरावादी 
आण आधुनिकतेचे पुरस्कर्ते यांच्यापुरता मर्यादित 
राहील असें दिततें, पश्चिम आक्रिकेंतील भावी सुजत्ता 
या दोघांतीळ जो कोणी यडास्वी होईल त्यावर आणि 
तत्क।ळीन परिस्थितीवर अवलंबून राहील, 

पश्चिम आफ्रिका हा प्रामुख्यानें शेतीप्रधान प्रदेश 
आहे, वूध आणि तत्सम जीवनरत्वयुक्त आहेराची 
पेढास बा विभागांत जरी पुरेशी होत नसली, तरी 
इतर बाबतींत लोकसंख्येला पुरेशी नेसार्गिक आणि 
आर्थिक साधनें या. विमागांत उपलब्ध आहेत. 
लोग्बंड, सोनें, अंल्युमिनिअम वगेरेसारखे सवनिज- 
पदार्थ निर्यातद्रि करतां येण्याची शक्यता आहे 
पाणी आणि विद्यतृशक्तीहि हवी तेवढी आहे. ही 
नैसर्गिक संपत्ति इतस्तत: विखुरलेली अतल्याकारणानें 
प्रथगत;  समाजघटकांत  एकसूत्रना प्रस्थापित 
करणें ही आर्थिक विकासाच्या मागीतीळ पहिली 
पायरी होय. त्याचप्रमाणें योग्य तें संरक्षक दल 
निर्माण करून ब्रिटिशब्यासत प्रदेशांना स्वायत्तता 
देणें ही अत्यंत निकडीची गरज आहे, तिसरी 
महत्त्ठाची गोष्ट म्हणजे शिक्षणाच्या दृष्टीनें कांहीं 
तांतडीबी उपाययोजना केळी पाहिजे आणि तीहि 
प्रामुख्यानें तांत्रिक शिक्षणाच्या श्वेन्नांत, पश्चिम 


आफ्रिकेच्या मविष्याच्या दृष्टीनें समुद्रप्टी आणि 
पार्श्वंप्रदेश यांमध्यें आथिक समतोलपणा प्रस्थापित 
करणें बावरतीहि महत्त्वाच्या गोष्टी अवलंबून आहेत, 
दरम्यानच्या काळांत आर्थिक विकास व दोक्षणिक 


प्रगति याजत्ररोबर राजकीय अनवस्थेचा काळ 
अटळ आहे, 
माऊमाऊ उठावाची पार्श्वभूमि 

९५८२ मध्ये केनिवामध्ये माऊमाऊं चळव- 


आणि लागळीच वृत्तपत्रांनी 
हशतवादी चळवळ म्हणून जगभर प्रसिद्धि केली. 
प्रासुख्याने ही खिश्चनविरोधी आणि युगेपीयविरोधी 
आहे असेंहि म्हटळें परंतु कोणीहि त्या चळवळी- 
मागीळ सामाजिक आणि राजकीय प्रवाहांची ढग्व 
घेतळी नाहीं. आफ्रिकन ळोकांच्या मागण्यांचा किंव 


ळीचा उठाव झाला 


) 


निकडींचा तो एनादा उद्रेक असेल ही कल्यनाहि 
कोणाला शिवली नाहीं 

केनियासधीळ किकुयुंची ही चळवळ तेथीळ 
राजक्रीब चळवळींचाच एक संबंधित भाग आहे 
ज्या राजकीय अणि आर्थिक समस्यांतन केनियांतीळ 


क 

संघटित चळवळींचा जन्म झाला त्यांतूनच माऊ भाऊ 
चचळवळीचा जन्म झाल्याचे दिसून येतें. वा सर्व 
समस्यांत जास्त महत्त्व ' जमीनीच्या प्रश्नाला आहे, 
१९४४ मध्ये किकुयंच्या प्रदेशांत दर चोरस मैलाळा 
११०० ते १८०० लोकसंख्या असे भवानक प्रमाण 
होतें. आजशि काटी प्रदेशांत हे प्रमाण ४०० च्या 
आसपास पडतें. जमिनीचे हें असे दुर्भिक्ष असतांना 
बरीचशी जमीन पडीक होती. आज सुमारें ४००० 
श्वेतवणीच कुटंतांच्या ताब्यांत १२००० चौरस 

लाची अमन्यंत सुपीक जमीन आहे; तर १० लाग्व 
किकुरयंना सुमारें २००० चौरस भेळाच्या जमिनीवर 
गुजराण इ रावी लगत ८०] प्रकाराबुळे किकु 
युंच्या प्रदेशांतीळ जमिनीवरचा भार उत्तरोत्तर वाढत 


1] 


[ १, किळुंचु भाषेंत ' माऊ माऊ ' हा शब्द नाहीं, ते हां सा नांवाची संघटना किकु यूमध्य आस्तत्वात 


असणें संभवत नाहीं. ही चळवळ गुन्हेगारांची चळवळ आहे 


वत्ताहतदारांनी “ माऊ माऊ ' 


अनुक्रमणिका 


च्या अमिधानाची योजना केली, ३: 


अशी बदनामी करण्याकरितां श्रेतत्र्णीय 
सें दिसून येतें ] 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्य र 


। क जे र 


७५ 31 
न्हे अमृतमहोत्सवी, 


झक. क: भे > 
“वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


चालला आहे, त्याच्या खालोखाल केनियातला 
महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मजूरांचा. १९१९ मध्यें 
६ नांदे पत्रक ? प्रसिद्ध झाल्यापासून केनियामध्यें 
आजपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या तरी 
५ सक्तीच्या मजुरीच्या ) पद्धतीचा अवलंत्र करण्यांत 
येत आहे, या मज्रविषयक धोरणामुळे वसाहत- 
वादाविरुद्ध ज्वलंत रोष कायमचाच निर्माण झाला. 
वर्गीकत जमिनीवरोबरच केनिवामध्ये विसाब्या 
शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत नोंदणी पद्धतीचा 
- 'किपान्दैचा? -वापर करण्यांत आला, या पद्धती- 
मुळें ठरीव वेळेला आफ्रिकन इसमाला युरोपियन 
वसाहतीवर सक्तीने काम करावें लागे. या सक्तीमुळें 
आगींत तेळ ओतले गेळें, त्याचप्रमागे सामाजिक 
संत्रंधांतह्रि वर्णमेदानें अधिक तेढ निर्माण केली. 
शिक्षणाच्या वाबतींतहि हे धोरण कायम राहिलें, 

९३६ मध्ये वताहत-सरकारनं प्रत्येक युरोपिअन 
सुलावरती शिक्षणाखातर वार्षिक २६ पोंड खर्च 
केल! तर आफ्रिकन विद्यार्थ्यावरती केवळ १६ 
शिलींगच केळा, केनियामध्ये ३ ०,००० युरोपिअन 
आणि ८० लाख आफ्रिकन आहेत ही गोष्ट ध्यानांत 
घेतली म्हणजे आफ्रिकनांच्या बाबतींत केलेल्या 
सापत्नभावाची कल्पना सहजच येते. त्यांतहि आफ्रि- 
कनांना देण्यांत येणारे शिक्षण केवळ धंदेवाईक 
ठेवून त्यांना समाजरचनेत नेहमींच गौणदर्जा प्रास 
होईल याची दक्षता घेण्यांत आलेली आहे, आफ्रि- 
कनांच्या राहणीमानासंत्रंधीची माहितीहि उदबोधक 
आहे, १९५४ मधल्या कारपेण्टर रिपोर्टाप्रमाणें ४८ 
टक्के शेतमजुरांचे मासिक उत्पन्न २५ शिलिंगा- 
पेक्षांहि कमी होतें तर २६ टकके शेतमजुरांचे 
उतपन्न २० शिलिंगांच्याहि आंतच होते. या तफा. 
वत्तीचें कारण सदोष शिक्षणपद्धतीच केवळ नाहीं 
तर वंशीय मेदभावाचें घोरण हेंहि आहे. याशिवाय 
रोगराई, निःसत्व आहार आणि घरटंचाईसारखे 
गंभीर प्रश्न केनिवामध्ये आहेतच. 


अनुक्रमणिका 


माऊमाऊचा उठाव झाला तो नेमका या पाश्च- 
भूमीवर झाला, या अश्या वागणुक्रीमुळें कटुता आणि 
नेराइ्य निर्माण झाळें नसते तरच नवल ! माऊ- 
माऊच्या सरास्त्र उठावाला तीन महत्वाची कारणें 
आहेत. पहिलें असे कीं * केनिया सेण्टल असोसि- 
एशन ? किंवा त्यानंतरच्या “ केनिया आफ्रिकन 
युनिअन ? या दोन संघटनांना घटनात्मक मार्गानें 
आपफ्रिकनांचीं गाऱ्हाणी दूर करण्यांत यश मिळालें 
नाहीं, याचा परिणाम असा झाला कीं या संघटनां- 
तील कांहीं घटकांचा घटनात्मक मार्गावरतीं विश्वा- 
सच राहिला नाहीं. तेब्हां माऊ माऊंच्या बंडाळीला 
श्वेतवणीयांचें थोरणहि ञत्रावदार ठरते. दुमरें कारण 
असें कीं दुसऱ्या महायुद्धानंतर केनियाम'धीळ सामा- 
जिक, आर्थिक आणि राजकीय जीअनाची घडीच 
बदलली. नवीन गाऱ्हाणी आणि मागण्या ऐकूं येऊं 
लागल्या, नवीन कल्पनांचाहि संपर्क घड्डून आला. 
या सर्व घटनांचा परिणाम आफ्रिकन माणसाला 
आपल्या देन्याबस्थेची प्रस्वरतर जाणीव करून देण्यांत 
झाला, तिसरें कारण असें देतां येईळ कीं कित्येक 
आफ्रिकनांना आधुनिक युद्धतंत्र माहीत झालें होतें 
आणि अद्ययावतू शस्त्रास्रांचा वापरहि करण्याचा 
सराव झाला होता. एकूण युद्धोत्तर आफ्रिकनाला 
सशस्त्र क्रांतीची वाटचाल करण्याला लागणारी योग्य 
ती वैचारिक ब्रेठक आगि कुतिया दोहोंची तोंड- 
ओळख झाली होती. या सर्व घटनांचा साकल्याने 
विचार केला म्हणजे माऊमाऊ उठावाचे स्वरूप 
समजण्यासारखे आहे. माऊमाऊ ही चळवळ म्हणजे 
दलित जनतेचा उठाव आहे. ही चळवळ जनतेच्या 
हालअपेष्टांतीन आणि जांचांतून निर्माण झालेली 
आहे, 
दक्षिण आफ्रिका 
00012 
र हीं आहेत, ” असें एका प्रमुच राज- 
१ लेलकाचे भाकित आहे, असेंच कांहीते मत 
दक्षिण आफ्रिकेतील भिन्न वंशीव आणि भिन्न राज- 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क 
"4५ 
जी १ >- 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : स्वरूप आणि भूमिका 


कीय प्रणालीच्या नेत्यांचेंहि आहे, शेववर्णीयांच्या 
सत्तेचा काल संपुष्टांत आलेला आहे वाबद्दळ कोणां- 
सहि दुमत नाहीं; मतभेद आहेत ते कालावघि- 
संबंधीचे, 

दक्षिण आ'फ्रिकेंत क्रांतिकारक जदल नजिकच्या 
काळांत अटळ आहेत, असे म्हणणारे पुष्कळच 
आहेत, त्यांचे प्रवक्ते मुख्यतः दोन तीन कारणें पुढें 
करतात. पहिळें कारण असें कीं दक्षिण आफ्रिकेंत 
जवळ जवळ ८० टक्के श्वेतेतर आहेत आगि ल्यां- 
तीळ बहुसंख्य तद्वेशीय आहेत, खेतेतरांची आर्थिक 
आणि सामाजिक दुःस्थिती कल्पनातींत आहे, तद्दे- 
शीयांच्या विस्धु आचरणांत येणारा दुजाभाव आतां 
अगदीं पराकोटीला गेलेला आहे. शिक्षण, प्रवास, 
मालकीहक्क, सामाजिक व्यवहार या सर्व बाबतींत 
स्वातंत्र्याची गळचेपी आणि अवहेलना शिगेला 
पोंहचलळी आहे आणि विरोष्रतः १९४८ पासून 
नॅशनॅलिस्ट पार्टी सत्ताधिष्ठित झाल्यानंतर क्रांतीचे 
विचार अधिकच हढमूल होऊं लागले आहेत, 
सत्ताधीश श्वेतवर्णीयांची मग्रूरी उत्तरोत्तर कशी वाढत 
चचाळली आहे हें दक्षिण आफ्रिकेतील स्वालील 
कायद्यांवरून सहज दिसून येण्यासारखे आहे, 

(१) रूप एरिप्राज अक्ट (१९५०) या 
कायद्याखाळती सरकार ठराविक्र प्रदेश ठराविक 
वंह्ाच्या ळोकांकरितां रात्ून ठेवूं शकतें. 

(२) लोकसंख्या-नोंदणी-कायद्यान्वर्ये प्रत्येकाने 
आपली वंद्रावार नोंदणी केली पाहिजे आणि सर- 
कारकडून ओळखपत्रिक्का घेतली पाहिजे. 

(३) साम्यवाद-निर्मूलन-कायद्याखालीं साम्य- 
वादीच नव्हे, तर सरकारविरोधकांचा बंदोबस्त करतां 
येतो, आफ्रिकन नॅशनल कॉँग्रेतच्या अनेक नेल्यांना 
या कायद्याखाळतीं तुरुंगांत डांबवून ठेवण्यांत 
आलेलें आहे, 

( ४ ) वाण्टु शिक्षण कायद्याने तर बंशभेदाचें 
तत्त्वज्ञान शेक्षणिक क्षेत्रापर्येत आणून पोंदोचविळें आहे, 

या आणि इतर अन्यायकारक कायद्यांच्या जोरा- 


अनुक्रमणिका 


वर दक्षिण आफ्रिकेमध्ये कोग[लाहि राजकीय जीवन 
म्हणून उरळें नाहीं. 

क्रांति अअळ आहे असें सांगणारे आणखी 
एका घटनेचा निदेंशा करतात. ती म्हणजे श्रतेत- 
रांनी अलिकडे उभारलेली अभेद्य राजकीय संघटना, 
आफ्रिकन नंशनल कॉंग्रेस, साऊथ आफ्रिकन इंडि- 
यन कॉंग्रेस, साऊथ आफ्रिकन कळड पीपल्त ऑगे- 
नायझेरान वगैरे संघटना आज बलिष्ठ समजल्या 
जातात. १९५२ मध्यें बा संघटनांनीं सुल केलेल्या 
६ प्रतिकार-चळवळीमुळे ? या पक्षांचे संघटनाबळ 
अमाप वाढल्यांचे दिसून आलें आहे. या तिन्ही 
पक्षांचे सहकार्य वाखाणण्यासारखे आहे. १९५५ 
मध्यें तर त्यांनीं एकत्र येऊन आपला “ स्वातंत्र्याचा 
जाहीरनामा ? प्रसिद्ध केला आहे. याच्या जोडीला 
सवध दक्षिण आफ़िकेंत एक प्रकारचे तंग वातावरण 
निर्माण झालेळे आदे, लवकरच फार मोठी उलळ्था- 
पालथ आणि अनर्थ ओढवणार आहे असं प्रत्येकाला 
वाटत आहे. श्रेतेतरांमध्ये नेरादय आगि कटुता 
पसरली आहे आणि ते आतां ' क्रांती'ची माषा 
बोलूं लागले आहेत, याउळट, भीतीनें आणि कांहींशा 
मररूरीनं श्वेतवर्णीय वंदभेदाचे तत्वज्ञान अधिक 
तत्परतेने अंमलात आणू पाहत आहेत आणि 
त्यामुळे दिवसेंदिवस संघर्ष टाळणें केवळ अशक्य 
बनत चाललें आहे, 

या सर्व घडामोडी जरी सत्य 
नजिकच्या क्रांतिकारक बदळाच्या इ्टीने 
एक दोन गोष्टींचा विचार व्हावला हवा. 
केवळ कालाच्याच इष्टीने पाहूं गेळें तर त्या गोष्टी 
महत्त्वाच्या आहेत हें नाकारून चालणार नाहीं, 
पहिली गोष्ट अशी कीं नॅशनॅलिस्ट पार्टीचे सरकार 
पाडणें वाटतें तितकें सोगं नाहीं, सत्ताधि्रित पक्षाला 
आव्हान देण्य़राइतकें साम्ये सध्यां तरी विरोधी पक्षांत 
नाहीं ही सत्य स्थिति आहे, नॅशनॅलिस्ट पार्टीने 
डावपेंच आणि कारण्यानें यांच्या जोरावर राज्य- 
यंत्रणेवर अशी जतरदस्त पकड घेतली आहे कीं ती 
खिळखिळी करण आज साघेळ असें वाटत नाहीं, 


असल्या तरी 
आणखी 


आणि 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ळर येक र्ट 
$ननवभारत (7 
क ) 
*६<7.अमृतमहोत्सवी( 
८ क 
कत औक 

शं ध्ध्श 


अ पू. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दुसरें असे कीं श्वतेतरांच संघटनावळ जरी वाढलें 
असलें तरी त्यांची प्रतिक्तारशाक्ति पुरेशी नाहीं हें 
अनेक प्रसंगीं दिसून आळ आहे, १९५२ नंतर ब्राण्णु 
शिक्षण कायदा, गुन्हेगारीसु'वारणा कायदा यांच्या 
रूपानें अनेक प्रसंगीं संधी प्रात झाली आसतांनाहि 
प्रतिकारशक्तीच्या सातत्याच्या अभावी श्रेतेतरांना 
साघार घ्यावी लागली. यांचाच अर्थ असा होतो कीं 
दक्षिण आफ्रिकेंतील जनतेत क्रांतिकारक वदळ घडवून 
आणण्याऊरितां जी मनाची तयारी लागते ती आज तरी 
प्रकप्रानें दिसून येत नाडी. तिसरी गो अशी कीं 
बाहेरूनहि मदतीची फारक्ी अपेक्षा न!दी, आफ्रिकेत 
आजतरी एकसूत्री स्वडवतुल्य बळवळ नाहीं, प्रत्येक 
देश आपापल्या समस्या सोडविण्यात गंनलेळा आ। 
परंतु याचा अर्थ राजकीय बदल घडण्याची शक्यताच 
नाहीं अमा नाहीं, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये औद्योगी- 
करण आणि त्याचवरोबर शहरीकरण वाढीस लागले 
आहे, १९३६ ते १९५२ च्या काळांत दाहरबासी- 
ची लोकसंख्या १.२ ददालक्षांवरून 7.३ ददालक्षां- 
चर शेळी आहे. यंत्रनि्षित उत्पादन गेल्या चाळीस 


वर्षोत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या & टक्कयावरून २५ टक्कबावर 


पोनळें आहे. दा रौकरणामुळ राजकीय ३१ यार्थिक 
संघटना जोरावणार आहेत आणि या संघटन! गजकीय 
बंडल घडवून आणल्यावांचन राहणार नाहींत. कार्य 
क्षम स्राणि प्रागतिक नेत्रु्व जर मिळत गेळे तर 
प्रतिकारशक्तीहि वाढीला लागतीळ यांत डोका नाहीं, 
शिक्षणप्रनारावरती हि पुढीळ प्रगति विसंबून राहील, 
ध्विण आफ्रिकेमध्ये आफ्रिका खंडांतीळ इतर 
कोणयाहि प्रदेज्यापेक्षां जास्त सुशिक्षित राजकीय 
नेतृ उथळ आहे, आणि स्वात महत्वाची गोष्ट 
उहण्जे ढक्षण आफ्रिकेतील वंशीय राजकार णा।बर्द्ध 
उत्तरोत्तर जागतिक मते बळावत खाळळे आहे. या 
सव घटनांचा विचार केला कीं बदळ घडन घेणार 
याची त्याठ्री पटते, प्रश्न आहे ह्य बेळे या 
राष्ट्रवादाचे स्वरूप | 

२) फ्रिकेतीळ ष्टूवादाकडे राजकीय आणि 
सामाजिक नळवळ वा तत्त्वज्ञान या दृष्टीनें पाहतां 
आपणांढा मुख्यत्वेकरून तीन प्रवाह दिसून येतात, 


१४ 


अनुक्रमणिका 


द: 


( १ ) परकीय आणि त्यांतहि 
युरोपीय सत्तला ज्वलंत विरोध, 

( २ ) स्वदेश्ांत आणि जगांत स्वतःला * नेतिक 
दर्जा ? प्राप्त करून घेण्याची आफ्रिकनांची तृष्णा, 

(३ ) धार्थिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची एकं 

दर आफ्रिकन जीवनावर सातल्यानें टिकून राहि- 
छेळी विलक्षण पकड 

परकीय सत्तेला होणाऱ्या एकमुखी विरोघांतून 
आफ्रिकेमध्ये एक प्रकारचे बंधुत्वाचे आणि नमान 
टृ्टिकोणाचें वातावरण निर्माण झालें आहे. त्यासुळ 
राष्ट्रीय चळवळींना थोडासा एकोपा आणि संगति 
प्राप्त झाळी आहे, पाश्चिमात्य मानवतावादाचीं 
मूलतत्वे अंगिकारण्याच्या प्रत्रतीमुळें राष्ट्रवादाचे स्वरूप 
केवळ परसत्तेला विरोध करण्यापुरतें नक्ताराध्सक 
आणि मर्यादित राहिलेळें नाहीं. त्यासळे अष्वादाळा 
पोषक अशा पुरोगामी कढ्पनांचाहि स्वीकार तेथील 
राजकीय जीवनाने केला आहे, नेतिक दर्जा मिळ- 
दिण्याची हर्षा ही राजकीय प्रगल्भतेची द्योतक आहे. 
साहजिकच स्वातंत्र्य आणि समता यांसारख्या मूल 
भूत मूल्यांबहळ तडजोड करण्याची आफ्रिकन माण 
साची तयारी नाहीं, आफ्रिकेतील राएवाडाच्या कल्प 
नचे न सूल्यूत घटक परस्परपूरक असेच 
आहेत आणि त्यावरच तेथीळ जीवनमूल्यांच्या तिका- 
साची दिशा अवलंबून आहे, 

आफ्रिकेंतीळ राष्ट्रवादाच्या दृष्टीनें अलिकडील 
एक महत्त्वाची घटना म्हणजे तेथील नेतृत्य आज 
युवकांकडे चाळळ आहे ही होय, प्रामुख्याने ब्र्स- 
पत्रकार, प्राथ्यापक, मजूर चळवळीचे नते आणि 
कांहीं ब्यापारी यांनीं नेतृत्वाची जवावदारी स्त्रीकारली 
आहे. राषट्रवाढाच्या कल्पनेने ञाफ्रिकेमथ्ये एक फार 
मोठी सांस्कृतिक आणि बौद्धिक जागतीची टाट 
निर्माण झाळी आहे, शिक्षणाची लाढती ओढ 
आणि वृत्तपत्रांचा प्रगार या दोन गोष्टींवरूनच याची 
प्रचीति येण्यासारखी आहे. लोकजागतीची घ्य 
राटरन्यापी स्पर्धाच जणू कांडी तुरू झाली आहे असें 
वातावरण आप्रिकेपथ्ये निर्माण झालं आहे. 


विदोधकरून 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नतल 


। क जे र 


७५ 31 
न अमृतमहोत्सवी, 


झक. क: भे > 
“वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रवाद : 


क्रकैतील राष्ट्वादाचा असा झपाऱ्यानें विकास 

होत असतांनाच कांहीं प्रतिप्रवाह सुरू झाल्याचेहि 
दृष्टोत्पत्तीस येतें, हे प्रतिप्रवाह विघातक आहेत अर्स 
नाहीं, कांही अंशीं आकस्मिकपणे घडून येणाऱ्या 
सामाजिक बदलांतील अनिष्ट प्रद्वत्तींचे नियंत्रण कर- 
ण्याळा आावदयक अज्ञा सूल्यांचा पुरवठाहि ते कर- 
तात. पहिली सहत्वाची प्रत्रत्ति अशी आहे कीं 
पाश्चिसात्यांडेडे अनुकरणात्मक आणि विरोधात्मक 
शा दोन्ही दृष्टीनें पाहण्यांत येतें. उदाहरणार्थ 
गोल्डकोस्टमध्यें त्रिटिश्ांकडे ताम्राज्यत्षाहीचें प्रतीक 
आणि त्याचप्रमाणें आचार-विचारांचे आदश या 
दोन्ही नात्यानें बघण्यांत येतें. या दोलायमान हृष्टि- 
कोनाचा परिणाम राजकीय जीवनावर ठळकपणे 
दिसन येतो, ' नैतिक मानवा "ची कल्पना आज 
नव--भाक्रिकेमध्यें मांडण्यांत येत आहे. त्या कल्प- 
नेला विभक्ता-ग्यक्तिमच्त्वाच्या प्रतिक्रियेनें एक प्रकारें 
तडा जाण्याची शक्यता आहे, आफ्रिकन जीवनाची 
सुसंगति कायय ठेवून पाश्चिमात्य कल्पनांचा आणि 
संस्थांचा तेथीळ जीवनाज्लीं मेळ कणा घालतां येईल 
दा खरा प्रश्न आहे. पण याहि पेक्षां दुसरा प्रतिप्रवाह 
अधिक महत्त्वाचा आहे. लॉडे अक्टनने फ्रेंच राज्य- 
क्रांतिविषयीं लिहितांना म्हटलें आहे कीं “क्रांतीच्या 


काळांत * स्वातंत्र्य ' हे मध्यमवग!चं त्रीदवाक्य 
होतें तर “ समता ? हें दलित वगाचे ब्रीदवाक्य 
होतें. ? आआप्रिकेतील सच्च:परिस्थितीला अक्टनचें 
हे विछेयण फांहींस लाग पडते, आफ्रिकेतील मध्यम- 


वर्गाला स्वातंत्र्य म्हणजे बसाहतेवादाचा शेवट हा 
अर्थी अभिप्रेत आहे, खाळच्या दलित वर्गाच्या 
दृष्टीनं सपततेचा अर्थ केवळ राजकीय समता नाहीं, 
आर्थिक आणि शेक्षणिक समताहि त्याला तात्काळ 
इवी आहे. आणि हा सर्वे बदळ घडत असतांना 
आफ्रिकेंतीळ जीझनसूल्य़ांच्या वैशिष्ट्यांना आणि 
परंपरागत संस्थांना धक्का लागतां कामा नये असा 
त्याचा कटाक्ष आहे, या दोन वगोच्या जीवन 
मूल्यांसंब्रंधीच्या दृष्टिकोणांतील फरक स्पष्ट आहे, 


स्वरूप आणि भूमिका 


3 


आफ्रिकेतील राजक्रोय पक्षांनी सुद्धां या सुत्त संघ- 
षांची दखळ घेतलेली नाहीं, तसेंच राष्ट्रीवत्व आणि 
वंशीय एकता यांची मेळ घालण्याची प्रद्रत्ति आज 
आफ्रिकेमध्ये ठळकपणें दिसून येते. हा तिसरा मह- 
प्रतिप्बाह होय. सध्यांच्या बसाहती या 
कृत्रिम राजकीय सीमांवरती आधारलेली राज्ये होत. 
आजच्या ६३ वताहत राज्यांत मिन्न राष्ट्रीय घट- 
कांचा अनेसार्गिक अन्तर्भाव झालेला आहे. हें खरें 
असलें तरी राष्ट्रीयवाच्या या कल्यनेमुळ जातीय तेढ 
वाढण्याची शक्‍यता आफ्रिकेत आहे. जातीव तेढी- 
मुळें नवोदित राष्ट्रें दुवळीं तर वनतीळच. पण त्या- 
सुळें राष्ट्रीय आधघाडीहि कसकुवत होईल. राट्रवादा- 
च्या विकासांतीलळ आणखी एक कमतरता येथें नमूद 
केळी पाहिजे. आतांपर्येत राजक्रीय चळवळीची 
तर्व शक्ति परकीय सत्ता नष्ट करण्वाकरितां, वरण- 
भेद दूर करण्याकरितां किंवा टोळी-जीअनांतून 
निर्पाण होणाऱ्या प्रतिगामी अक्तींशीं सापना देण्या- 
करितां, प्रासुख्याने केंद्रित झाली होती, त्यामुळे आर्थिक 
स्वावलंबनाचा प्रश्न कबींहि विचारांत घेतला गेला 
नाहीं. येत्या दह्या वर्षोमध्ये आर्थिक घोरणाचा सर्वकष 
विचार ज्ञाळापाहिजञ आणि त्याबरहकूप आर्थिक विकार 
साच्या निश्चित योजना मांडण्यांत आल्या पाहिजेत, 
देश आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण नाहीं; 
आपले आर्थिक उदिष्ट 


तत्वाचा 


आज कोठलाहि 
पण बरेअसे देश एकत्र येऊन 
साध्य करं शकतात, आफ्रिकेतील नवोदित राष्ट्रांना 
तोच सहकार्याचा मार अवळंविल्पावाचन तरणोपाय 
नादीं, कच्च्या पालांची नित्रात आणि पक्कया मालाची 
आयात हा ववाहतवादी अर्थन्यवस्थेचा सर्वात मोठा 
शाप आफ्रिकेतील राणांचा भोंग्रतो आहे, राजकीय 
स्वातंत्र्याचें महत्त्व सान्य करूनहि, केवळ राजकीय 
खातंत्र्य आर्थिक स्वातंत्याचीहि प्रस्यायना करील 
याचा सुतराम्‌ संभव नाहीं, आथिक ध्येयधोरणाची 
सुस्पप्र सांडणी करणें ही आफ्रिकन राष्ट्रवादापुढें 
आज सर्वात सोठी सप्तस्था आहे | 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


त 
डी ग नौ 


हँ नवभारत ६ 


७०५ ३ 

०६2 अमृतमहोत्सवी (5->3७ 
ष्र 
वर्ष _ छु 


'ककाळ > > 
“वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


प्रा. देवदत्त अ. दाभोलकर 


आजचा रदिया 


रशियांतील सत्यस्थितीविषयीं आपल्याला अस- 
णारें ज्ञान थोडें आहे, ररियाचें पूर्ण ज्ञान असणारा 
तज्ज्ञ कोणी नसतो; तज्ज्ञांचे अज्ञान इतर लोकांच्या 
अज्ञानाहून थोडेसें कमी असण्याचा संभव असतो 
इतकेंच, असें जें एक विधान अनेकदां केलें जातें 
तेंहि याच अर्थानें, पोलादि पडद्याच्या मार्गे नेमकें 
काय घडत आहे याची कल्पना वाहेरच्या जगाला 
नसावी यांत विशेष आश्चर्य नाहीं; परंतु खुद्द ररि- 
यांतहि लोक अंधारांत होते, ही आज प्रगट झालेली 
घटना विचार करावयास लावणारी आहे, 
विसावी कॉँग्रेस 

रशियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या २० ब्या कॉंग्रेसने 
( फेब्रुवारी १९५६ ) बाहेरच्या जगाला तर धक्का 
दिलाच परंतु त्याहूनहि मोठा धक्का खुद्द रशियांतील 
जनतेला दिला, रशियन कक्षेत येणाऱ्या पूर्व युरोप- 
मधील राष्ट्रातनहि हा धक्का तितक्याच तीव्रतेने 
जाणवला, ररिवांतील इतर अनेक घटनांप्रमाणें वा 
वक्कथाच्या प्रत्यक्ष परिणामाविषयीं आपण अजन 
अज्ञानातच आहोंत. कारण, पोलादी पट अजून तसाच 
उभा आहे, परंतु तरोहि या धक्क्याच्या ती्रतेविषयीं 
दोकका घेण्याचें कारण नाहीं, विसाव्या वॉँग्रेसनंतर 
मॉस्कोच्या अनुज्ञासनाखालीं चालणाऱ्या वॉर्सा रेडि- 
ओच्या प्रश्नोत्तरांच्या कार्यक्रमांत खाळीळ एक प्रश्नो- 
त्तर झालें 

भष; आज मला दिड्मढ, हताश झाल्यासारग्वे 
वाटत आहे. आज अनेक वषे मी स्टॅलिनवर श्रद्धा 
ठेवली होती, आपण सारेजण म्छ इुधखुळीं बाहलीं 
होतो असें आतां आढळून आलें आहे. आजवरच्या 
सगळ्या घटनांवरचा माझा तिश्वास पार उडडून गेळा 
आहे, मी आतां पूर्णपणें अश्रद्ध बनलों आहे, 


१६ 


अनुक्रमणिका 


उत्तर : आपला प्रश्न समजला, त्यामागील वेद. 
नाहि समजली. एरबादा विद्युत्‌ आघात व्हावा तसें 
एका भयानक विदारक सत्याचे देन आपल्याला 
झालें आहे, तुम्ही म्हणतां ती गोष्ट खरी आहे. 
साम्यवादासाठीं आपण भलतेंच मूल्य दिलें आहे 
पेशांचें असं नन्हे, तर मानवी दु:खाचें-अनेक 
असहाय लोकांच्या रक्ताचे, अश्रूचे 

वरील संवाद करणाऱ्या लोकांचें पुढें काय झालें 
हें आपल्याला माहीत नाहीं, कदाचित्‌ ते आपापल्या 
जागीं आपापल्या कुटुंबियांसह नांदत असतील-कदा- 
चित्‌ नसतीलहि, आणि आज असले तरी कालान्तरानें 
आजचे चक्र पुन्हां उळट फिरून त्यांचा बळी घेणार 
नाहीं असेंहि सांगतां येणार नाहीं. अशा असंख्य 
घटना स्टॅलिनच्या कारकीर्दीत घडल्या अक्ी जाहीर 
कबुली अधिकारावर असणाऱ्या रशियाच्या नेलांनी 
दिली आहे, आजच्या ररियार्चे अंतरंग बदलत 
ठागहे, बदलले आहे, ही अश्ना कितीहि आकर्षक 
वाटली तरी तिच्यावर विश्वास ठेवायळा पोलादी 
पडदा पूर्णपणें नाहींसा झाला पाहिजे आगि असा 
कमितकमी एका पिढीचा काळ तरी उलटला 
पाहिजे, तोंवर बाहेरचे जग साशंक राहिलें 
त्याबहदूळ साम्यवाद्यांना त्या जगाला दोष लावता 
येणार नाहीं, 

यामुळें आज बाहेरचे जग रशियाकडे पाहते तें 
कुतूहलाने, कांहीशञा आशेनें आणि पुष्कळशा भीतीनें, 
याच प्रेरणेने रशियाविप्रयीं मिळतील ते माहितीचे 
कण साक्षेपाने गोळा करण्यांत येतात व त्यांतून 
सत्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यांत येतो. हा 
अभ्यास साहजिकच अमेरिका अधिक कटाक्षाने 
करीत आहे, अमेरिकेच्या पूर्वग्रह्मांचा परिणाम या 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१ 'नवभारत 
ष्ह्द लॉ ७५ र ३०१९ 


०६4 अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आजचा ररिया 


- अभ्यासावर होणें ही गोष्ट अटळ आहे; परंतु आप- 
ल्याला या पूर्वग्रहांच्या आहारीं जाण्याचें कारण 
नाहीं, 

काहीं सर्वमान्य गोष्टी 

रशिवाविषयीं अनेकांचीं वेगवेवळीं मतें असलीं 
तरी कांहीं गोटी बहुतेक सर्वांना मान्य आहेत असें 
म्हणाबयास हरकत नाहीं. त्या अद्षा : 

(१ ) रश्थिवानें आपळी आर्थिक प्रगति अत्यंत 
झपाट्याने करून दाखविली, आर्थिक विकासाचा हा 
वेग दुखऱ्या कोणत्याहि राष्ट्राने दाखविलेला नाहीं. 

(२) आर्थिक समता स्थापन करण्यांत ररि- 
यानें बरेंच या मिळविले आहे. वेगवेगळ्या कामा- 
साठीं वेगवेगळा कमी अधिक वेतनश्रेणी रशियांत 
आजहि आहित, पुढेंहि राहतील. परंतु यामुळें राह- 
णारी विषमता ही भांडअलशाही राष्ट्रांतून खाजगी 
माळात्तिसुळें निर्माण होणाऱ्या विषमतेहून फारच 
कमी आहे. 

(३ ) ही सर्व क्रान्ति हुकूम्याही यन्त्रणेखाली 
पूर्ण करण्यांत आली, स्टॅळिनच्या काळांत ररियांत 
हुकूमशाही होती कीं नाहीं हा विलान्या कॉँग्रेसपर्यंत 
एक वाढविवादाचा विषय असे. तो वाद आतां 
क़र्श्रेन्हने मिटविंला आहे, 

(४ ) गाकसवादाचें क्रान्तिशास्त्र जसेच्या तसें 
स्वीकारल्यामुळे रज्षियाच्या अंतर्गत ब आंतरराष्ट्रीय 
धोरणांत ब्यावह्मारिक़ लवचिकपणा राहूं शकला नाहीं. 
या शास्त्राच्या चोकटींत न बसणारे समंजस सह- 
जीवन लमांजांतीळ भिन्न वर्गामध्ये, त्याचप्रमाणें 
साम्यवादी राष्ट्रे व इतर राष्ट्रें यांच्यामध्ये, शक्‍य 
असतें ही कल्पना त्यामुळें रुजू शकली नाहीं. 
याचीच परिणति अंतर्गत हुकूमशाही व॒आम्तर- 
राष्ट्रीय आक्रमक हटवादीपणांत झाली, या क्रान्ति- 
शास्त्राचे देखीळ पुढें ' शास्र ! जाऊन एक कर्मठ 
धघर्मकांड बनळें असं म्हटलें पाहिजे, मार्क च 
अंगेल्स हे या धर्माचे शासत्रकार, लेनिन व स्टॅलिन 


न. भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


हे भाष्यक्रार व त्यांनीं सांगितलीं तेवढींच सूत्रे, 
त्यांनीं लावून दिले तेच अर्थ, त्यांनीं विहित 
म्हणून सांगितले तेच आचार, अशी या धर्माची 
सरणी रूढ झाली, या सरणीच्या बाहेर जाऊन 
साम्यवादाचा तात्विक विचार करणें हेदेखील 
कठीण होऊन वसले, 

(५) उत्पादनयंत्राचें ज्ञान व युद्धताहित्य निर्मि- 
तीचें ज्ञान यांत रशिया आज जंगांत कोणत्याहि 
राष्ट्राच्या मागे नाहीं. बाहेरच्या जगांतील तज्ज्ञांची 
प्रत्यक्ष तशी विशेष मदत. नसतांना रद्िवाने ही 
प्रगति इतक्या झपाट्याने कशी करून घेतली हे 
स्वरोखरःव मोठें आश्चय आहे, इंग्लंड-अमेरिकेंतील 
साम्यवादी विचारसरणीच्या कांहीं शास्त्रज्ञांनी हेर- 
गिरी करून यांपैकी कांहीं ज्ञान रद्ियाळा पुरविले 
ही गोष्ट लक्षांत धेऊनहि हे आश्वव वेहतांल कावमच 
रहावें इतकी मोठी प्रगति रशियाने लाथ्य करून 
दाखविळी आहे. अणु-अस्त ब उदूजन अस्त्र 
( प१7०४९॥ ७०१७ ) हॉ तर रश्यियाकडे 
आहेतच, स्ववंचळनाच तंत्रहि ( 8101710100 ) 
रशियाने आत्मसात केळें आहे, रशिवाच्या विमान- 
दलाची कार्यक्षमता सर्वाना मान्य आहे विदूर 
अस्त्रे ( 1381118110 1188118858 ) तयार करण्यांत 
रद्धियानें कितपत बळ मिळविले असावें हा प्रश्न 
तर अमेरिकेळा मोठा चिंतेचा विषय होऊन बलळा 
आहे, आज रदियांच्या भूमीवरूनच जगांतील 
कोणत्याहि ठिकाणी उदूजन अस्त्र टाकतां येईल 
इतकी विदूर अस्त्रांतील प्रगति आपण केलेली आहे 
असें रशियाच्या नेत्यांनीं प्रगट केलेळे आहे. या 
घोषणेंत प्रचारापेक्षा सत्य असण्याचा संभवच अधिव 
आहे असेच अमेरिकेंतील जाणते लोक सानतात, 
अर्थकारण ब राजकारण 

या पार्श्वभूमीवर रशियांतील आजच्या परिस्थि- 
तीचा विचार करतांना रशियांतील अर्थकारण ब 
राजकारण या दोन गोष्टींचाच प्रामुख्यानें विचार 


१७ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


$$ 
की 


हँ जे च्छ 


७०५ 41303. 
न्ह्« ६अमृतमहोत्सवी& >२७ 


पश शर्ट 
वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


करावा लागतो. अथेकारणांत नियोजित आर्थिक 
विकासाचा समावेश होतो व राजकारणांत अन्तर्गत 
हुकूमशाही व आम्तरराष्ट्रीय राजकीय घोरण या 
गोष्टी येतात, या अर्थेकारणाचा व राजकारणाचा 
साहजिकच परस्परांक्ञी निकटचा संत्रंध आहे, मार्क्स- 
वादी विचार व आचार त्यांत अनुस्यूत झालेले 
आहेत. या संदर्भाद आजच्या रश्ियांत कांहीं विशेष 
फेरवदल घडून येत आहित काय हें तपापतांना 
नियोजनाच्या क्षेत्रांत रशियाची सहावी पंचवार्षिक 
योजना ( १९५६ ते १९६० ) पहावी लागते व 
राजकीय क्षेत्रांत सोव्हिएट कम्युनिस्ट पक्षाच्या 
विसाग्या कॉँग्रेतसमोर (२४ व २५ फे्र्‌आरी १९५६), 
पक्षाचा प्रसुखख कार्यवाह (11150 3260121919) या 
नात्यानें निकिता क्रूश्रन्ह यानें सादर केलेल्या 
६ कूश्वेव्हरिपो्ट'चा विचार करावा लावतो, 

रश्थियांतील साम्यवादी क्रान्तीनंतर कांहीं वर्षे 
रद्दियालळा अन्तर्गत व आम्तरराष्ट्रीय ्ञश्ास्ततेचीं 
गेलों व कांहों वीचा काळ ' नवें आर्थिक धोरण? 
(५० १७५ 1100701110 0०1109) अंमलात 
आणून भावी नियोजित आर्थिक विकासाची पाया- 
भरणी करण्यांत गेला, पहिळी पंचवार्षिक योजना 
१९२८ मध्यें हातीं घेण्यांत आढी, १९४८ ते 
१९४२ या कालखेडांतील तिसरी योजना महा- 
युद्धामुळे पूर्णपणें कार्यवाहींत येऊं शकली नाहीं. 
महायुद्ध संपल्वावर १९४६-१० ची चवथी योजना 
हातीं घेण्यांत आली व पुन्हा पंचवार्षिक बोजनांचा 
कार्यक्रम सुरूं झाला, 

या सर्व काळांत रशियाचे झपाट्याने औद्योगी- 
करण करण्यांत आले, १९२८ या दर्पाशी 
तुलना करतां १९५५ समरथ्ये रश्िबांतील 
औद्योगिक उत्पादन २० पटीने वाढे, यांतहि 
मुख्य सर उपभोगाच्या वस्तूंच्या उत्पादनापेक्षा 
((2011871111818 ४0008 ) उत्पादनाच्या साधनां- 
च्या उत्तादनाबवर (7700106215 ४००१५४) देण्यांत 


शट 


अनुक्रमणिका 


आला, यां काळखेडांत उत्पादनाच्या वस्तूंचें उत्वादन 
२९ पटीने वाढळें तर उपभोगाच्या वस्तंचे उत्पा- 
दन केवळ ९ पटच वाढलें, एकण राष्ट्रीय उत्पन्ना- 
च्या वाढीच्या प्रमाणांत जनतेचे देनंदिन राहणीचे 
जीवनमान वाढलेळें रशियांत आढळून येत नाहीं 
याच कारण उपस आह 

सहावी पंचवार्षिक योजना 


सहावी पंचवार्षिक योजनाहि याच मार्गानें पुढें 


जाणारी आहे, या योजनेचा मुख्य भरहि 
ओद्योगीकरणावरच आहे व खद्योगीकरणां- 


तहि मुख्यत्वे करून उत्पादनाच्या साधनांच्या 
उत्पादनावर आहे. 

सहाब्या योजनेप्रमाणे १९५६ ते ६० या पांच 
वघीच्या काळांत १०९००० कोटी रूबलचें भांडवल 
विकासक्रारयात गुंतविळे जावयाचे आहे. याची विभा- 
गणी अशी: 


उद्योग - ६०००० कोटी रूबल 
शो ती क्न्न २२००० त 
इतर क्षेत्र- २७००० १ 


युद्धोत्तर काळांत अमेरिकेंत गंतविल्या जाणाऱ्या 
भांडवलाचे असेच विभागवार प्रमाण पाहिल्य़ास 
रशियाच्या विकासक्रमाचा विशेष अधिक स्पष्ट होऊं 
शकेल, 
भांडवलाची गुंतवण 
( आंकडे टक्केवारीचे ) 
रशिया 
(सहावी योजना) 


अमेरिक्रा 
युद्वोत्तर काळ 
१९५६ पर्यंत 


उद्योग ५५ २५ 
शेती २९० १० 
इतर क्षेत्र २५ ६५ 


टु 
इतर क्षेत्र? या सदरांत सामान्यपर्ण॑ जीवनो- 
पयोगी वस्त ब सुग्वसोयींच्या निभितीचा अंतर्भाव 
झालेला आहे ही गोष्ट लक्षांत ठेवली तर सुखोप भो- 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत व्र 
षह्स १ ७५ प >"१९ 
नि अमृतमहोत्सवी >२० 


2 पक अ 
क्ट “५ 
400 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आजचा ररिया 


गाच्या वस्तूंच्या उत्पादनापेक्षा उत्पादक साधनांच्या 
उत्पादनाकडे रशिया किती लक्ष पुरवीत आहे हे 
कळून येईल. कम्युनिस्ट पक्षाच्या विसान्या कॉंग्रेसने 
सहाव्या योजनेला दिलेल्या आदेक्याप्रमाणेंहि 
(13178607४6 ) या योजनेचा भर उत्पादनाच्या 
साधनांच्या उत्पादनावरच रहावयाचा आहे. या 
योजनेच्या काळांउ हें उत्पादन ७० टक्क्यांनी वाढेल 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या पूवीच्या काळाशी तुळना करतां 
ही वाढ जवळजवळ तात पट इतकी होईल, लोखंड, 
योळाद, सिसेंट, पेटोळ, या सारख्य़ा वस्तूंच्या 
उत्पादनांत तर ही वाढ असेलच, परंतु य!ःखेरीज 
यंन्त्रे तयार करणारे कारण्वयानेहि वाढविण्यांत 
येतील. युद्धपूर्व काळाशी तुलना करतां यन्त्रो 

त्पादन ११६०च्या मानानें आठ पट वाढेल. स्वयं- 
चलनाच्या पद्धतीनें चालणारे अनेक कारखाने सुरू 
होतील, या सहाब्या बोजनेच्या काळांत जगांत अद्रि- 
तीय अशी वीजनिर्शितीचीं केन्दें उघडण्यांत येतील, 
वीजनिमितीचें प्रमाण दुपटीहूनहि अधिक होईल; 
आणि वेगवेगळ्या निर्माणकेन्द्रांचा परस्परांशी संबंध 
जोडण्याचा कार्यक्रमहि याच काळांत पुरा न्हाव- 
याचा असल्यासुळें या विजेचा वापर अख्विल राष्ट्रांत 
अधिक्र परिणामकारकपणें होऊं शकेल. 


सहाब्या योजनेचे हें स्वरूप पाहिलें तर मूलत: 
ती इतर पूर्वीच्या योजनांहून कांहीं वेगळी आहे 
असं आढळून येत नाहीं. तिचा आकार हा मात्र 
पूर्वीच्या योजनाहून फार प्रचेड आहे. चवथी व 
पांचवी अज्ञा दोन्ही योजनांच्या मिळून होणाऱ्या 
आकारा एवढा सहाच्या योजनेचा आकार आहे, 
उपभोगाची सा'वनें व उत्पादनाचीं साधनें यांत या 
योजनेप्रमाणे उत्पादनाच्या साधनांच्या उत्पादन!कडे 
कांटा अधिकच झुकलेला आहे असे म्हणावें लागेल, 
रशियाच्या नियोजनांत हा आग्रह ज्याप्रपाणे आजवर 
सतत आढळत आहे त्याप्रमाणें रशि- 
यांच्या कक्षेत राहून आपला आर्थिक विकास 


आलेला 


अनुक्रमणिका 


करून घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या योजनांतूनहि तो आढळून 
येतो, आर्थिक उत्पादनांत अमेरिकेशी शक्‍य 
तितक्या लवकर तुल्यबळ व्हावें, तसेच उत्पादनांच्या 
वस्तूंच्या निर्मितीने आपळें लष्करी सामर्थ्य वाढवावें 
असे हेतू या आग्रहाच्या पाठीमागे बसत आलेले 
आहेत. भांडवल्य़ाही राष्ट्रांच्या राजकीय इतूविषवीं- 
चा अविश्वास हे याचे सुख्य कारण आहे. या 
अविश्वासास कांहीं अंशीं भांडअल्शाही राष्ट्रेटि 
कारणीभूत आहेत हं मान्य करावें लागेल, परंतु 
त्याबरोबरच वा अविश्वासांचे मुख्य़ मूळ भांडवल- 
शाही व साम्यवाद यांविषयी माक्सवादाने केळेळे 
तास्त्रिक विवेचन व त्या विचारसरणीच्या अनुरोधाने 
रशियाने केळेळें अंध आचरण यांत आहे हेंहि 
स्वीकाराववास हवें. ही अविश्वाताची भूमिका वदल- 
ण्याचे चिन्ह अद्याप तरी रक्षियाच्या निजोजनाच्या 
मांडणींत दिसून येत नाहीं, 
हुकूमशादी कायस 

रशियाच्या आर्थिक विकासाचा ब तेथील अन्त- 
गंत हुकूमद्याहीचा बराच परस्परसंत्रंध लाहजिकपणें 
रहत आलेला आहे. नियोजन म्हटळें कीं त्यांतून 
हुकूमशाही अटळपणें निर्माण हेते, ही कांहीं विचार- 
वंतांनी मांडलेली भूमिका आपण जशीच्या तशी 
मान्य करण्याचें कारण नाहीं. लोकशाही व नियोजन 
यांचा ब्याबहारिक समन्वय घाळणें शक्य आहे व 
इष्टहि आहे. यांच आजा श्रह्षेच्या आघारावर आपण 
भारतांतील आपलं नियोजन हातीं घेतळे आहे. 
परंतु रशियांत आज अस्तित्वांत आहे त्या पद्धतीचे 
संपूर्ण राष्ट्रीयकरण व तवेकप्र नियोजन जेथें अस्ति- 
त्वांत येईल तेथें अर्थेसत्तेचें केन्द्रीकरण, त्यामुळे 
राज्यसत्तेचे केन्द्रीकरण व त्यांतून एखाद्या व्यक्तीची, 
गटाची किंवा पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होणें 
अटळ आहे, अशी भूमिका कोणी मांडल्यास तिला 
विरोध करणें कठीण होईल. यामुळेंच रक्षियाच्या 
राजकीव अंतरंगाच्या परिवर्तनाविषयीं विच!र करतांना 


१५९. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९१८, 
५) व्> 
र १९ 


भ्ह्न १ ७५ च २१५ 


रि सकाळ शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्ट 


नवभारत 


त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या रचनेकडे पहावें लागतें. या 
दृष्टीनं आज्यादायक असें अर्थेब्यवस्थेंदील परिवर्तन 
आज रदियांत घडत आहे असे दिसत नाहीं. 
किंबहुना रशियाच्या नव्या नेत्यांनाहि असें परिवर्तन 
अभिप्रेत आहे असें त्यांनीं केव्हांहि दराविलळेलें 
नाहीं. यामुळेंच रद्रायांतील आजचें अंतर्गत परिवर्तन 
म्हणजे संपूर्ण सत्ता यापुढें एका व्यक्तीच्या हातीं 
केंद्रित राहण्याऐञजीं ती कांहीं जणांच्या गटाच्या 
हातीं केंद्रित राहणें एवढ्याच मर्यादित खरूपाचें 
राहील, अश्या स्वाभाविक वाटणाऱ्या भीतीळा दुजोरा 
मिळतो, 


आर्थिक विकास व हुकूमशाही यांच्या परस्पर 
संब्रंधाला ररियांत भोगोलिक कारणाहि पण आहे, 
सेवेरिआड्या प्रदेज्ञांत उत्पादन काढणें शक्‍य आहे. 
परंतु तेथें उत्पादन करणें हें अत्यंत कष्टाचे, हाल 
अपेष्ठांचे काम आहे. यामुळेच लक्षावधि लोकांना 
सक्तीने त्या प्रदेशांत मजरीसाठी पाठवाचें 
लागलें, आजहि ही ५रिस्थिति बदळलेली नाहीं, 
संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची उत्पादनाची केन्छे 
यापुढें पूर्वैकडे हाळदावींत अता जो निर्णय रश्ि- 
याच्या नेत्यांनी घेतला आहे त्यामुळें ही मजुरांची 
गरज आणखीच वाढणार आहे, क्रश्रेग्हने विसाव्या 
कॉग्रेसला दिलेल्या आंकड्याप्रमाणें १९८४ पासून 
साडेतीन लार्त लोकांना अप्रगत प्रदेशांत कामासाठी 
थाडण्यांत आलें, हजारो तन्त्रज्ष, दुय्यम दर्जाचे नेते 
शहरांतून काढून खेडेगांवांत व आडबवाजच्या 
तात पाठविण्यांत आले, यांपैकी कांहीं 
व्येयानं प होऊन 
गा ा कनी क मीन, सात 
ब तचा नीड हि र्य | पाहूता अनेकां- 
झालेली असल्याचाच संभव पुष्कळ य मही 
सा आहे. याच 
काळांत इतर कुठेंहि आढळून न येणारे किंबहुना 
रशियांतहि आजवर मोठ्या प्रमाणांत न घडलेठे 
एक परिवर्तन घडन आळे, वेगवेगळ्या खाल्यांतून. 


र्‌ 


अनुक्रमणिका 


कचेऱ्यांतून पांढरपेशी कामे करणाऱ्या साडेसांत 
लाख लोकांना कामावरून काढून जारीरिक श्रमाचीं 
कार्म करण्यासाठीं वेगवेगळ्या ठिकाणीं, विदोषत: 
रद्षियाच्या आशियांतील मागासलेल्या भागांत पाठ- 
विण्यांत आलें, हुकूमशाहीच्या अस्तित्वाचा विचार 
करतांना या घटनांचा सामान्य अर्थ काब होऊं 
दाकतो ? 
सामूहिक शेतीच्या (101166117० ॥'81'11183) 
क्षेत्रांतहि हीच प्रव्रत्ति आढळून येते. औद्योगी- 
करणाच्या गतीब्ररोबर वाढत जाणाऱ्या गाहरांतील 
लोकसंख्येला अन्नधान्यादिकांचा पुरबठा करण्याच्या 
दृष्टीनें शेतीचें समूहीकरण स्टॅलिनला आावडयक वाटलें 
व राजसत्तेच्या जोरावर विरोध दडपून टाकून तें 
पूर्णहि करून घेण्यांत आलें, परंतु तरीहि शेतकऱ्यां- 
चचा विरोध कमी ग्हावा म्हणून त्यांना खाजगी 
मशागतीसाठी, भाजीपाला, फळें, दूधदुभतें यांच्या 
उत्पादनासाठी, कांहीं जमिनीचा तुकडा स्वतंत्रपणे 
आपल्या हातीं ठेवण्याची मुभा मिळाली, मार्च १० 
६ च्या आदेशाप्रमागे आतां या तुकड्याकडेहि 
सरकारची नजर वळलेली आहे. हे तुकडे प्रत्येका- 
च्या वैयक्तिक भाजीपाला वगेरेच्या गरजा भागवि- 
ण्यास पुरतील एवढ्याच आकाराचे असावेत, या 
तुकड्यांतून माळ काढून बाजारांत तो विकावयास 
मिळे दकेळ एवढ्या आकाराचे नसावेत, अक्षी 
सूचना करण्यांत आलेली आहे, या सूचनेचा अंमल 
करतांनाहि राज्यसत्तेचा कठोर चापर करावा ळागणे 
स्वाभाविक आहे, 


करुखेव्हरिपोटे 

या आर्थिक दशेनाच्या 5नुरोधानेंच क्रश्ने 
रिपोर्टाच्या राजकीय अंगाचाहि आपल्याळा विचार 
करतां येईेळ, अहवालाची एकूण पाश्रभूमीहि ५ 
घेण्याजोगी आहे कोणत्याहि रासी सुलतानदाहाला 
इकूमशहाळा छाजवतील अशीं अनन्वित क्य स्टॅलि- 
ननें केलीं अशी उघड कघुली काळ स्टॅलिनचे सह 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९११८७ 
ध्‌ रौ 
000७ 
च हलिवभार र्जा 
क ७५ र्‍ ०१९ 


न्“्< '८६अमृतमहोत्सवी&< > 


्श्टी “७. बी 24 क 


अ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


आजचा रशिया 


कारी व अनुयायी असलेले लोक आतां देत आहेत, 
आग्रही, हेकटी, आकसखोर, आतताई, अत्याचारी, 
खुनी, उद्धट, सत्तालोळप, आत्मप्रशंसक अशीं अनेक 
शेलकी विशोषणें या अहबालांत स्टालिनला बहाल कर- 
ण्यांत आलेली आहेत, मार्क्सवादाच्या शिक- 
वणीच्या विरुद्ध जाऊन आपली व्यक्तिगत सत्ता 
दढ करण्यासाठीं व्यक्तिपूजनाचा पंथ स्टॅलिननें 
सुरू केळ असें सांगण्यांत आलें आहे. त्याच्या 
अघोरी कृन्यांचें तपशीलवार दर्णन दिलें आहे, 
त्याच्या कार्यक्षमतेविषयीहि दोका घेतली आहे, 
दुसर्‍या महायुद्धांत त्याचा मूर्ख हेकेग्योरपणा रशि- 
याळा अनेकदां कसा भोंवला तें सांगितलें आहे. 
आन्तरराष्ट्रीय राजकारणांत टिटो व इतर प्रकरणांत 
त्यानें केलेल्या घोडचुकांचे पाढे वाचले आहेत. 

स्टॅलिनविषयींचा तिरस्कार, त्यांच्या टांचेखाली 
दडपून राहिलेली विफलतेची जळती भावना या 
अहवाळांत ओतप्रोत भरलेली आहे, केवळ द्वेषाच्या 
उद्‌्गारांनींच नन्हे तर कुत्सित कुटाळीच्या रूपानें 
देखील, स्टेंलिन, त्याचें वागणे, त्याचें चालणे, 
त्याचे बोलणें याची हेटाळणी करण्यांत आलेली 
आहे. साम्यवाद्यांचे इतर अहवाल कसेहि असोत 
निदान हा अहवाळ तरी आंत अर्क झालेल्या 
कडवटपणाचा एक प्रामाणिक उद्‌गार आहे या- 
विपषदीं वाचकाच्या मनांत जराशीहि शेक्रा येत नाहीं, 
कांहीं प्रश्न 

हा स्फोट आश्रर्यक्ारक तर खराच, परंतु जरा 
आणखी विचार केळा असतां इतरहि कांहीं अशीच 
आश्चर्ये नजरेस येतात. लेनिनचें मत स्टलिनने 
अधिकारावर राहण्याच्य द्ध होतें. तें तसें त्यानें 
१९२२ मध्ये स्पष्टिहे केळें होते. १९२४ मध्यें 
यावेळीं स्टॅलिन ही कोण व्यक्ति आहे हेंहि अने- 
कांना माहीत नव्हतें त्यावेळीं लेनिनची लोकप्रिथता 
सवेब्यापी होती, असें असतांना स्टॅलिन अधि- 
कारावर कसा येऊं शकला व सर्व सत्ताधारी करा 
बनला यांचा नीट उलगडा होत नाहीं. अश्या प्रका- 


अनुक्रमणिका 


रच्या संघटनेंत तरी स्टॅलिन पूर्णपणें कुशळ होता 
असेंच मानाचे लागतें. सर्वसामान्य जनता स्टॅलि- 
नच्या काळ्या कुलांत्रद्वळ अंघारांत होती व तिची 
निष्ठा आपल्या ठिकाणीं स्थिर करण्याची करामतहि 
स्टॅलिननें साध्य केली होती असेंच म्हणावें लागतें. 
नाहींतर वरच्या गटांतील अनेक लोकांचा छुपा 
विरोध  असतांनाहि युद्धांतीळ पराभवासारख्या 
आणीत्राणीच्या काळांतहि स्टॅलिनची सत्ता कशी 
उल्थून पडली नाही याचा नीट खुलासा करता येत 
नाहीं, रश्थियांतील जनतेची मूळ प्रकृतीच बामुळें 
हुकूमज्ाहीला अनुकूळ आहे कीं काब अशीहि 
]ोका यामुळें आल्याखेरीज रहात नाहीं. ही जनता 
लेनिनळा डोक्यावर घेऊन नाचली. लेनिनच्या 


मताविरुद्ध पुढें याच जनतेने स्डॅलिनलाहि 
आपल्या डोक्यावर मनसोक्त नाचू दिलें. स्टेलिनने 
जमनांचा द्वेष करावयास सांगितळें तेन्हा मना- 
पासून त्यांचा द्वेष केला, स्टॅलिन-हिटळर करार 
झाला तेब्हां असंतोषाचा किंवा आश्चर्याचा एक 
उद्‌गारहि तिनें काढला नाहीं. आपण ज्याची 
देवाहूनहि अधिक पूजा केली त्या स्टॅलिनचे 
त्याच्या मरणानंतर क्रूश्रेव्हनें वाभाडे काढले 
त्याचैद्दि याच जनतेने समपेक हृदया आणि टाळ्य़ां- 
च्या गजरांत स्वागतच केलें, राज्यकते आणि 
जनता यांच्यामध्ये विसंवादी असा सूर तेथील 
वातावरणांत मोकळेपणान उमटतांना आजहि 
आढळत नाहीं, ब्टॅेलिनवरीळ आरोप एछस्वाद्या 
स्वतंत्र चोकशी-समितीद्वारा नीट सिद्ध केले 
जावेत अशी स्टॅलिनच्या असंख्य भगतगणांपेकीं 
कोणीहि मागणी केली नाहीं, क्रश्वेग्दच्या विघाना- 
वर उलटसुलट वाढळें माजली आहेत असेंहि 
झालें नाहीं, जनमानस ज्या ठिकाणीं इतक्या सहज- 
पणें घडविता येतें, फिरवितां येतें, तेथे राज्य- 
कत्योच्या मनांत आलें कीं हुकूमशाही अधिकार 
त्यांना केव्हांहि आपल्या हातीं. घेतां आल्यात 
आश्चवये कसले ? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९९१८. 
क्त १ ७५ च ५ 


रि सकाळ शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्ट 


नबभारत 


परराष्ट्रीय धोरणाचा आधार 
रशियांतीळ अंतर्गत हुकूमशाही कितपत 
ळलळी आदे हें बाहेरून सांगणें मोठें कठीण 
कारण पोलादी पट अजून तसाच उभा आहे. ररि- 
याच्या कक्षेत फिरणाऱ्या इतर राष्ट्राविषयींच र्रि- 
याचें घोरण अधिक उदारपणाचें झाळे आहे असाहि 
प्रत्यव पोलंड, इंगेरीसारख्या राष्ट्रांतील घटना पाहतां 
येऊं शकत नाहीं. इतर बाहेरील जगाक्षीं वागण्याची 
रशियाची पद्धत तरी वदळली आहे काय, किंया 
बदलण्याचा संभव आहे काय 
यांचा शोप घेतांना आपल्य़ाळा परत विसाच्या 
कॉंग्रेसकडे वळावे लागतें. रदियाचें आजवरचे 
परराष्ट्रीय घोरण मार्क्सवादी विचारसरणीवर आधार- 
लेळें होते. या विचारसरणीप्रमाणे भांडवलशाही 
गटांतीळ राष्ट्रांच्या स्वाभाविक प्रेरणा या साम्राज्य- 
शाही वृत्तीच्या असतात. यामुळे भांडवलशाही 
राष्ट्रांत परस्पर संघर्ष होतो. त्याचवरोवर हीं राणे 
साम्यवादी राष्ट्रांना आपले शत्रू मानीत असतात, 
यामुळे साम्यवादी राष्ंशींहि त्यांचा संघर्ष होणें 
अटळ असतें. भांडवलळयाही राष्ट्रांच्या साम्राज्यशाही 
विकातक्रमाच्या कालजंडांत याचमुळे युद्ध अपरि- 
हाये होऊन मततें. युद्ध अपरिहार्य आहे 
अशी भूमिका एकदां स्वीकारली कीं साहजिकच 
त्या राट्राच परराष्ट्रीय घोरण मोकळ्या तलोरू च्या 
वृत्तीनं आंखलें जाण्याच्या ऐवजीं आक्रमण व 
संरक्षण अशा संशयाच्या दृष्टीनें घडविळें जाते, या 
परस्पर संशायातूनच पुढें तेढ वाढते व प्रत्यक्ष 
युद्धेहि पेटतात, भांडवलशाही विकासक्रमापेक्षांहि 
हा माक्‍सेवादी बिचारक्रम यु अधिक अटळ करीत 
क सल म्हटळ तरी चालेळ. या. परराष्ट्रीय 
द कग वू १५ अग अंतर्गत क्रास्तीवि पवींच्या 
५॥ केल्यन न क 
वी वलन त, प्रत्येक राष्ट्रांत 
पुरा व्हावयाची आहे 
ही क्रान्त दिंसक शक्तीचा वापर केल्याखेरीच 


पुभ होऊ शकणार नाहीं ब इतर राष्ट्रांतन 
रतने या 


निव- 
आहे. 


र्र 


अनुक्रमणिका 


क्रान्तीच्या प्रक्रियेला मदत करण्याचें उत्तरदावित्व 
आपल्यावर आहे अशी भूमिका एखाद्या र 
घेतली कीं हीं इतर रां साहजिकच दोकाकुळ होतात, 
रशियाचे परराष्ट्रीय धोरण या सर्व विचारसरणीच्या 
आघारानेंच चालले होतें, 


2) 


विसाव्या कॉंग्रेसने या थोरणांत थोडाता सेलपणा 
आणण्याचा प्रथत्न केला आहे. हा सेळपणा प्रत्यक्ष 
ब्यवह!रांत कितपत उतरतो यावरच त्याची खरी 
कसोटी लागणार आहे, परंतु विचाराच्या क्षेत्रांत 
तरी रशिधाच्या नेतांनीं कितपत फेरबदल खरोखरीच 
केळा आहे हेंहि नीट तपासून घेतलें पाहिजे, 
मूळभूत मतप्रणाली जुनीच 

भांडवळदशाही विकातक्रपांत साप्राज्यशाहीच्या 
टप्प्यावर युद्ध अटळ आहे ही लेनिनची भूमिका 
आतां थोडीशी फिरविण्यांत आळी आहे. आज 
साम्यवादी शक्तींचे बळ इतकें वाढलेडें आहे कीं युद्ध 
टाकूनहि आपले व्येय साथ्य करण्याची शक्‍यता 
निर्माण झालेली आहे अशी या विचारांची नवी 
मांडणी आहे, वा मांडणीतून अर्थीतच बापुढें 
€ ज्ञांततामय सहजीवनाच्या ? कल्पनेचा आमच्या 
मूलभूत विचाराशी कोणताहि विरोध 
जगाला सांगणें रशियाला सुळभ होईल. इतर राष्रां- 
तीळ अन्तर्गत क्रांतीविषयींहि पूर्वीच्या धोरणाहून 
अधिक उदार असें धोरण घोषित करण्यांत आलें 
आहि, या नब्या घोषणेप्रमाणें लोकशाही राषटांत 
श्ांततामध निवडणुकीच्या मार्गानेंहि पुरोगामी पश्च-- 
म्हणजे कम्युनिस्ट पक्ष- अधिकारावर येऊं शक- 
तीळ असा संभव व्यक्त केलेला आहे, 

या नवीन धोरणाचा अर्थ रशिबराने आपली मूलभूत 
मतप्रणाळी बदलली असा मात्र होत नाहीं. मूलभूत 
मतप्रणाळीच्या बाबतींत समझोता अशक्य आहे असें 
कुश्वव्हूनच स्पष्ट केळें आहे. शांततामय सहजीवन 
शक्‍य अवल तरी भांडवळशाही आहे तोंवर ताप्रा- 
पशाही प्रवत्ती राहणार आणि त्या आहेत तोंवर 
उड्डाच आर्थक मूळ नाहींतें होणार नाहीं असेंहि 


नाहीं असं 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष्ह्न 
न्ट्श्टत् अमृतमहोत्सवी >-२७ 


कळी शक 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आजचा रशिया 


त्यानें सांगितलें आहे. अन्तर्गत ज्ञान्ततामय क्रान्ती- 
च्या वैचारिक भरूमिकेळाहि त्यानें अशीच उलट 
एक पुस्ती जोडली आहे. या पुस्तीप्रमाणें ज्या 
राष्ट्रांत भांडवल्य़ाही दृढमूल असेल व र!ज्यकत्योच्या 
हातांत सैन्य व पोलिसदळ एकवटले असेल तेथें 
क्रान्ति करण्यासाठी शक्तीचा वापर करणें आवश्‍यक 
होईल असें मांडण्यांत आलें आहे, ही भूमिका 
आणि घेतलेळी भूमिका यांत 
फार अंतर देखीळ नाहीं. १९३४ मध्येंच 
याविप्र्यीं बोलतांना एच, जी, वेल्तला स्टॅलिननें 
सांगितलें होतें : “साम्यवादी लोकांना हिंसेची मोठी 
होस आहे अशी तुमची कल्पना असेल तर ती 
चूक आहे. सत्ताधारी अर्ग जर खखुज्ीनें मजूर 
वर्गाच्या हातांत सगळी सत्ता देणार असेल तर हिंसा 
टाळण्यांत साम्यवाद्यांना आनंदच वाटेल, ? याच 
विचाराचे पुनरुचचारण झालें आहे, त्या हुकूमशहाच्या 
आचाराचें पुनराचरण होणारच नाहीं, अशी खाही 
कोणाला देतां येईल काय ? 
सावध आशावाद 

आज जग याच संदेहांत पडळें आहे. म्हणूनच 
रशियाच्या अलीकडील इतिहासाचे अभ्यासक साव- 
घानतेचा इशारा देतात. सावध आक्याबादीपणाचें 
घोरण ( (४ए॥10०ए5 ०000111811) ) आपण रशि- 
याशीं वागतांना आखावे अशी जाणत्या विचार- 
वंतांची सूचना आहे, 

आज जागतिक परिस्थिति इतकी विचित्र आहे 
कीं बुडत्याला कांडीचा आधार याप्रमाणें या अधवट 
आडोचाहि आधार घेण्याचा मोह सोडवत नार्ही. 
या आशेचा अंकुर पछवित्त करण्यासाठीं काळजी- 
पूर्वक प्रवत्न झ'ळे पाहिजेत. कारण कोणाच्याहि 
हटवादीपणासुळें किंवा मूर्लेपणामुळे जागतिक युद्ध 
झालेंच तर त्यांत साऱ्यांचाच नाश ठेवलेला आहे. 
या. अपुऱ्या आहोला रशियांत अंतर्गत आधार 
शोधावयाचा झाळा तर तो रशियांत आज सत्ता 
केवळ एका व्यक्तीच्या हातांत केन्द्रित नसून एका 


व. स 
स्टालननं 


लहानशा कां होईना परंतु गटांत सामावली गेळी 
आहे या घटनेंत शोधावा लागेल, कदाचित्‌ आपलें 
स्थान अधिक्र बळकट करावें या हेतूनें कां असेना 
परंतु या गटाने स्टॅलिनचा व त्याच्या कारकीर्दीचा 
उघड धिक्कार करून वाईट कांना वाईट म्हणण्याचे 
घेर्ये दाखविलें आहे, या धक्कयाचा परिणाम जन- 
मनावर झाल्यामुळें यापुढें राज्यकत्यीच्या क्ृऱ्यांकडे 
पाहण्याची जनतेची वृत्ति अघिक सारकतेची राहील. 
घटनांतूनच हुकूमशाहीची तीव्रता कमी 
होण्याची शक्‍यता आहे. आजच्या गटाने स्टॅलिन- 
च्या कारकीर्दीत झालेल्या पोटिसी अत्याचारांचा 
प्रकटपणे निघरेध केलेला आहे. ज्या वेळीं दडय- 
शाहीच्या व क्रूर उपाववोजनांची आवइय़कता नव्हती, 
त्या वेळीं स्टॅळिननें आपल्या विरोधकांना क्ररपणें 
दडपून टाकलें अता क्रूव्वव्हचा स्टॅलिनवरीळ एक 
प्रसुल्ल आरोप आहे. आपल्या अहवालांत तो म्हणतो; 
“ ज्या वेळीं मतप्रणाहीविषयींचे वादविवाद अगदीं 
प्रकोपाळा गेले होते त्यावेळीं देखीळ ही दडपक्याही 
झाली नव्हती. साम्यवादाचा पावा नीट घातला गेला; 
विरोधी वर्ग नष्ट झाले; रशियांतील समाजपरिवर्तन 
पुरें झाळें, कम्युनिल्ट पक्षाला विरोधी असणाऱ्या 
चळवळींना समाजाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता 
नाहींशी झाली; पक्षाला असणाऱ्या वेचारिक विरो- 
घ्कांचा राजकीय पराभव झाळा-आणि अज्ञा रीतीनें 
साम्यवादी क्रांति सुस्थिर ज्ञालेली असतांना अका- 
रण ही क्रूर दडपशाही स्टॅलिननें सुरूं केळी?! स्टॅलि- 
नच्या काळांत होती त्याहूनहि रशियांतील साम्य- 
वादी क्रांति आज कितीतरी अधिक सुस्थिर आहे, 
अन्तर्गत उदारतेचें, मोकळ्या वातावरणाचे, न्यक्ति- 
स्वातंत्र्याच्या विकासाचे 'बोरण त्रश्चळ 
त्यांचे सहकारी यापढे आंस्वतीळ काथ ? 
मोठाच प्रश्न आहे, 


त्यांनीं तें तस आंखाचें यांतच त्यांचें ब असिळ 
मानवतेचेंहि श्रेयस्‌ सांठविलेळें आहे, 


अदा 


आणि 
हा एक 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ 
०६4४ अमृतमहोत्सवी (3३७ 
टी (की > के 


ही त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. प्र. रा. दामले 


बुद्धिवाद व परमार्थ 


लेखांक २ रा 


पहिला विभाग लिहून झाल्यावर मी कांहीं 
महिने परदेद्षीं गेळों, तेथील वास्तव्यांत इतर अनेक 
क्षेत्रांप्रमाणें या धार्मिक क्षेत्रांतहि कांडी नब्या गोष्टी 
दिसल्या व मनांत आल्या. 
पाग्वात्त्यांची धार्मिक जाणीव 

दिसलेल्या गोष्टींपैकी महत्त्वाची गोष्ट अशी कीं 


आपणास वाटतें त्यापेक्षां पुष्कळ अधिक प्रमाणांत 
घर्मभावनांचे व धार्गिक वृत्तीचे तिकडे महत्त्व 


आहे. चर्चेसूच्या इपारती अत्यंत भशय व कला- 
कुसरोच्या असतात व प्रार्थनेला नियमित जाणें, 
तेथें ज्ञान्त व गेसीर वातावरण राखणे हें अगदीं 
अंगवळणी पडलें आहे, त्यांच्या इतर क्षेत्रांप्रमागे 
याहि क्षेत्रांत न्यवस्थितपणा, पद्धत व करावयाचे तें 
भन लावून कराबयाचे अशी त्यांची दृत्ति असल्यानें 
घर्मेसंस्थेचा कारभारहि मानानें व पद्धतशीर 
रीतीनें नाललेला दिसतो. अगडी लड न 
ख्वेड्याप!ञ्य! शसून रोम, पॅरीस, लंडन या दाह्रा- 
प्रयत कोठहि जा, तुम्हाला अत्यंत महत्वाची खळे 
सहणून चचस दाखविली जातील, ऑक्सफोर्ड व 
केंब्रिज येथील प्र्वेक महाविद्याल्याठा संल्य़ प्रार्थना- 
स्थान (-.08]91) सते, विद्यापीठाला व्य आहे 
त्थिं निसमित प्रार्थना व समंनुस्‌ द्ोत असतात रोमला 
सेर आजहि पुष्कळ भागांत प००]०818311081 


राज्यच असेल्य[स!रम्ल आहे व्ठाडे नंतर ल है 
क्र ब लढ।इ- 


झुळ एक प्रकारच्या विशेष उत्तटतेनं सामान लोक 

सुशिक्षित वुद्धिमानहि पमाकडे पहात आहेत 
अस अनुभवास येतें; व वैयक्तिक व सापाजिक 
कल्याण वाधण्याकरितां, समाधान ळविण्याकरितां 
आपण धरून आहोंत तीं मूल्ये बदळून 


> 
नाललो 


२४ 


अनुक्रमणिका 


खिस्ताने सांगितलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षांत 
ठेवाच्या लागतील असें त्यांना वाटत आहे. पं. 
जवाहरलाल नेहरू यांच्या परराष्ट्रीय धोरणाला निदान 
इंग्लंडांतील राजकीय गोटांत विदोष महत्त्व देत 
नाहींत; परंतु इंग्टंड व इतर देज्ञांतील सामान्य 
जनतेंत व विचारवंतांत ब्याबद्दारिक अआभ्युदयाला, 
आधि-भौोतिक शास्त्रांतीलळ प्रगतीला त तस्त्नास्त्रर 
निपुणतेला आपण दिलेलें महत्तव चुक्रीचे असून 
शान्ति, समाधान, साधेपणा या गोष्टींना झहच्य 
द्यायला हवें अशी जाणीव आहे. जर आपण पुन: 
मार्ग बदलला नाहीं तर सर्वखनाद करून घेऊं 
अशी त्यांना भीति वाटते व यामुळें आजच्या 
काळांत या गोष्टींचं महत्तव आवजेन सांगणारे गांधीजी 
याब्रह्वल त्यांना एक विशेष आकर्षेण वाटत असतें 
दोन मुख्य अनुभव 

माझ्या वेथक्तिक घर्मकल्मना किंबा या क्षेत्रांतील 
अनुभव यात्रावत दोन मुख्य गोष्टी या सहा शहि- 
न्यांत माझ्यापुढें आल्या. पहिळी अशी कीं अपर. 
रिचित समाजांत, आपल्या समाजापासून दर राह 
ताना, व प्रवास करतांना ब्यक्िति म्हणून आपल्या 
खतःचा दुवळेपणा, परावळंबिस आणि निसरी व 
समाज यांच्या सहकार्याने आपली सर्व जीवनयात्रा कशी 
चाढळी आहे ही जाणीव उरूट होते. व धर्म 
भावनेंत खतःच्या असमर्थतेची व विश्वाच्या आधा- 
राच्या आवडश्यक्रतेची व तठविषवळ आशेचा जो 
परसय असतो ब जो एका अर्थी धर्मशावनेस 
भूत असतो तो मला तीत्रतेनें 3नेक वेळां आला 


दुसरी महत्त्वाची जाणीव अशी आली कीं 
आपलें बरें 


मुल- 


नि वें असे म्हणतांना ड्च्छा करतांना 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


अमृतमहोत्सवी 


ह 
३ 


८ केश > 
6061 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धिवाद ब परमार्थ 


आपण सत्पव्वत्त आहोत किंवा होण्याचा यत्न करीत 
आहोंत असें वाटल्याशिवाय तशी इच्छाहि करतां 
येत नाहीं, करवत नाहीं हा अनुभव, कांटनें यावाबत 
जे म्हटलें आहे कीं, आपल्या जीवनाला 
86९118ए08व 8011118] अशीं दोन अंगें आहेत 
व अंतीं तीं सुसंगत आहेत अदी आपली श्रद्धा 
व आपले काहींलें मागणें आहे, याचा मला खत:चे 
बाजूनं म्हणजे सुसंगता राखण्याचे दृष्टीनें आपण 
केला पाहिजे तो प्रवत्न आपण केला पाहिजे तरच 
आपण विश्वाकडे न्याय मागू दाकूं हा अनुभव उत्कट- 
तेने आला. 
बुद्धिप्रामाण्य ब धर्मनिष्ठा-दोन्दीं जीवनसाधनें 
माझ्या समजुतीप्रमाणे मी आतां वणन केलें तें 
घर्मभावनेचेच होय व तें माझ्या बुद्धिप्रामाण्याशीं 
विमंगत नाहीं, म्हणून मनुष्य बुद्धिवादी राहून 
परमार्थसाधन करूं ञठाकतो असें मठा वाटतें, माझ्या 
या अनुभत्रांतून एकच मूलभूत शेका उत्पन्न होते, 
तिचा मी वर उले केलाच आहे कीं ही इश्वर- 
निष्ठा जीवननिरपेक्ष असते कां ? ईश्वराकडन आपण 
काथ मागतो व केव्हां माग्‌ ठाकतो ? एको अगदीं 
मूलभूत अर्था धर्मनिष्ठा व बुद्धिप्रामाण्य दोन्ही 
जीउनाची साधने आहेत, व त्याच कक्षेत त्यांना 
अर्थ व अस्तित्व आहे असे मला वाटते. हा मुद्दा 
फारच मूल्भून , 1015001108: (गंग! सुद्धां, मूल- 
भूत आहे, इतका कीं 1111118091]: 50009 
या माझ्या एका लेलांत मी तत्वज्ञानाला असलेल्या 
उछेग्व केळा आहे तीच अडचण 
व त्याच अर्थी घर्मशावनेळाहि आहे. आजच्या पुरता 
तरी वा कूटप्रक्षाचा नुसता उललेल करून मी पुढें 
जावयाचे ठरविळे आहे, ( कदाचित्‌ ) व एका 
अर्थी बुद्धि व धर्मभावना दोनहि मूलत: फक्त 
जीवन ( 1310108109] ) साधनेंच असतील, निस- 
गाची लेकरेंच असतील तर मग त्यांचें महत्व काय ! 
पण हा प्रश्न सध्यां जरा बाजूला ठेवूं. 


या अडसणीचा 


न. भा. ४ २५ 


अनुक्रमणिका 


माझा बुद्धिनिष्ठ तस्वज्ञानाच्या योग्यतेवर व साम- 
श्यीवर इतका विश्वास आहे व त्यास मूलभूत अशा 
संप्राहकदृष्टींच उदाहरण म्हणून सकृहशनीं माझ्या 
निष्टेशीं विसंगत वाटणाऱ्या दोन गोष्टींचा उल्लेख 
करतों, पहिली तात्विक आहे ती अशी : तत्त्वज्ञान 
ब इंश्वरनिष्ठा ( धर्म ) आपापल्या प्रक्रारें सर्व 
अनुमवाचा परामरी घेत असून त्यांचा योग्य संम- 
न्वबय लावतात असें मळा वाटतें, परंतु त्यांतहि सामा- 
न्यत: ब्यापक्तेत डोळस धर्मनिष्ठा कांकणम़ात्र तरस 
आहे असें विचारांती मला अधिकाधिक वाटूं लागलें 
आहे, त्यांत थोडा धोका अधिक आहे, पण दोघां- 
सहि सामान्य अन्ना ध्येयप्रास्तीच्या यद्याचा संभव 
अधिक म्हणून ज्ञानमार्गी असणाऱ्यानेंहि घर्मविषयक 
औदासीन्य टारूवू नये अर्ये मी समजतो. दा सम- 
जुतीचें एक प्रात्यक्षिक म्हणून मला माहीत अलेल्या 
अगदीं थोड्या खऱ्या घमेनिष्ठ ब्यक्तीं्रद्वळ, कधीं कधीं 
6 |] 18 तह 0 ए&, ७ए७ ए'ए॥) 18 
१88161 ? या १115018 च्या उक्तीशीं विसंगत 
“1 तला 111110 ७ढ्यपा0०्ट फ्राणा्ट शया 
ह्य ऐका उंष्टाा फाया 000लाऊ 07 
७४ 70७७ ” असे वाटत आलें आहे हें मला 
सांगावेसे वाटतें. याचा अर्थ सत्यनिष्ठा मी सोडतों 
असा नन्हे, तर ती सत्यनिष्ठा प्रामाणिक असली तरी 
पुरेशी वळवानू नाहीं वा जाणीवेने धर्मनिष्ठ व्यक्ती- 
च्या साहचर्यांनें कांहींळ्ा अश्यास्रीव समजुदींतूनहि 
अधिक सत्य हाती ळागेळ असे पटल्यासुळे |! या- 
आणखी एक आठवण सांगावीशी 


ब्राबत मला 
हीं वर्षांपूर्वी मी गांधीजींवद्दळ दोनतीन 


वाटते, कांड 
लेख लिहिले होते ते श्री, आप्पासाहेब पटवर्धन 
यांना पाठविले, कारण, गांधीजींच्या व्यक्तित्वाविपरयीं 
त्यांचा प्रामाणिक विद्यार्थी म्हणून माझीं मतें मीं 


ना 


प्रगट केलीं होतीं व तीं त्यांच्यासारख्या बुद्धिमान 
गांधींचे शिष्याने पहावी अशी माझी साहजिक 
इच्छा होती, पटवर्धेनांना ळेख पाठवितांना मी तते 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च य ढु 
क ्ि ७७५ च 9५९ 
नट“ (अग्रतमहोत्सवी&) 9७ 

च. वर्ष हट आक 
*९ी , देता, १ 


४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


लिहिलेंहि होते. व त्यांनीं उत्तरांत कळविले कीं 
त्यांनीं गांधीजींवद्दळ स्वतः विद्यार्थ्योऐेवजी अनु- 
यायाची भूमिका बुद्धया पत्करली होती - त्यानें 
गांधीजीतारख्यांचे न्यक्तिमत््व खरें कळतें म्हणून, 
मला तते करावयाचे नव्हतें; परन्तु त्यांचे लिहि- 
ण्याचा अर्थ मळा कळला वब त्यांत तथ्य आहे 
असेद्रि वाटलें व वाटते. वर सांगितलेल्या दोनहि 
गोष्टी वुद्धिवादाशीं विसंगत वाटतात पण सुसंगत 
आहेत; कारण त्या मार्गाच्या मर्यादा, त्यांतील 
अडचणी यांची जाणीव ठेवून राक्‍यतॉ. त्यांचा 
परिहार करणें हाच जिवंत व सूक्ष्म बुद्धिवादाचा 
विशेष आहे, 
अनुभव ब अनुमानप्रामाण्य 

बुद्धिवाद्यांस अभिप्रेत असलेला शास्त्रीय दृष्टि- 
कोन ब अनुमव व अनुमानप्रामाण्य म्हणजे काय 
यांचें उदाहरण म्हणून माझ्या वाचनांत आलेल्या 
दोन घटनांचा उछे करतों, ज्ञानेश्वरांच्या पसाय- 
दानाच्या अप्रतिम ओब्यांत “ जो जे वांछीलतो तें 
लाहो ?! हे चरण आहेत. आपल्याकडील एका 
सुपसिद्ध व प्रामाणिक बुद्धिवाद्यानें ( ते आतां दिवं- 
गत झाले आहेत) ते पूर्णपणें अशास्त्रीय आहेत असा 
आक्षेय घेतला होता, निसर्गाचे नियम व त्याची 
रचना पाहतां ' जो जे वांछील तो तें लाहो ? असें 
म्हणणें अक्शास्त्रीव व वुद्धिनिठ्रेस असंमत होय हे 
त्यांचें मत, मळा अर्धे कधींही वाटलें नाहींव वाटत 
नाहीं, व ज्ञानेश्वरांची भूमिका समजावून न घेत. 
त्यानें हा आक्षेप घेतला गेला असतें मी समजतो. 
ती समजुन घेणें हाहि बुद्धिवादच होय व त्यांतील 
तथ्य व पदा्थिविज्ञानाचे व जीवनक्ास्राचे नियम 
यांचें सत्य यांचा मेळ घालणें हेंच बद्धीवाद्याचे नवरे 
काय होय अल मला वाटते. अलीकडे टिळकांचे 
चरित्राची उजळणी करतांना एक प्रसंग पुनः एकदां 
आठवला तोहि या संदर्भात सांगण्यासारला वाटतो : 


४८ कांडी २ ष्ीप मोहिमेकरितां टिळक बाहेर पडत 


अनुक्रमणिका 


अप्ततां एका चाहत्यानें त्यांना प्रसाद व अंगारा 
दिला व त्यांचें ग्रहण करा म्हणजे तुम्हांस यश 
मिळेल असें म्हटळे, टिळकांनी आदरपूर्वक त्या 
वस्तू घेतल्या व त्यांचा योग्य उपयोग करीन असे 
म्हटलें, “ही वागणूक शुद्ध वेडेयणाची होय. आपच्या 
न्यायमूतीनीं असं कधीं केळें नसते ? असे जवळच्या 
मंडळींपेकीं कोणी म्हटळछे, पण न्यायमूर्तीहून माझी 
भूमिका वेगळी आहे (आमचा हा असा खाक्या 
आहे! )व ती मी वुद्धिपुरस्सर घेतली आहे, असें 
म्हणून तिचें समर्थन करतांना टिळक म्हणाळे, या 
दोनही वस्तू मळा अपाय तर करणार नाहीतच. या 


वस्तू म्हणजे त्या ग्रहस्थाच्या झुभेच्छा व सद्भावना 


यांचें प्रतीक होत व कोठल्याहि कायौत इत- 
रांच्या व एकंदर परिस्थितीच्या पाठिंब्यानेंच 


या मिळतें, म्हणून प्रतीक म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तु 


नन्हे हे आतां त्या ग्रहस्थास समजावून सांगणे शक्‍य 
नसल्याने त्यांचा अनादर किंवा हिरमोड न करतां 
त्या बस्तू ठेवून घेऊन “होय, त्याचा उपयोग करीन? 
असें म्हणणे व वागणे यांत अशास्रीय वेडगळपणा 
झाला असें मळा वाटत नाहीं. 

टिळक बरोतरर होते हें सहजच पटण्यासारखे 
आहे ब त्यांचें वागणे शुद्ध बुद्धिनिठेनेच होते. 
उलट सानेश्वरांच्या ओव्यांचा आघार घेऊन किंया 
त्यांवर विसंबून कोणी प्रयत्न थांबवीळ, निसर्री 
नियमांकडे दुलंक्ष करील तर ती त्याची चक होईल 
व दिलेल्या बुद्धीचा उपयोग न करण्यासारवे हो 
तसेंच प्रसाद व अंगारा यांनीं राजद्रोहाचा खटला 
जिंकू किंबा इंग्रज आपणांस हक्क देतील. आतां 
कांहीं करावयाला नको असें कोणी समजेळ किंवा 
प्रसाद अंगाऱ्याकरितां प्राप्त कर्तब्याकडे दुलक्ष करील 
तर मात्र तो आंधळा व असमंजप्त होय, 
श्री. कृष्णमूर्तीचे तत्त्वज्ञान 

या नित्रंघांतील विवेचन कांहींठे संकीण स्वरू- 


ऱ् स 2 यी डर 
पाच झाळ आहे, थोडा विस्तार करावयाचा झाला 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


क चि ७५ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


बुद्धिवाद ब परमार्थ 


तर त्यांचे दोनतीन विभाग करावे लागतील, परंतु 
या एकंदर विषयावरील महत्त्वाच्या सर्व तराजू पुढे 
यांब्या म्हणून मुद्दामच मी जरा अवास्तव ब्यापक 
असे क्षेत्र स्वीकारळें आहे, त्याचे आणखी एक 
महत्त्वाचें उदाहरण आतां सांगतों. अलीकडे भार- 
तीय अध्यात्मवाद्यांत श्री. अरविंद व श्री, कृष्ण- 
मूर्त यांच्या सिद्धान्तांची बरीच चर्चा होते, 
माझा या संकीणे चर्चेचा भाग म्हणून मी 
त्यांबद्दल माझे विचार येथें थोडक्यांत मांडतो, प्रथम 
सुख्यत: श्री. कृष्णमू्तीवद्दळ बोलावयाचे तर मला 
असे वाटतें कीं त्यांनीं ज्या खऱ्या व महत्त्वाच्या 
गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्या नब्या नाहींत व ज्या 
जब्या दिप्ततात त्या समर्थनीय नाहींत, पहिली 
अडचण अदीं कीं ज्या ' 11(611€00ए8118100 ' 
च्या दोषांचे इतकें कळवळ्य़ानें वणन केलें जातें 
त्याचाच आधार घेऊन ते दोष दाखविले व सिद्ध 
केळे जातात | शिवाय शास्त्र किंवा तत्तवज्ञानांत 
बुद्धीचा जेव्हां योग्य उपयोग केला जातो तेव्हां त्यांत 
हे दोप्र नसतात, कारण बुद्धीच्या मर्यादा समजणें 
हेंहि व्यापक वृद्धिवादाचेंच कार्य आहे, तिसरी गोष्ट 
अशीं कीं * तुलना, स्वतःशी संत्रंध जोडणें, गत 
अनुभव व विचारांची स्मृति? इत्यादि मानसिक 
अनुभव व प्रक्रिया निव्वळ दोषच आहेत अशी 
जी विचारसरणी मांडळी जाते ती माझ्यामते चुकीची 
आहे, या प्रक्रिया सत्यज्ञानाच्या आड येतात, त्या 
अद्याच वेळीं कीं जेव्हां आपण त्यांचा स्वभाव न 
ओळखस्वतां त्यांच्या आहारी जातो. उलट त्यांचा 
योग्य उपयोग केला असतां व केल्यानेंच वस्तूंचे 
सम्यक्‌ ज्ञान होत अततें. पक्षूंचा अनुभव व मानवी 
अनुभव यांतील फरक, या व अजा प्रक्रियांचा योग्य 
उपयोग हाच होय व त्यामुळेच मानवी अनुभव 
डोळस व प्रगतिमान होत असतो, 


आपण ज्या पद्धतीनें सामान्यतः ज्ञान करून घेतो 
त्याचें ऐवजीं । 0558178 १७७॥९7९88? ची 


न७ 


अनुक्रमणिका 


संवय करून व्यावी असे म्हटले जाते. 1093810706 
हा शब्द राब्दार्थानें घेतला तर * ७818118885 ? 
याशीं तो विसंगत आहे व राढ्दार्थानें घेतला 
नाहीं 1)690166, 0०01601076, 1391811060. 
8७781'21९85 अश्या अर्थी घेतला तर विचार 
म्हणून म्हणतात तो नेहमीच तसा असतो, 
बुद्धि फक्त प्रश्न निर्माण करते, उत्तरे देत 
नाहीं, बुद्धीचा मार्ग एका अर्थी ' [र्‍या 
1९21885 चा आहे, बुद्धि उथळ व वाचाळपणे 
अनुभवाचे गांभीर्य घालविते व - अव्धिलेधित एव 
वानर भटेः न स्वस्थ गंभीरताम्‌ _- या व अज्ञा प्रक्र. 
रच्या आक्षेपांना उत्तर असें आहे कीं कार्य कर- 
ण्याच्या कोठच्याहि विशिष्ट पद्धतीस मर्यादा 
तात, त्या ओळखूनच शाहाणा मनुष्य तिचा उप- 
योग करतो, तसा बुद्धिवादी पण करितात, उलट 
बुद्धीचे ऐवजीं जो मार्गे सुचविला जातो त्यालाहि 
अक्का मर्यादा आहेत व विशिष्ट दुहेश घोकरा 
आहे-तो घोका एका प्रकारें निष्क्रीयतेच्या व॒ एक 
प्रकारे 30012० ए9 चा तो टाळावयाचा असेल 
तर बुद्धीचा उपयोग करायळाच लागतो. शञानाचा 
उथळपणा वाईट, परन्तु वस्तूंकडे पाठ फिरण्यापेक्षा 
किंवा न समजतां ती स्वीकारण्यापेक्षां कांहींसा वरा 
नब्हे कां? उथळ पाण्यांतूनच स्वोल पाण्यांत 
जातात ना ? ज्ञानांतील प्रश्न म्हणजे ज्ञान मिळ- 
विण्याचे मार्गच असतात, 1)1. 318१167 म्हणतो 
कीं: “"1'0 &8इ])7868 01 10 7852 800१७१, 


उअस- 


$ु०प. ॥1ए86 11097 8011181118. 1)0प 08 
18 09580 00 9711 8888171011?” असा प्रश्न उत्पन्न 


करून कवि म्हणतो त्याप्रमागे साध्याहि विघयांतळा 
आडाय समजावून घेऊन मग त्यांना उत्तर देण्याची 
प्रयत्न करणे वुद्धीचे कार्यच आहे, नुसती व झळ 
कन्‌ दिलेली उत्तरे फतवीं असतात, वाचाळपणा 
बरा नव्हे, पण सुकेपणा विशेष चांगला कां ! वुद्धि 
सोडून इतर मार्गानें जाणाऱ्या व्यक्तींना पूणे समा- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ह< 'दअमृतमहोत्सवी/> > 
७ वर्ष ४8 

भ्टी ८ क “क 

३ 
84८ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


घान, व बरोबर उत्तरें मिळाली असें ते म्हणतात 
म्हणूनच खरें समजायचें कां १ अनेक वेळां याबाबत 
फसवणूक होते, असा अनुभव नाहीं कां १ तास्त 
व मयोदित अश्या मानवी जीवनांत कोठच्याहि 
मार्गाने गेलें तरी अडचणी येणारच, त्या पद्धत- 
छीर रीतीने कमी करणें इतकेंच आपण करूं 
शकतो. बुद्धि डोळसपणानें तें करीत असते व 
आपलेहि दोप जाणते याचा अर्थ त्या दोघांचा ती 
परिह्ठार करण्याचा यत्न करीत नाहीं किंबा दुसऱ्या 
झार्गात दोष नाहींत असा नन्हे. तुलना करा- 
यचीच तर बुद्धिमार्ग जता आणला जातो तसा 
इतरहि मार्ग बुद्धीच्या निरीक्षणालाठीं आणूनच 
करावी लागेल, आज असे होते कीं बुद्धिवादाचा 
विचार डोळ्यांत तेळ घाळून कसून होतो, त्यांच्या 
मर्वाटा मेकॉलेच्या शाळकरी विद्यार्थ्याप्रमाणें कोणा- 
लाहि सांगतां-पाठ म्हणतां-येतात, त्या मर्यादाहि 
बुद्धिगार्गानेंच कळाल्या याचें भान राहात नाहींव 
इतर मार्गोत असलेल्या मर्यादा व त्यांचे दोष यांकडे 
श्री. अरविंदांचे विचार 
श्री. अरविंद यांचे विचारसरणीबद्दळ असेच 
दोन राब्द सांगून हा भाग संपवितो. श्री. अरविंदां- 
च्या शिकवणीपेडीं सत्ताशास्त्रविषयक सिद्धान्त आहे. 
-सह्वेत सिद्धान्त!ची नवी मांडणी--र्‍यावद्दळ मळा असें 
वाटतें कीं शोकरचार्यादि आचायीच्या अद्वेत सिद्वा- 
न्तांतील कांदीं अडचणींचा एरिहार करण्याचा व 
त्याला अधिक रचनात्मक रूप देण्याचा त्यांत प्रयत्न 
अला तरी तो तस्वतः बिशेष अधिक वास्वी 
झाला आहे असें नन्हे, द्वैताला माया म्हणणें किंवा 
फळाला म्हणण दोहोंतहि मूळ गूढ तसेंच 
तना तहा लेककवकलक 
१ ा १माधानक्रारक उत्तर तयांत 
नाही, 50९711१ ची निर्भिति, योगा!भ्यासाची 
उपयुक्तता, व (7६06 (हैश्वरी कृपा ) या!वह्दळ 


ऱ्‌ट 


अनुक्रमणिका 


थोडक्यांत सांगावयाचे तर अल्तें कीं, या सर्वोत तथ्य 
आहे, पण त्या अर्था तीं नीं नाहींत, परंतु अक्षरराः 
किंवा कांहीं नब्या व विशेष अर्थानें तीं श्री. अर- 
विंदाच्या तत्त्प्रणालींत सिद्ध झालीं आहेत असें 
म्हणण्यास पुरेसा पुरावा नाहीं, श्री, अरविंद किंवा 
निराळ्या प्रकारें श्री, कृष्णमूर्त हीं मोठीं माणसें नाहींत 
किंवा त्यांचा विचार व अनुभत्रप्रणालीचा पुष्क- 
ळांना उपयोग होत नाहीं असे मळा म्हणावयाचे 
नाडी. पण भारतीय ब पाद्याच्य तच्वज्ञानास अपरि- 
चित असें कांही नवें प्रमेय त्यांनीं सिद्ध केडे 
आहे असे मला वाटत नाहीं व बुद्धिभार्गी 
व्यत्तोनें आत्मोनतीकरितां आपला मार्ग 
पाहिजे असा जर त्यांच्या शिकवणुकीचा 
असेल तर तो मला पटत नाहीं. 
गांधीवाद 

मी म्हणतों तो ' बुद्धिवाद ? काय हे वरोवर 
लक्षांत यावें म्हणून आणखी एका अगदीं वेगळ्या 
प्रकारच्या आपल्या इकडील आधुनिक विचारप्रणा- 
छीचा थोडा विचार करावा असें मनांत आहे, ती. 
विचारप्रणाली म्हणजे गांधीवादी मंडळींचे : जीवन 
तत्तशान >, त्यांतील नेतिक जीधनाची तरफदारी 
मळा मान्य आहे, पण निदान प्रतिपादनांत अनेक 
वेळां ही मंडळी बुद्धिप्रामाण्याचा मान राखीत 
नाहींत अता अनुभव आहे व शास्त्राकडे पाठ 
फिरवून मानब्याची व मूल्यांची जोपासना करणें 
शक्‍य आहे असे सुचवितात, : जीवन तच्वज्ञान ? 
हें एकंदर तत्तज्ञानापेक्षां वेगळें व उच्च आहे असें 
वाटूं लागते, त्याच्या लिहिण्याबोळण्यावरून प्रत्यक्ष 
तंर्‍तसें असू शकत नाहीं व गांधीजीच्या विचार- 
सरणींत अनेक महत्त्वाचे गुण असूनहि तें वाचमळें 
सदोप्र झाळें आहे. वैयक्तिक व सामाजिक जीवन 
सुधारण्याचे त्यांचे मार्ग टिकाऊ ठरले नाहींत. याचें 
कारण ते पुरेसे बुद्धिवादी नाहींत, न 

गांधीजीचे बहुसंख्य 
पूणे वितरूनच गेळे ३ 


सोडला 


आदेशा 


अनुयायी त्यांना आतां तरी 
हेत व गांधीजींनी 
याहत व गांधीजींनी या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४ 
% ज्वार 
राळ: ती 


- "नवभारत जै 
क्ट 32 ७७५ 3): ३०१९ 
नट“ (अग्रतमहोत्सवी&) 9७ 
श्र र्क ्ा प > 


पता 


४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धिबाद व परमार्थ 


देशाच्या व जगाच्या कल्याणाच्या गोष्टी सांगितल्या 
त्यांवर यांचा कधी विश्वास नव्हतांच असे दिसतें. 
परंतु गांधी हे सर्व देशाचे होते म्हणून त्यांची 
भूमिका समजावून घेऊन त्यांतील दोष टाळले व 
चांगल्या गोष्टी न विसरलों तरच त्यांच्या मोठेपणाला 
आपण योग्य तो मान दिळा असे होईल व तसें 
करायचे म्हणजे 'जीवनतत्वज्ञानाःपलीकडे जाणें प्राप्त 
आहे. माझ्या मते वुद्धिवादाचे दृष्टिकोनांतून या व 
इतर सर्व प्रामाणिक विचारसरणींना योग्य व मानाजें 
स्थान देतां येईल व देणें अवदय आहे; तसे होऊं 
दाकळ नाहीं ही खेदाची गोष्ट आहे. 

मळा राहून राहून आश्चर्य वाटतें तें हे कां ज्या 
आपल्या देश्यांत प्राचीन काळापासून ज्ञान, भकत 
व कर्म असे तीनहि मार्ग मान्य करून स्वभाव व 
व॒ परिस्थितीप्रमाणे त्यांतील कोणचा मार्ग 
स्वीकारावा ही शिकवण चालत आलेली आहे, तिथे 
हा असा गोंधळ कां व्हावा ? हेंहि मान्य करावयास 
हरकत नाहीं काँ. सामान्यतः बहुतेकजण यांतील 
कोठच्याच मार्गाचे विशेष किंवा एकनिष्ठ अनुयायी 
नसतात, फक्त तरतम भाव असतो, परन्तु विदोष 
प्रगति करावयाची तर आपल्या स्वभावविशोष्राप्रमाणें- 
इेश्वरदत्त देणगीनुतार व शिक्षण संस्कार!चे अनु- 
रूप असा -यांतीळ कोठचा तरी एक भार्ग चोखा- 
त्या प्रत्येक मार्गास पुनः अनेक 
उआयापता 


ळावा लागतो, 
उपमार्ग असतांत, व कोणाहि व्यक्‍तीने 
स्वभाव ओळखून त्यांतील आपला ' स्वघमे ? असेल 
त्याचें पालन करावें, परधर्माचे करूं नये. कारण 
परधर्मे हा नेहमींच भयावह होय. आपला घम 
सोडणें व दुसऱ्याला त्याचा धर्म सोडावयास लावणें 
दोनहि चूकच होत. येथें धर्म हा गाब्द मी हिंदु, 
खिस्ती या अर्थी वापरला नाहीं हें लक्षांत येईलच. 


ऱ९ 


अनुक्रमणिका 


७५ >> 

महाराष्ट्राच वगुण्य 
वेताल अमिमानाचें पर्यवसान दर्पात होतें. हेंच 
महाराष्ट्राचे जत्ररदस्त वेगुण्य होय. ह्या रोगाने महा- 
राष्ट्राचा देहे पोखरून काढला आहे, हा अमि- 
मानाचा उन्माद मद्यप्याच्या केफासारखा असतो. 
त्यानें विचारशक्तीवर आवरण पडते. सारासार 
विचार नष्ट होतो, त्या अमिमानाचें मूळ शोधू 
लागल्यास असं दिसून येईल, कीं तो आत्मबळावर 
फारसा अधिष्ठित नसून पूर्वजांच्या पुण्याईवर आघार- 
लेळा आहे. त्याचें फल हें, कीं आम्ही भूतकाळांत 
वावरतो, वर्तमान दुलंक्षितो; आणि भविष्याकडे 
ढंकनहि पाहात नाही. राजकारणांत व धर्मकारणांत 
हा दराग्रह आम्हांस नडत आहे, घधर्माचाराच्या 
बाबतींत शब्दप्रामाण्याच्या अपसिद्धान्त।नें, आग्ही 
स्वतः विचार करीत नाहींसे झालो, ह्या चुकीच्या ब 
भ्रामक समजुतीनें आमचा अधःपात झाला आहे, 
शक्दप्रामाण्याची ब्यात्ति वेदापुरती आहे बेह्या 
वाग्वीरांना माहीत नसावे. तसेंच, आमचे त्रषि 
त्रिकालज्ञ होते हें ह्यांस कोणीं सांगितलें न कळे. 
स्वतः क्रप्रि तसं म्हणत नाहींत. आमच्याकरतां 
आमच्या क्रष्रींनीं विचार करून ठेवला आहे, आतां 
आम्हांला विचार करण्याचें कारण नाहीं ही विचार- 
सरणी आम्हांला संसारांत निभावून नेण्यातार्खी 
नाहीं हें उघड आहे, असतील कदाचित्‌ आमचे 
कृषि त्रिकालज्ञ, परंतु आम्ही मात्र एककाल्ज्ञ तरी 
आहोंत काय ? वर्तमान भविष्य तर राहो, पण भूत- 
काळ तरी आम्हांस पूर्ण जात आहे काय ? असता, 
तर शब्दप्रामाण्याची बडबड आम्हीं केळी नसती. 
क्षि त्रिकाल असून विमानांचा शोध अकाल. 
ज्ञांनींच लावला हें विसरून चालणार नाहीं. तरी बरें, 
पूर्वजांची कीर्ति सांगणाऱ्यांना रामदासानें मूर्खात 

काढलें आहे. 

-- ना. गो. चापेकर 
( धनुर्धारी-दिवाळी अंक १९५६ ) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


२१ 


व्णात> 


» नवभारत व्र 
ष्ह्न 1 ल 


(२६ अमृतमहोत्सवी > 


क शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीथे नारायणशास्त्री द्रविड 


इश्वर आहे काय? 


* किलोंस्कर ? मासिकाच्या मागील कांहीं अंकांत 
ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयीं शका प्रदार्शीत करणारे 
व॒ ईश्वर विश्वाचे अधिष्ठान आहे, या 
विश्वासावर आक्षेप घेणारे कांहीं लेख प्रकाशित 
झाले होते. इतर मासिकांतूनहि वेळोवेळीं, ' ३श्वरा- 
स्तित्वा'च्या कल्पनेवर आघात करणारे विचार 
ब्यक्त होत असतात. ज्यांच्या मनांत ' ईश्वर आहे 
किंवा नाहीं १ * आद्या प्रकारचा प्रश्न उद्धवण्या- 
इतपत बुद्धिवादाचा विकास झालेला नाहीं त्यांना 
बरील प्रकारचे छेख बाचून फारसें कांहीं वाटत 
नसते. ज्यांची बुद्धि निरनिराळय़ा शास्त्रांच्या 
अभ्यासाने किंचित्‌ प्रगल्भ झालेली आहे त्यांना हे 
छेल वाचल्याने स्वतःच्या अभ्यासपूर्वक हस्तगत 
केलेल्या नाल्तिकतेचे युक्तिवादावर आघारलेळे 
समर्थन मिळविल्यांचा आनंद होतो व आपली दृष्टि 
वास्तवक जगतावर पूर्णपणें केंद्रित करून स्वतः 
व इतरांनी मिळून जगांतील सु जाखींत जास्त 
मिळवून घेण्यासाठीं सतत प्रयत्न करीत राहण्याचा 
'आक्याबराद त्यांच्या मनांत स्फूर्त होतो. 

पण झ्य़ा लोकांची इंश्वरनिष्ठा शास्रांच्या सखोल 
अभ्यासाने ढळली नाहीं; उलट जास्त दृढ झालेली 
आहे, व देनंदिन जीवनाच्या उलटसुलट 
सनुभवातून देखील ज्यांची निष्ठा तावून सुळाखन 
निवालेळी आहे, त्यांना इंश्वराच्या सत्तेविप्रयीं आक्षेप 
घेगारे ल्वे युक्तिवाद युचकळ्यांत पाडणारे असतात. 
: इकडे आड तर तिकडे विहीर ? 
पत्तींत ते सांपडतात, कारण, 


न्न 


अशा उभया. 
कग ी _ त्यांच मन त्यांना 
सांगतें कीं * इश्वर ? हें अढळ सत्य 


आहे; त्या 
सत्यावरच सव जग आधारलेले आहे 


पण युक्ति. 


३० 


अनुक्रमणिका 


वाद म्हणतो कीं * इश्वर ! निव्वळ कल्पना प्रसूत 
आहे. ईश्वराच्या अस्तित्वासंत्रंचीं कोणताच पुरावा 
देतां येत नाहीं. मग मन खरें कीं बुद्धिवाद खरा १ 
असा ल्यांच्यापुढें पेंच निर्माण होतो व बुद्धीचें म्हणणे 
कळतें पण त्याप्रमाणें मनाला जर वळवितां आहें 
नाहीं तर तो बुद्धिवाद तरी काय़ कामाचा असा प्रश्न 
त्यांच्या पुढें उट्‌मवतो, 
नास्तिकवादी विचारसरणीचा सारांदा 
आजपावेतो नल्तिकवादांचे ( “ इंश्वर नाहीं ? 
या मताचा “ नास्तिकवाद ? या शाब्दानें या लेव्ांत 
सर्वत्र उछे केलेला आहे.) समर्थन करणाऱ्या निर- 
निराळ्या विचारतरणींचा थोडक्यांत खालीलप्रनाणें 
सारांदा देतां येईल, 

(१) इ्वराचे अस्तित्व मानणें चुकीचे आदे, 
कारण इतर वत्तृंप्रमाणें : इश्वर? हा (खरा ) 
असता तर त्याचें शान, ज्ञानाची जों साधनें- 
इन्द्रिये, प्रयोग, निरीक्षण वगेरे-सर्व शास्त्रांना 
मान्य आहेत, त्यांच्या द्वारें न्हायला पाहिजे, पण 
तसें शक्‍य नसल्यानें * इश्वरा'चे अस्तित्व नाकारावें 
लागते, 

(२) ईश्वर आहे असे घटकाभर ग्रहीत जरी 
धरलें तरी त्या ग्रहीतकृव्याचा फारसा कोठेंहि 
उपयोग होत अपतलेला दिसून येत नाहीं, जगांतील 
सर्वे क्रिय्रा-प्रक्रियांची प्राकृतिक नियमांप्रमाणें 
उपपत्ति लावतां येऊं शकते, ज्या गोष्टींची अजून 
उपपक्ति हागलेली नाहीं त्यांची उपपाद्यता संभाग्य 
कोटीत आहे असें मानणें माग आहे, जर ईश्वर 
आहे तर त्याचा जागतिक प्रक्रियांशीं कोणत्या 
सकारचा संत्रव पोचतो हें ठरविळें पाहिजे. विचारान्तीं 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
"4५ 
जी १ >- 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इश्वर आहे काय ? 


असें दिसून येतें कीं, प्राकृतिक नियमांना स्वयंपूर्ण 
( 86७11 6011811606 ) मानले तरी कांहीं निघडत 
नाहीं, मग ( भारतीय दर्शनाच्या एका वाकू-प्रचारा- 
प्रमाणें 'अन्तर्गडु$? असलेल्या ) इंश्वराचे अस्तित्व 
सानण्यांत अर्थ काय ? 

(३) समाजधारणा ब॒ लोककल्याणभावना 
यांच्या उपपत्तीसाठीं कांही लोकांना ईश्वराच्या कल्प- 
नेचे पाठत्रळ हवेसे वाटतें, इंश्वरावर विश्वास न राहि- 
स्य़ास या स्वार्थेमय संसारांत प्रत्येक माणूस पूर्ण 
स्वार्थी ननेळ व कोणी कोणाच्याहि भल्यासाठी 
झटणार नाहीं म्हणून सर्व जगाचे अषघिष्ठान 
असा इश्वर आहे असा विश्वास खरा मानायला 
पाहिजे, असा या लोकांचा युक्तिवाद आहे, पण, 
इश्वराविषयी कर्धीहि विचारे न करणाऱ्या 
कांहीं मोठमोठ्या विद्वानांच्या, समाजसुधारकांच्या, 
मानवतावाद्यांच्या व मुत्सद्यांच्या परोपकारतत्परतेचा 
किंवा कर्तन्यतत्परतेचा विचार केला तर असें 
म्हणावें लागते की, समाजधारणेप्ताठीं किंवा परोप- 


काराच्या भाजनेच्या विकासासाठी ईश्वरनिष्ठेची 
अपेक्षा नाहीं, उलट, पुष्कळ वेळां असें 


दिसून येतें की, ईश्वरनिष्ठांपेकी बरेच लोऊ प्रपंचां- 
तून आपलें अंग काढून घेऊन आपलेंच कल्याण 
साधण्यामा्गे लागलेळे असतात, कांहीं इश्वरनिष्ठ 
साधुपुरुष जरी आपल्या निष्ठेलाच आपल्या समाज- 
कार्वांचे सगळें श्रय देत असले, तरी इं्वरनि्टे- 
वार्‍चूनहि जगाचे पुःकळ भळें करणाऱ्या व करून 
गेलेल्या सज्जनांच्या मनोवृत्तीचा विचार केला तर 
(हा विचार ]005ए010102 ०. फहाठ्ठां्प 
मध्ये केला जातो ) इंश्वरनिठ्ठेलळा फॉर तर अंध 


विश्वासाइतकेंच महत्त्व देतां येईल, म्हणून ईश्वर- 
निष्ठेवरून इंश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करूं पाहणें 
हास्यास्पदच ठरेल, 
नास्तिकवाद्यांचा अभिनिवेश 

बहुतेक सर्व नास्तिकवादांचा वर दिलेल्या युक्तिवा- 
दांत समावेश करता येतो, यासंत्रंधी वेळोवेळीं जे 
नवेसे विचार मांडले जातात त्यांच्यांत, प्रतिपादनरोली, 
भाषामेद, भाषासोष्ठव या व्यतिरिक्त कांद्रींच नावीन्य 
नसतें हें जरा खोळ विचार केल्यास स्पष्ट दिसून 
येते, पण यासंबंधीं आपले तके मांडीत असतांना 
आधुनिक लेखकांना वाटतें की, आपण शास्त्रांच्या 
भरभराटीच्या काळांतळे असंल्यासुळे आपल्या कल्पना 
पूर्वीच्या लोकांना अवगत असूं शकतच नाहींत, 
म्हणूनच प्राचीन काळांत इश्वरवादाचे पुष्कळ फावळे, 
पण आतां इश्वरवादाला मूठमाती दिल्याशिवाय 
आजचा माणून सभ्य म्हणविण्यासहि नालायक ठरेल, 
इश्वरनिष्ठा हे विचारावरील एक मोठें दडपण आहे. 
ज्याप्रमाणें आधुनिक शास्त्रांनी इतर अनेक विश्वास 
खोटे ठरविले आहेत. त्याचप्रमाणें इईश्वरावरील 
विश्वास देखीळ खोटा ठरविला आहे. इत्यादि 

पण आधुनिक नास्तिकवाद्यांच्या तर्कोचा 
विचार केला तर असें दिसून येतें कीं, प्राचीन 
काळच्या तत्ततज्ञांच्या नास्तिकवादी युक्तिवादा- 
पेक्षां ते फारच उथळ आहेत. सर्व आधुनिक 
नास्तिकवादी तक प्राचीन नास्तिकवादाच्या 
एका तकोत सामावून जातात, तो तक असा को 
& विचारी माणसाला! ज्पा प्रकारच्या-अनन्त गाक्ति 
मानु, ज्ञानवानु व करुणावानु-ईश्वराच्या अस्तित्वाची 
अपेक्षा असूं शकते; तशा इंश्वरांचे स्वरूप त्याची 


3 अन्तर्गंडु >> पाण्यानें भरलेल्या एका भांड्यांत बुडविलेल दुसरें भांडे, ज्याप्रमाण पाण्यानें मर- 
लेल्या एका भांड्यांत दुसरें भांडें बुडविल्य़ानें पाणी जास्त होण्याऐवजी कमीच होतें त्याचप्रमाणे ईश्वराचे 
अस्तित्व मानल्यानें जगासंबंधीचे एकहि कोडें सुटत नाहीं, लेखक 

“: पुण्याने भरलेल्या मोठ्या गडूंतला लहान गडु निरुपयोगी अततो,' कारण मोठ्या गडनेंच रजे 
काम भागते त्याकरितां लहान गडूची जरूरी नसते, ” का, संपादक 


३१९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ह< 'दअमृतमहोत्सवी/> > 
१)... वर्ष 
भ्टी ॥ ७ “क 
““/ ७ ५,% 
84८ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत . 


“बुद्धि आकलन करूं शकत नाहीं व जो इश्वर त्या- 
-च्या बुद्धीच्या आवाक्यांतळा आहे. त्याची 
त्याला अपेक्षा नाहीं. !' आतां हदी गोष्ट निराळी कीं 
प्रत्येक (ईश्वरावर विश्वास ठेवणारा किंवा) आस्तिक 
“मणूस आपल्या कल्पनेप्रमाणे ब अपेक्षेप्रमाणे ईश्वराचे 
स्वरूप ठरवून त्याच्याशीं समरस होण्याचा प्रयत्न 
करतो. हे. सामान्य माणसाच्या मनुष्यकेन्द्विक- 
दृष्टिकोना-( 31101170011010511 ) चें 
उदाहरण आहे, यावरून 'इश्वर आहे व तो असाच 
आहे ? असे म्हणणे चुकीचे ठरेळ. $श्वराविषयी 
वास्तविक सत्य ( (00]टलयए€ प] ) शोधा- 
यचे असल्यात मनुष्यकेंद्रिक दृष्टिकोन सोडल्या- 
विन] गत्यंतर नाहीं, नाहींतर जेनोफेनीज नांवाच्या 
"एका प्राचीन यवन तत्तज्ञानें म्हटल्याप्रमाणे जना- 
वरांना वाचा व विचार असते तर त्यांनीहि आया- 
पल्या जातींप्रम|णेच इश्वराची कल्पना केली असती 
व॒ त्यांचेहि निरनिराळे घमे बनले असते, 
म्हणून ज्या इंश्वराची कल्पना बुद्धिवादयाला 
विश्वासंब्रंधीच्या कांहीं भहत्त्वाच्या कोडचांच्या 
उलगड्यासाठीं हवीशी वाटते तो इश्वर युक्तिवादानें 
सिद्ध करतां येत नाहीं ब ज्या ईश्वरावर सामान्य 
आ्राणमाची श्रद्धा असते त्या दैश्वसच्या कल्पनेने वद्धि- 
वाद्याचा एकहि प्रक्ष सुटत नाहीं, अद्य पचांत सांप- 
डलेला बुद्धिवादी केव्हां अशेयवादी तर केव्हां संदेह- 
वादी बनतो, * दबर्ट स्पेन्सर २ या सुप्रसिद्ध पाश्राच्य 
विचारक;ला कांहीं बाबतींत अज्ञेयवादी म्हणतां येईल, 
“जग हें सापेक्ष व परिमित आहे, त्याचे जें अधि- 
धान न होऊं शकेल तें निरपेक्ष व अपरिमित असलें 
पाहिजे, तें काय व कसे असतें हें बुद्धीला कळणे 
असकेय आहे, कारण, बुद्धि शान-जेयाच्या सापेक्ष 
मेदाच्या आधारावरच कार्य करते, 7? असें स्पेन्सरचें 
मत आहे. 
नास्तिकवादाचे कांहीं पकार 
संदेहवादी लोक  देकार्त, नांवाच्या फ्रान्सच्या 
विचारकाप्रमाणे सर्वसंदेहवादापासूनच विचाराची 


३२ 


अनुक्रमणिका 


सुरञात करतात, देकार्तनें मागाहून सर्वसंदेहवाद 
सोडला. कारण, गणितावर त्याचा पूर्ण विश्वास 
दोता, त्या विश्वासाच्या व आत्मविश्वासाच्या ( संदे- 
हाची क्रिया ज्या आत्म्याला घडते त्या आत्म्यावरील 
विश्वासाच्या) आधारें फिरून तो जगावर विश्वास ठेव- 
ण्यास प्रश्नत्त झाला, पण 'विश्वासच घरायचा नाही? 
असें ठरवून टाकलें तर पूर्ण संदेहवादी झाल्या- 
शिवाय मार्गच उरत नाहीं, 

अगदीं अलीकडे पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानांत [,०- 
हा०8] 0०88 नांवाने नवीन नास्तिकवादी 
विचारसरणी उद्भवली आहे, तिचे म्हणणे असें आहे 
कीं “6 इश्वर र व त्या सारख्या विष्यासंत्रंथींचे प्रश्न 
खरोखरी प्रश्नच नव्हेत, निरनिराळ्या भाषांच्या व्या- 
करणांच्या वैचित्र्यामुळें कांहीं द!व्दिक पक्ष वास्तविक 
प्रश्नांचे सॉग घेऊन आपल्यापुढे वावरत असतात. 


ज्या ज्या विधानांत । इंश्वर ? वगेरे शब्दांचा 
समावेश आहे त्या सर्वोचा इंश्वराचे अस्तित्व 


मानल्याशिवायहि, अर्थ लावतां येणें शकय आहे, 
ही विचारसरणी कांद्रींशी नवीन असली तरी बर 
नमूद केलेल्या नास्तिकवादी तवात हिचा अमन्त- 
भाव करतां येतो. ' ईश्वर ? शब्दाचा कांहीहि अथे 
केळा तरी विश्वासंत्रंधीचे कांहीं न सुटलेले प्रश्न 
महत्त्वाचे नाहींत असें म्हणतां येत नाहीं मग ते 
प्रश्न सोडविण्यासाठी इंश्वराची कल्पना पुढें आणावी 
लागते पण ती बुद्धीला झेपवत नसल्यामुळे अज्ञेय- 
वाद किंबा जडवादाची भूमिका खीकारावी लागते, 
काण्ट नांवाच्या पाश्चाच्य तर्वज्ञानें “ इंश्वरास्तित्व? 
सिद्ध करू दाकणाऱ्या सर्व युक्तिवादांचा पूर्ण परा- 
मर्श घेऊन असें सिद्ध करून दाखविलें आहे कीं, 
बुद्धीला इंश्वराविषय्री कांहींहि सांगणें दाक्य नाडी, 
लाच्या मतें तीन व फक्त तीनच प्रकारच्या युक्ति- 
वादांनीं इंश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करण्याची गाक्यता 
आहे, पहिला युक्तिवाद जगाच्या सकारणकत्वासंबंधी- 
चा आहे, जग हें परमेश्वराब्यतिरिक्त कोणी रचिलेलें 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. थद्वारे आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


| रॅ ७ 


५ / १ 


दृ या, शी ळर 
१ 


"नवभारत भु रि 
न 


७५ छो 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इश्वर आहे काय ? 


असूं शकत नाहीं. कारण सर्वे जगाचें शान असलेला 
व जग निर्माण करण्यास समर्थे असलेला कोणीहि 
प्राणी नाहीं, केवळ इंश्वरांतच अज्ञा सामर्थ्याची 
व अशा ज्ञानाची कल्पना करतां येते. या युक्ति- 
वादाला इंग्रजींत (१081101021081 81छप0€11 
( विश्वकार्यत्वानुमान ) असें म्हणतात, यावर काण्ट 
असे म्हणतो कीं जग हें कार्य असल्यानें त्याला 
इश्वरासारख्या कारणाची अपेक्षा असल्याचें 
कवूळ केल्या इंश्वरासाठीं कोणत्या कारणाची कल्पना 
काढणार ? ईश्वर शाश्वत व अनंत असल्याने त्याला 
कारणाची अपेक्षा नाहीं असे मानल्यास जो स्वतः 
अकारण तो आपल्याहून मिन्न प्रकारचें ( सकारण) 
जग उत्पन्न करतो हें तरी कसे सिद्ध करावें १ व 
अकारण इंश्वर सकारण जग उत्पन्न करतो असें 
गृहीत जरी धरळें तरी जगाच्या उत्पत्तीचे येवढ्याने 
स्पष्टीकरण झालें असें म्हणतां येईल काय ! म्हणून 
इश्वराला कोणी कारण नाहीं असे म्हणण्याऐवजी 
जगालाच कोणी कारण नाहीं असं म्हणणेंच जास्त 
सयुक्तिक ठरेल, 


दुसरा युक्तिवाद जगांतील सौन्दर्य, सुरत, निय- 
मितता, सोद्देश्‍यता, सार्थकता वगैरे, ह्या ( केन्हां 
केन्हां मनास प्रतीत होणाऱ्या ) गुणांवर आघार- 
लेला आहे. याला '1'6180102108] छा! 0116111 
( विश्वसोदेव्यत्वानुमान ) असें म्हणतातं, जग 
हे अर्थशन्य नाहीं, प्रत्येक अणृंत व त्याच्या 
प्रत्येक हालचालींत ( जाणत्या माणसासाठी ) अनंत 
अर्थ मरलेला आहे, हा अर्थ इंश्वरामुळेंच जगाला 
प्रास होतो, ज्याप्रमाणे एखादें सूक्ष्म यंत्र एस्वादा 
बुद्धिमान्‌ कारागीरच तयार करूं शकतो, त्याचप्रमाणे 
प्राकृतिक, नेतिक व इतर प्रकाराच्या नियमांनी निय- 
मित अभे जगद्रूप महायंत्र घडविण्याचे सामथ्ये 
इंश्वरांतच संभवनीय आहे, असा हा युक्तिवाद आहे. 
यावर काण्टनें असा आक्षेप घेतला आहे कीं, वरवर 
पाहणाऱ्याला जगांत अर्थ दिसतो तितकाच अन्थेहि 


न, भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


त्याला दिसत असतो. सौन्दर्याबरोबर बीभत्सता व 
सुखाबरोबर दुःख जगांत थोडेथोडके नाहीं. मग 
इश्वर जगाचा कर्ता आहे असे जसे सिद्ध केळे 
तसेंच इंश्वर नन्हे, सेतानच जगाचा कर्ता आहे अर्स 
कां सिद्ध करूं नये १ जमेनीच्या प्रसिद्ध दाशनीक 
नित्हेनें ' प0108 800७ &क्चा'कछा]ए818तया 
या पुस्तकांत झरथुस्टाच्या तोंडून म्हटळेंच आहे 
ना कीं" 130106 ४०१ ]या0पए (08, (306 8 
689 १ काय तुम्हांला माहीत नाहीं कीं 
इश्वर मेळा १ ? जगांत क्षणोक्षणी घडणाऱ्या अनर्था- 
चा विचार केला तर ' जग हे इंश्वरनिर्भित आहे? 
असें म्हणण्याची कोणाची छाती होइल काय ! 

इश्वरास्तित्वे सिद्ध करणारा तिसरा युक्तिवाद 
(0171101०81081] 97४१111611) विचारसत्यत्वा- 
नुमान या नांवानें ओळखला जातो, इंश्वरर आहे 
वब तो अनंत शक्तिमान , सर्वज्ञ, सर्वगुणसंपन्नहि 
आहे. असा पृणेत्वाच्या कल्पनेवर आधारलेला 
विश्वास आपल्या मनांत बसत असतो. जर 
ईश्वर नसेळ तर असा विश्वास उत्पन्न होण्याचें 
कांही कारण नसल्यामुळें ' सर्वशक्ति मान्‌ ? इंश्वराची 
आपल्याला कल्पनाच करतां आली नसती. या 
युक्तिवादार्चें खंडन फार सोपे आहे, काण्ट म्हणतो 
कीं जरी सामान्यपणें आपल्या कल्पना वस्तुस्थितीत 
घरून असल्या तरी ईश्वराच्या अनंत गुणांच्या कल्पने- 
वरून अनन्त गुणवान्‌ इश्वर असलाच पाहिजे असें 
प्रतिपादन करणें बरोत्रर नाहीं. कित्येकदां आपण 
चकीच्या कल्पनांना चिकट्टून असतो, आपले सर्वच 
विचार साघार असतात असे आपण समजत नाहीं, 
आपली चूक लक्षांत आल्यावर आपण आपले 
विचार बदलतो, जरी ईश्वराची कल्पना मनाला फार 
समाधान देणारी आहे तरी प्रबळ पुरान्याच्या 
अभावी तिच्या आधारेंच इंश्वराचें अस्तित्व सिद्ध 
करूं पाहणें तकॅसंमत नाहीं, 

याप्रमाणे काण्टनें आस्तिकांच्या युक्तिवादांचा 
फोलपणा सिद्ध करून दाखविला आहे. हीच गोष्ट 


२३ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


१... 2. 6 
१ / किन १ 
(0० ऱ्य 
क >> 


6 १ 
॥8” नवभारत ् 


१ धे ७५ (8:34 
"| व 0 र 
न्श्& अमृतमहोत्सवी] >७ 
वर्ष _ छि 
र्श्टी क 


र शर ९ त “१ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत . 


श्रीशोंकराचायीनी ' तर्काप्रतिष्ठानात्‌ ? या एका 
लहानशा वाक्‍पखंडांतच सांगून टाकली आहे, 
त्र्कानें आस्तिकवादार्चे समथन करूं पाहणें नास्तिक. 
वादाला आम्हान देण्यासारखे आहे. प्रत्येक तर्काला 
प्रतितके अततोच. तो शोधून काढण्यास समर्थ अशी 
घुद्धि असली म्हणजे झालें, याचा अर्थ अस्ता नग्हे 
की काण्टला किंवा ओचायोना नास्तिकवाद मान्य 
आहे. बुद्धिवादाच्या आधारावर आस्तिक मताची 
उभारणी शक्य नाहीं एवढेंच या दोघा विचारकांना 
सांगावयाचें आहे. अलीकडचे बुद्धिवादी जेव्हां युक्ति- 
वादावरून इंश्वर नादीं असे सिद्ध करूं पाहतात 
तेव्हां त्यांना असे म्हणावेधें वाटतें कीं नास्तिकतेचा 
आव आणणाऱ्या तुम्हां लोकांना नास्तिकता कोणत्या 
थरास नेता येऊं शकते याची देखीळ वरोबर कल्पना 
नाहीं, आधुनिक शास्त्रांच्या ज्ञानाने नास्तिकवादाच्या 
समर्थक त्कोत कांहीं मर पडली आहे असे नसून 
काण्टने वत्या पूर्वीच्या भारतीय व पाश्चात्य तत्तवज्ञांनीं 
या संत्रंधीं पूर्व मक्षाच्या रूपाने पुढें आणलेले तर्कच 
वेगवेगळ्या स्वल्पांत अर्वाचीन नास्तिकझाद्यांच्या 
द्वारें मांडले जातात, पण ज्या अथी इश्वर ? हा 
बुद्धिग्र'द्यम विषय नाहीं, त्या अर्थी त्या संतंधी अनु- 
कूळ किंबा प्रतिकूळ तर्क करीत बसणे वरील विवेचना- 
प्रमाणे अगदीं चूक असल्यामुळें ईश्वर नाहीं असे 
युक्तिवादाच्या आधारे सिद्ध करणाऱ्यांचा अभि- 
निवेश अनाठ!यीं आहे अर्से दिसून येतें, 

इथ्वराचें अत्तित्व सिद्ध करणें म्हणजे काय | 

_ हा बुद्धिवादापलीकडचा प्रश्न आहे, हा वरोल 
मुद्दा निराळ्या तऱ्हेनेंहि मांडतां येऊं शकतो. 
जी गोष्ट सरळ मनांत भरत नाहीं. किंवा 
प्र्यक्ष पाहून ठरवितां येत नाहीं ती गोष्ट खरी 
असल्यास सिद्ध करतां येते किंवा आढी पाहिजे 
अशी वुद्धिजाद्याची ठाम समजून असते, या सम- 
जुती प्रमाणें एवादी गोष्ट पुराब्यानि 


शीं सिद्ध करून 
दाखविली म्हणजे आपली 


बौद्धिक जत्वाबदारी संपली 


२४ 


अनुक्रमणिका 


असे बुद्धिवादी ग्रहीत धरून चालतो, पण ही सम- 
जून साधारणपणे बरोबर असली तरी कांहीं बाबतींत सप- 
शेल चकीची कशी ठू शकते, हें खालील विवेच ना- 
वरून दिसून येईल, कोणीहि एखादी गोष्ट सिद्ध 
करण्यास कां प्रदत्त होतो ह्याचा थोडा विचार केल्यास 
अलं दिसून येतें की, बब्दृशीं, सिद्ध करण्याची तर्कट 
शास्त्रीय प्रक्रिया कृत्रिम असून ती (111(611€6- 
४781 8811180 ) बौद्धिक मनोरंजनाचे एक 
साधन मात्र आहे, सिद्ध करगे हें केव्हांहि स्वत:- 
साठीं नसतें. स्वत: जें पटळे ते दुसऱ्याच्या गळी 
उततरविण्याच्या प्रक्रियेचेंच नांव सिद्ध करणे असें 
आहे. कोणतीहि गोट आपणांस ज्या तऱ्हेने कळते 
वा पटते त्याच तऱ्हेने ती गोष्ट समोर असल्य़ा- 
खेरीज दुतऱ्यास पटविणे शक्‍य नाहीं. म्हणूनच तर्क- 
शास्त्रांत सिद्ध करण्याच्या व स्वत: ज्ञान मिळवि- 
ण्याच्या पद्धतींत ( ॥[6॥1०0१ ०! वकाश००ए€"ए 
6) त 11९110 ० 1000०1 ) फरक केला जातो, 
हा फरक, साध्य वस्तूचे प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्याशिवाय 
कधींहि नाहोंता होत नार्ही, समजा, एका शात्रज्ञाने 


सिद्ध करून दाखविले कीं अमुक अमुक कारणास्तव 


एलेक्‍्टॉनचे अस्तित्व मान्य केलें पाहिजे, हे म्हणणे 
कितीहि तकंश्युद्द असळे तरी दुसऱ्या एका 
शास्त्राने पहिल्या शास्त्रज्ञाविरूद्ध अते जर सिद्ध 
करून दाखविलें कौ एळेक्टॉनचे अस्तित्व अमान्य 
करूनहि दिलेल्या कारणांची उवपत्ति लाततां येणे 
दाक्य आहे. तर दोघांचे युक्तिवाद नि:पक्ष 
बुद्धीने समजून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 
एका सामान्य विचारकास कोणाचें म्हणणं खरें 
आहे हं ठरविणे कठीण आहे. कांदीं महत्त्वा- 
च्या प्रक्षांब्राबत आधुनिक भोतिकशास््रज्ञांमध्ये 
अशीच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, 
हाचा प्रमार अणूंच्या रू 


प्रका- 
पानें (8जए३00151 
पीव्ा ) होतो किया लहरींच्या रूपाने ? हा 
अशापेकींच एक प्रश्न आहे, दोन्ही मताळा समर्थक 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


डर जणू 


५ ळी 


ऱ्य 
8 “क 


£ नि 


शि; 
>! | 
प्र 
त्र्य 
स्म 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


टै्धर आहे काय ? 


असे पुरावे सांपडतात. अश्या परिस्थितींत नक्‍की 
कांहीं ठरविता येणें शक्‍य न झाल्यामुळें दोन्ही 
दृष्टिकोनांचा समन्वय करणारा “* ७8९102 हा 
शब्द शास्त्रज्ञांनी प्रचारांत आणला आहे. 

सर्व वस्तूचे प्रत्यक्ष ज्ञान मिळवित्तां आलें तर 
असले मतभेद मिटवितां येतील, पण प्रत्यक्ष ज्ञाना- 
च्या ठराविक मर्यादा असल्यासुळें निश्चयात्मक ज्ञान 
त्यांच्या पलीकडे जाऊं शकत नाहीं. म्हणजे प्रत्यक्षा- 
तीत वस्तूचे निश्चयात्मक ज्ञान ते कांहीं मिळविणे 
शक्‍य नाहीं, क्वचित्‌ तें शाक्य झाल्यास स्वत:च्या 
प्रयत्नानेंच संभवनीय आहे, कोणी सिद्ध करून 
परोक्ष वस्तूंचे ज्ञान इतरांस करून देण्याचा प्रयत्न 
करणें अगदीं मूर्वंपणाचे आहे. उदाहरणार्थ, एका 
आस्तिक्राने “ इश्वर आहे ) असें तर्काने सिद्ध करून 
दास्वविळें तर एक नास्तिक निराळ्या तकीनें 
८ इश्वर नाहीं ? असे सिद्ध करून दाखवितो, दोन्ही 
पक्ष आपापल्पा परीनें जिज्ञासू माणस!चें समाघान 
करण्याचाच प्रयत्न करतात, हे प्रयत्न यशस्वीहि 
होतात, क!रण, आस्तिक व नास्तिक या दोघांनाहि 
अनुयायी भेटतात. पण या यश्ाचें वीज युक्तिवादांच्या 
समपंकतेंत नसून त्यांचा पाठपुरावा करणाऱ्या 
जिज्ञासंच्या श्रद्धेंत असतें असें खोल विचार 
केल्यास दिसून येते. जगांत बुद्धिवादाचा कितीहि 
उदो उदो होत असला तरी सामान्य माण- 
साच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्याच्यावर 
आपलें बौद्धिक दास्य लादण्याव्यतिरिक्त बुद्धि 
वादाचा व्यावहारिक उपयोग क्कचितच केला 
जातो. ह्य! विधानांत यत्किचितहि अतिशायोक्ति नाहीं, 
बुद्धिवादानें तर्कास प्रतितर्क देतां येतो, प्रतिपक्ष्पाचें 
म्हणणें खोडून काढतां येतें, अज्ञानी माणसांत 
आपल्या बौद्धिक गुढामगिरींत जवडून टाकतां येतें 
व विद्र!न्‌, तत्वज्ञ म्हणून जगांत मिरवतां येतें, पण 
श्रद्धेच्या पाठबळा!शित्राय फक्त बुद्धिवादाच्या 
आधारेच कोणतीहि गोष्ट कुणासहि पटवून देणें 
अदाक्य आहे, कारण, कळणे व वळणें ( किंवा 


अनुक्रमणिका 


समजणे व पटणें ) या दोन मनोवृत्ती एकमेकांहून 
अगदीं मिन्न आहेत, 
तकेशास्र व प्रत्यक्ष अनुभव 

वरील विवेचनावरून असा सामान्य निष्कष 
काढतां येईल कीं तकेशास्त्र व तर्कशास्त्रीय (1)९तए- 
७४४९) निगमनात्मक पद्धतीवर आधारलेली सर्व 
कास्त्रे सवतः ज्ञान मिळविण्याच्या पद्धतीचे विवेचक 
नसून, मिळविलेले ज्ञान दुसऱ्याच्या गळीं कसे उतरवावे 
हें शिकविणारीं आहेत. हें ज्ञान कितपत दुसऱ्याच्या 
गळीं उतरते दं युक्तिवादापेक्षा त्या त्या माणसाच्या 
नेसर्गिक निठ्ठेवर व थोडेंकार परिस्थितीवर अवलंबून 
असतें. यावर असे म्हणतां येईल कीं, निगमनात्मक 
तर्क कोणास ताबडतोब पटतात, न पटल्यास 
अशा माणतास आपण वेड्यांत काढतो. म्हणून 
पटणे ब पटविणें या दोन प्रक्रियांत विदोषर फरक 
नाहीं. जी गोष्ट आपणांस पूणपणे पटली ती इतरास- 
प्रत्यक्षाच्या अभावींहि-पूर्णपणे पटवून देतां येऊं 
शकते, निदान, असे ग्रहीत घरूनच शास्त्रज्ञांनी 
शास्त्रांची रचना केली आहे. पण हें म्हणणे फारतें 
बरोबर नाहीं, एखादें निगमन ( उदाहरणार्थ, सर्व 
माणसें मर्त्य असतात, सॉक्रेटिस माणूस आहे, 
म्हणून तो मर्त्य आहे, हा तके घेऊं) आपण डोळे 
मिट्टून मान्य करतो; म्हणून निगमन स्वदंपूणे आहे 
असे म्हणतां येत नाहीं, जगासंबंधीचे आपले जे 
अनेक मृल्भूत विश्वास आहेत त्यांपैकीच * वर्गा- 
मध्यें व्यक्ती समाविष्र असते ? ( अरिष्टॉटलचें 


“][)1०॥ए॥10 १6 0101116 110110' ) हाहि एक 
विश्वास असल्यानें त्यावर आधारलेल्या निगमनाची 


सत्यता आपल्याला ताबडतोब पटते, पण ज्यांनी 
विचाराच्या बळावर वरील विश्वासापळीकडे जाण्याचा 
प्रयत्न केळा आहे, त्यांना निगमनाची तितकीशी 
उपयुक्तता वाटत नाहीं, हेगळ नांबाच्या पाश्चाच्य 
तत्त्वश्ञास, सामान्य माणसास सर्व सत्याहून श्रेष्ठ वाट- 
णारा ( 1.8७ ळा ए७ा-ठ०्यप१8७तीठार्‍ला ) 
अब्याघात नियम देखीळ खोटा वाटतो. भौतिक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


व... 2. 
१ / क्य १ 
«- .तफिण्ळ -.. 


ष्र दै ७८ र 4५% 
न्श्& (अमृतमहोत्सवी, 


षि 
तहा 
जर 


न 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


शास्रांत देखीळ न्यूटनने सुसंबद्धपणे मांड- 
लेली ब हजारों वर्षापासून सर्वे जगास मान्य 
असलेली आकाशा-( 3906) ची कल्पना आइनु- 
स्टाइननें चूक ठरवून आकाशाचे वक्रीमवन होतं, 
आणि काल व आकाश मिळून एक संस्थान ((001- 
्रंणणए॥1 ) होते, अशा कह्पना लोकांपुढे मांडल्या 
व त्या लोकांनीं मान्यहि केल्या यावरून निगमन स्वयं- 
पूर्ण आहे. ह्या सिद्धान्तांतील वैगुण्य दिसून येते, 
आईनस्टाईनला अलौकिक प्रतिभाशक्तीची देणगी 
असल्य़ामुळ इतर लोकांना जे दिसळ नाहीं ते 
त्याला अन्त्ष्टीनें दिसळें ब पटले; पण इतरांमध्ये 
तशी प्रतिभा नसल्यामुळें त्यांना आपला सिद्धान्त 
युक्तिवादानें पटवून देणें त्याला इतकें अवघड गेले. 
अजूनहि असे बरेच लोक आहेह कीं ज्यांना सापे- 
क्षतावादापेक्षां न्यूटनची गुरुत्वाकपंणाची कल्पनाच 
जास्त सयुक्तिक वाटते, 

वरील स्पष्टीकरणांतून अस्त निष्कर्ष निघतो कीं 
प्रत्यक्षातीत वस्तूसंत्रंधीचा युक्तिवाद प्रत्यक्ष अनु- 
भवावर आधारलेल्या श्रद्धेच्या आधारानेच टिकं 
शकतो. युक्तिवादाला स्वतः प्रामाण्य नाही, या 
निष्कर्षाला आधुनिक विचारकांच्या आगमा-( []- 
तैप०प्य ) संवंधींच्या सिद्धान्ताचाहि दुजोरा आहे. 
कांहीं घटना, किंवा अनुभवांच्या आधारें ( कार्य- 
कारणभाव व प्रकृतीच्या एकरूपतेवर विश्वास 
ठेवून ) सामान्य नियम प्रस्थापित करण्याची 
प्रक्रिया-जिला आगम हे. नांव दिलें जाते-- 
पूर्णनिश्वयात्मक करतां येणें केवळ अशक्‍य 
आहे असें रसेलतारख्या पाश्चात्य बुद्धिवाद्याने 
भांजळपणें कबूल केलें आहे, पण याप्रमाणें जर 
आगमाची सत्यता अनिश्चित तर त्यावर आधारलेली 
निगमने कितपत निश्चयात्मक ठरू शकतील १ 
म्हणून कोणताहि युक्तिवाद कोणत्याहि परिस्थितींत 
स्वयपूण मानणें बरोबर नाही, 

युक्तिवाद स्वत:साठी आपण 
नाहीं काय ? असा प्रश्न येथें केला 
त्याचें उत्तर अत्तें आहे कीं, आपण 


कधींहि वापरत 
जाऊं शकतो, 
आपल्या सपा 


३६ 


अनुक्रमणिका 


घानासाठीं जेब्हां बुद्धिवादाचा आधार घेतो तेन्हा 
आपला उद्देश कोणतीहि गोष्ट सिद्ध करणें हा नसून 
ती गोष्ट आपल्या. मनांतील मूळभूत श्रद्धांच्या 
चोकटींत बसविणे हा असतो. म्हणून युक्तिवाद 
कितीहि काटेकोर असला तरी आपल्या मूलभूत 
भ्रद्धांशीं जेन्हां तो विसंगत दिसून पडतो तेन्हां एक 
तर 'मला ही गोष्ट पटत नाहीं बुवा ! ? असें म्हणून 
आपण आपली बाजू सावरून घेतो किंडा आपल्या 
श्रद्धाच बदलण्याचा प्रयत्न करतो, हे मानसिक 
स्थित्यंतर ताबडतोत होत नाहीं. त्याताटीं युक्तिवादा- 
पेक्षां फार प्रबळ अक्शा प्रतिकूळ अनुभवांचा मनास 
हादरा बतावा लागतो. 

वरील परार्थ-बुद्धिवादाब्ण्तिरिक्त कांद्रीं स्वार्थ- 
बुद्धिवादाचेहि प्रकार आढळून येतात. यांचा 
सामान्यपणे (]३७(107191188(101)) आहार्य समर्थन 
या प्रकारांत अन्तर्भाव करतां येईल, नास्तिकवादी 
विचारसरण्याहि या स्वरूपाच्या असतात असें म्ह्ण्तां 
येईल, जी गोष्ट आपणांस पूर्णपणें पटली ती इतरां- 
वर लादण्याचा सहजासहजी कोणीहि विचारक 
प्रयत्न करणार नाहीं, पण जर एखादी गोष्ट आप- 
ल्याला आवडत असूनहि लोकांच्या श्रद्धे-( म्हणजे 
रूढींच्या किंवा संकेतांच्या ) विरुद्ध असेल किंवा 
आपण तात्पुर्या स्वीकारलेल्या कांहीं संकेतांविरुद्ध 
असेळ तर ती गोष्ट बरोबरच आहे असें सिद्ध 
करण्याचा आपण कित्येकदा प्रयत्न करीत असठो. 
ब्रेडळे नांवाचा एक पाश्चात्य तत्त्व म्हणतो कीं, 
“ ॥[८७0॥४7६6108 18 (02 पितपा१ए रज 
080 1285०18 ॥8ि' फा फ्र€ 0९1276 
प]]0॥ 118710, प. ४० पात 1652 
78880118 18110 ]888 81 11811110'? आपल्या 


मूळभूत विश्वासांच्या समरथैनार्थच आपण युक्ति- 
वाद शोधून काढतो, पण आत्मसमर्थना्थ युक्ति- 
वाद शोधण्याची ओढ देखील आपणांत स्वाभाविकच 
असते. यावरून माणून हा विचारी प्राणी आहे 
हदी माणसांची सर्व परिचित परिभाषा (छा छि 
710181] 811119] ) वस्तुस्थितीला घरून नसून 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ रॅ र्ट 
त) र * --& 
॥॥॥ 
र्र स्ट १2.» 
॥&$* नवभारत 
धॉ॑ ७५ घच 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इश्वर आहे काय ९ 


* माणूस हा आपलें समर्थन करणारा प्राणी आहे ? 
(11 8 क उल ळीाडाय१्ट छापाची ) 
ही एका लेखकाने दिलेली परिभाषाच ब्रेडूलेच्या 
वरील विधानास घरून आहे असे म्हणावें लागते. 
थोडक्यांत सांगायाचें म्हणजे आपल्याला पूर्णपणे न 
पटलेली पण पटल्यासारखी वाटणारी गोप्ट-इतरांच्या 
गळी उतरविण्णानें साधन तर्कशास्त्र (निगमनात्मक) 
हें आहे; तसेंच आपल्याला न पटणारे ब॒ आपल्या 
मूलभूत श्रद्धांशी विसंगत असलेले संकेत यांची 
आपल्या श्रद्धेशी सांगड घालून देण्याचे साधन 
( 18७1011811881101 ) आहार्य समर्थन हें आहे, 
नास्तिकवादाचा कोतेपणा 

नास्तिकवादी विचार मनुष्यमात्राच्या मूलभूत 
विश्वासांशी किती विसंगत आहेत व म्ह्णून ते 
किती उथळ आहेत हें पुढीळ विवेचनावरून 
सहज दिसून येईल, जो विचारक असे म्हणतो कीं 
ज्या अर्थी इश्वर आहे अस सिद्ध करणारा पकहि 
प्रचळ पुरावा नाहीं त्या अर्थी इश्वर नाहीं. ! त्याचें 
हुं विधान या विधानांइतकेंच महत्त्वाचें आहे कीं 
६ ज्या अर्थी मळा डोळपानें आंब्याची गोडी चाखतां 
येत नाहीं त्या अर्थी आंब्रा गोड नाहीं. ? किंवा 
ज्या अर्थी मी केन्हां केन्हां विचारपूर्वक वागतो 
त्या अर्थी मी सर्वस्वी विचाखवान्‌ व्यक्ति आहे, ! 
आंब्याची गोडी चालणे डोळ्यांना अशक्य आहे, 
हा डोळ्यांचा दोष नाहीं ब आंब्याचाहि नार्ही, 
ज्या इन्द्रियाळा जे ज्ञान अशक्य आहि त्यापासून 
त्या ज्ञानाची जशी अपेक्षा केली जात नाहीं; तसेंच 
ज्या गोष्टी, सिद्ध करण्याच्या प्रक्रिये-( ॥॥€0110१ 
० 0700०1 ) पलीकडच्या आहेत त्या सिद्ध करतां 
न आल्या तर त्या खोट्याच असल्या पाहिजेत 
अश्शी कल्पना करणेंहि बरोबर नाहीं. तर्सेच चार- 
चौघांत वावरतांना आपण विचारपूर्वक वागतो 
म्हणून आपण पूर्णपणे विचारी आहोंत अशी समजूत 
देखीळ अगदीं चूक आहे अते मानसक्शास्रानें दाख- 
वून दिळें आहे, ह्याच प्रमाणे आपल्या बुद्धिमत्तेन 


हुरळून जाऊन, ईश्वराचे असित्व आमच्या वुद्धी- 
च्या कसोटीवर उतरंत नाहीं म्हणून इश्वर नाही, 
अर्स विधानदेखीळ वरील विधानाइतकेंच आप 
ल्या मूळ मानवी स्वभावाच्या अज्ञानानें प्रेरित आहे. 
आधुनिक मनोविछेप्रणशास्त्र म्हणते कीं. अवचेतन 
वासनांच्या ( 3ए09-७०186010ए8 11)1)1]1888 ) 
प्रेरणेनेंच बहुतेक माणूस वागत असून देखील 
विचारीपणाचें पुष्कळ वेळां सोंग घेत असतो. त्याच- 
प्रमाणें आपल्या मूलभूत श्रद्धांच्या पूण पगड्यांत 
असलेला, पण त्याची गंधवार्ताहि नसळेला आजचा 
तथाकथित बुद्धिवादी “ ईश्वराचे अस्तित्व वृद्धीला 
पटत नाहीं ' असे विघान करून आपलीच फस- 
वणूक करून घेत असतो, बुद्धीला अगम्य असगे 
हं इंब्रराचें वैगुण्प नसून वैशिष्टय आहे असें वरील 
विवेचनाच्या आधारें म्हणायला कांहीं हरकत नाहीं, 
तर्काने एखादी गोष्ट सिद्ध करतां येते, पण 
तकानें तिची जाणीव किंबा अनुभव उत्पन्न 
करणें शाक्य नाहीं, कारण अनुभव वब तक हे मनाचे 
दोन निरनिराळे धर्म आहेत; हें वर प्रतिपादिलेलें 
सत्य मान्य केल्यावर ईश्वर किंवा तत्सहदा, बुद्धीला 
अगम्य विषयासंत्रंधी विचारकांची भूमिका कशी 
असावयास पाहिजे हें सांगण्याची जरूर रहात नाहीं, 
विचारक स्वत: जिज्ञासू वृत्तीनं स्वालुसवाच्या द्वारें 
( तर्काने नब्हे ) सत्यान्वेषणाच्या मार्गास लागला 
तरच त्याला खरें ज्ञान मिळण्याची गाक्यता आहे, 
या मार्गात बुद्धीची मदत तर होणार नाहींच, उलट 
बुद्धीमुळें अडथळे मात्र उत्पन्न होतील. कारण बुद्धि 
अमिनिवेशा-( 8811-600860ए8718088 ) ला 
निर्माण करते व अभिनिवेश तर्काला स्वानुझवाच्या 
आड उभे करतो. यावर असा प्रश्न करतां येईल कीं 
शास्त्रज्ञ लोक बुद्धिमूलक अभिनिवेशाला बळी न 
पडतां बुद्धीच्या साह्यानेच प्राकृतिक तत्य शोधून 
काढतात असें आपण पाहतो मग कांही सये वृद्धीला 
अगम्य आहेत असें कां मानावें १ याचें उत्तर अ 


चळ 


कीं शास्त्रज्ञानीहि महत्त्वाचे शोध अत्तश्टीनच 


डफ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


._) 
५-/८ ऱ्् त» 
१७५७० न्य 
५ व्शरिव्णतूध> 3७ 
धळ १ 
छि नवभारत तेह 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


र्‍हावले आहेत; पण त्यांनीं त्या शोधाच्या समर्थ- 
नार्थेच बुद्धिवादाचा पुरस्कार केळा आहे जितकी 
रका कवीला किंवा तत्त्वज्ञाला स्फूर्तीची आवश्‍यकता 
असते; तितकीच एका श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाला स्फूर्ती - 
"९ प 8प२9धे॥हाल्य ) ची आवदयकता असते. पण 
शास्त्रज्ञांची स्फर्ते कवीच्या स्फूर्वीसारखी अगदीं 
स्वच्छन्द असते असें मात्र म्हणतां येत नाहीं, कांही 
अमिनिवेश्यांचा शास्त्रज्ञांवरहि नकळत पगडा नसलेला 
खसतोच, पण ज्याप्रमाणे मोंबतालच्या वातावरणाचा 
प्रचंड दाब आपल्या शरीराला जाणवत नाहीं; त्याच- 
"प्रमाणे आपल्या  नेसर्गिक अभिनिवेशांची 
शास्त्रज्ञालाहि फारशी जाणीव असत नाहीं. उदाहर- 
पार्थ, मध्ययुगांत पाश्चाच््य देशांमध्ये गणिताचें महत्तव 
फार वाढलें; त्यामुळें गणित!ची पद्धत सत्याचा निकष 
आहे असा समज पसरू लागला, याचा परिणाम 
अमा झला कीं, सर्व शास्त्रांना शणिताची पद्धत 
स्वीकारावी लागळी, राइमान नांदाच्या गणितज्ञाने 
जेव्हां यूछरिदर्ची कांहीं ग्रहीतकृल्यं बाजूळा सारून नव्या 
तऱ्हेच्या जोंमिटीचे सिद्धान्त निर्साण केले व आईइनू- 
स्टाईननें त्या जॉमिटीचा यशस्वी उपयोग करून 
दाखविला; तेन्हा सलिजानुसारख्या विद्वानाला कूळ 
"करावें लागले कीं जग हें अस्ते आहे कीं त्याला 
'कीणती हि १18016118108) 8४9७९00 लावतां 
थेडेळ, यावरून असें दिततें कीं, गणिताच्या पूर्ण 
ससत्याबद्दलचा शास्त्रज्ञांचा परंपरागत अभिनिवेश 
निराधार आहे, अशीं इतरहि अनेक उदाहरणे देतां 
येतील. 
म्हणून शास्त्रज्ञांचा अत्यंत शुद्ध असा बुद्धिवाद 
देखील कांही अभिनिवेशावरच आधारलेला असतो 
झे मान्य करावें लागतें; पण एवढ्याने ईश्वरा- 
सेवंधीचा प्रश्न निकाळांत निघाला असे गात्र नाहीं 


झुदीपलीकडे वांहीं तथ्ये असतात ब त्यांन! बुद्धीची 


कसोटी ळावणे बरोबर नाहीं इतकाच या विवेचनाचा 
निष्कर्ष निघतो, मग ईश्वर आहे काय १ या प्रश्नाचे 
सत्तर देणें अशक्य आहे ळाय ! असें कोणी विचार- 


श्र 


अनुक्रमणिका 


ल्यास त्याला येवढेंच सागतां येईल कीं, * तुझ्य़ा 


"र च. ७ शच 
प्रश्नाचे उत्तर तुझड्याजवळच आहे, ? कारण इंश्वरी- 
सत्तेत्रह्ळ प्रश्न करीत असतांना देखीळ प्रश्नकर्त्यांला 


ईश्वराचे अस्तित्व ग्रहीत धरावेंच लागतें. हश्वरावरील 


विश्वास सर्व कल्पनांचा सर्व इतर विश्वासांचा मृल- 
भ्रूत विश्वास आहे, सर्व जगाला, सर्व व्यवहारांना 


व सर्व प्रक्रियांना अधिष्ठानभून अक्षी एक ब्यापक 
सत्ता आहे असा विश्वास अत्यंत संशायवाद्यापासून 


तो अत्यंत श्रद्धांवान्‌ माणसापर्यंत सारवाच आढळतो. 
सर्व शास्त्रांना मान्य असलेला हा विश्वास प्राकृतिक 
नियमांच्या 
सिद्ध करतां येतें. प्राकृतिक नियम वस्तूंचा परस्पर- 
संबध ( कार्यकारणभाव वगेरे ) व्यक्त करतात. 
पण तेवढ्या ज्ञानानें माणसाचे भागत नाहीं, त्याला 


वस्तूतील अथे कळतो, त्यांतील सौन्दये दिततें; 


म्हणूनच तो केव्हां सुखी तर केव्हां दुःखी होतो, 
* जग हें अकस्मात्‌ निर्माण झालें, त्याला उद्देश 


किंबा लक्ष्य कांहीहि नाहीं ? असा तोंडाने घोष. 


करीत असतांनाच बुद्धिवादी माणूत क्रिया अशा 
करीत असतो कीं, ज्यावरून त्याच्या दृष्टीनें जगांत फार 
अर्थ भरला आहे असें इतरांस वाटावे. याप्रमाणे 
बुद्धिवाद्याचा सिद्धान्त त्याची कृतीच जर खोडून 
काढते तर इतर विरुद्ध पुराव्याची गरजच काय आहे £ 


यावरून ““नियमित आनन्तर्या (1 ४181016 
8९त[ए€1108 ) ब्यतिरिक्त कार्यकारणभाव असा 
नाहींच व क्षणोक्षणी उत्पन्न होणाऱ्या चित्ततृत्ती- 
व्यतिरिक्त जगाची स्वतंत्र सत्ता नाहीं! असें विवेचन 

केल त्य तत्वत ह्यूम जेव्हां म्हणतो व 
ल्यावर पाश्चात्त्य तत्वज्ञ हूयूम जेव्हां म्हणतो ही, 


“ विचारानन्तर करमणुकीखातर मी जेऱहां खेटायला. 


बसतो. तेव्टां सवयीनेच मी खेळ खेळतो; हृदय 
जगावर विश्वास असल्यामुळें नव्हे, ! ( हूयूमच्या 
वाक्यांचा हा सारांश आहे, श्ाळ्दिक अर्थ नव्हे, ) 
तेन्हा त्याच्या या विधानांच्या 


। पोरकटउ्णाचे हसू 
आल्याशिवाय र्हात नाहीं, ज्या 


सिद्धान्ताचा भंग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


सातत्यासंब्रंघीचा नाहीं आसे सहज 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


>. र ._] 
* क्त त 
"> ऱ्य 
क /&स्व्के ७ 
2 *्€ क 
0१५नवभारत च 
ष्ट धि ७५ पी २१९ 
'छ अमृतमहोत्सवी,9)->३७ 
री ्ि 


$ र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इश्वर आहे काय ? 


यदोपदीं कृतीच्या द्वारे प्रत्येक माणसाकडून होत 
असतो तो सिद्धान्त तर्कययुद्ध वाटतो म्हणूनच खरा 
सानावा काय ? तऊश्युद्धता ही सत्याची फारच कोती 
कसोटी आहे. बर्टेण्ड रसेल म्हणतो कीं, ' 50 छि! 
88 त९तप०1ए€ 1०810 छा] 800७, ७] 1] 
0011201011 ०. 8४७1115 112) 8 ॥1९€ 
४11०1९ 11 ९2३6, 1, ॥)९०॥, 1 छा €ए७ 
४0 08 8012 (0० 1७” 6४७58, 7 118 
9008) 0171110111९58 0० 1116121108. ॥॥४ 
[18 ०प(81€ १९१०७१० 1010. ? * तर्काने 
जगाविषयी बरोवर ज्ञान मिळवायचे असल्यात 
कांहीं तर्कत्राह्य सिद्धान्तांवर भरंवसा ठेऊणें भाग 
आहे, ? पण याप्रमाणे तर्काची अपूर्णता ओळखूनहि 
रसेल प्राकृतिक नियमांच्या पलीकडे जायला तयार 
नाहीं, कारण त्याच्या ताच्विक दृष्टीला जगांत कांह 
अर्थ दिसत नाहीं, "8. 1120 11518 ४०18111)? 
या आपल्या उत्कृष्ट लेखांत रसेळनं जडवादी भूमिके- 
बरून जीवनाचे समर्थन केलें आहे. तो म्हणतो 
कीं, “जग जरी अर्थेद्यून्य, आकस्मिक व मनुष्य निर- 
पेक्ष असलें ब जगांत नीति, घर्म इत्यादिकांना सामा- 
जिक सोवींपेक्षां जास्त महत्तव नसलें तरी तात्पुरते 
कां होईना, जगांत अर्थ निर्माण करण्याचे सामर्थ्य 
विचारी माणसांत असतें ब तेवढ्यांतच तो समा- 
घान मानीत अततो, सर्व आदरी मतुष्यनिमित 
व क्षाभंपुर जरी अतले तरी त्यामुळें त्यांचें महत्तव 
कमी होत नाहीं, उळट, आपल्याला क्षगभंगुर वस्तूंचे 
महत्त्व जास्त वाटूं लागते. ” 

रसेळनें जरी, याप्रमाणें वैज्ञानिक जडवादाचाच 
पुरस्कार केला अतला तरी या सिद्धान्ताचा अपुरे- 
पणा सिद्ध करून दाखविण्याची गरज नाहीं. प्रत्येक 
विचारी माणूस जग हं स्थिर आहे, त्याचे नियम 
अर्भंग आहेत, त्याचें खत:चें जीयत प्रयन्न केल्याने 
यशस्वी होईऊ, त्याच्या आश्ा.आकांशा सफळ 
होतील असे ग्रहीत घरूनच आपलीं सर्व कार्म करीत 


अपतो, त्याच्या आचरणांत न आढळणारा फाजीलः 
निराशावाद व बुद्धिवाद रसेळप्रमार्णे त्याच्यावर दड- 
पण्यांत कांही अर्थ नाहीं न 

रसेलनें विचारांच्या मूलभूत विश्वासाचे आपल्या 
“य 3) 110७४1९826 या पुस्तकांत विकछेषण 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्यानें इईश्वरो- 
सत्तवरील विश्वासाचा . या पुस्तकांत कोठेहि्‌ 
उललेख केलेला नाहीं, याचे कारण हंच कीं 
रसेलचे विल्छेषण मूलगामी नाहीं, वि-छेषणानें किंवा 
शास्त्रीय पद्धतीनें प्रायोगिक व निरीक्षणात्मक सर्वे 
कांहीं कळ शकतें अस्ता जो या युगाचा अभिनिवेश 
तो सोडल्याशित्राय मानवी मनाच्या, किंत्रहुना सर्वे 
जडचेतनमय विश्वाच्याच मूलभूत विश्वासांचा ठाव 
लागणे शक्‍य नाहीं. सर्व जगाविषयी संरावित 
झालेल्या देकातला संशयकर्त्यांचे अस्तित्व असंदिग्च 
वाटलें, पण एकवेळ संशयाचे अस्तित्व कवूळ 
करूनहि संरावकर्त्यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्याला 
( उदाहरणार्थ रसेळ ) सामान्य अस्तित्वाविषयीं 
कोणत्याही अअस्थेंत संशाव व्यक्त करणें राक्य नाही, 
ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करण्यास “ आहे * इतका 
अलुभवहि पुरा आहे. प्राकृतिक निवमांयासून 
कोणत्याहि वस्तूबद्दल इतक्रा निश्चप्रहि मिळविणेः 
शक्‍य नाहीं असे शास्त्रज्ञांचेंच मत आहे, । 

यावरून एका उपनिषदांतील “ को हयवान्यात्कः 
प्राण्यायदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ? या एका 
लहानशा ईश्वगस्तिःव प्रतिपादक वाक्यांत किती अर्थ 
भरला आहे हें कळून येई, ईश्वराचे अस्तित्व 
सिद्ध करण्यांत जिथे मोठे तर्क थिटे पडतात तिथे, 
जगांतळा एक एक अणू आपल्या अस्तित्वाच्या 
रूपाने इंश्वरीतत्तेचा निदेश करीत असतो, बुद्धीनं 
इश्वराचे आकलन उाक्यच नाहीं. कारण सवे 
विश्वाचे अधिष्ठान असलेलें तत्त्व विश्छेब्रण, प्रयोग क 
तर्कापलीकडळेंच अघळ पाहिजे, “ विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात १? 


अनुक्रमणिका 


२९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१... 2. 6 

१ / क्य १ 
१७ ऱ्य 

र्व्कं ७? > 

शट श्‌ 
76'नवभारत चेह 
*साधी ७५ प ५९ 
०६4 अमृतमहोत्सवी9/->३७ 


क 3७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉं. ना. र, इनामदार 


अपट्बी अहवालासंबंधी 


मार्चे १९५७च्या “ नवभारताःच्या अंकांत 
प्रा. मंगुडकर यांनीं प्रा. पॉल अँंपलवी यांच्या तिसऱ्या 
अहवालाचा गोषवारा दिला आहे, येथें अंपट्वी- 
अहवालांत ग्रथित केलेली भारतीय राज्यप्रशासना- 
वरील टीका व प्रश्नासनाच्या सुधारणेसाठी केलेल्या 
सूचना यांच्याशीं निगडित असलेल्या मुद्द्यांचा अत्यन्त 
संक्षेपाने उछेख करण्याचें योजिले आहे, 
अयोग्य उपक्रम 

प्रा, अॅपलबी यांनीं केंद्रीय सरकारला सादर 
केलेला हा तिसरा अहवाल आहे, पहिल्या अह- 
वालांत त्यांनीं भारतीय राज्यप्रशासनव्यवस्थेचीं ठळक 
वैशिष्टये सांगून तिचें स्थूळ मूल्यमापन केलेळें आहे. 
फोड फाउण्डेदनच्या विद्यमाने प्रा, अंपलवी यांना 
भारतीय सरकारनें आमन्वण धाडण्यापूर्वी भारतांतील 
एक सेवानिव्रत्त सनदी मुरूववी नोकर श्री. ए डी. 
ग्रोरवाला यांनीं भारतीय प्रशासनावरीळ आपला 
अहवाल सादर केला होता, परन्तु श्री. गोरवाला 
यांच्या अहवालामध्ये केवळ राज्यप्रशासनासंत्रंधींच, 
त्या विशिष्ट क्षेत्रापुरत्या मर्यादित, अश्या सूचना 
केल्या नव्हत्या, त्यामुळें भारत सरकारला राज्यप्र्ा- 
सनांतील अमेरिकन विश्यारदाकडे धांब घ्यावी लागली 
अभे वाते, परदेशांतून त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रांतील 
तज्ज्ञ नागतुन त्यांच्या करवी अहवाल तयार करून 
सूचना तळ गेर नाहीं, भारतासारख्या अप्रगत 
दैशाच्या सवागीण उन्नतीसाठी प्रगत राष्ट्रांकडून 
स्वान, कसव, भांडवल, सामग्री यांची आयात कर- 
ण्यांत अनिष्ट असें काहीं नाहीं, फक्त आपल्या स्वातं. 
न्याचा अपहार कुठल्याहि रीतीनें होऊं नये एवढी 
खबरदारी घेतली म्हणजे झालें, परन्तु राज्यप्रशासना- 


री 1 


अनुक्रमणिका 


सारख्या देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, नेतिक जीव- 
नाशीं संवद्ध असलेल्या विषयावर आलोचना करण्या- 
साठीं, त्या जीवनाशीं घनिष्ठ संबंध नसलेली व्यक्ति 
नेमणें इष्ट आहे काय याबाबतींत संदेह वाटतो. पर- 
देशांतून तज्ज्ञ मागविण्याची जी टूम सुरू झाली 
आहे तिच्या आहारी भारत सरकार किती गेलें 
आहे याचें हे प्रत्यन्तर आहे. भारताची राज्यव्यवस्था 
लोकशाहीवर आधारलेली आहे, आणि अमेरिका 
व ब्रिटन येथील राज्यव्यवस्थेशीं तिचें पुष्कळ साम्य 
आहे हें मान्य करूनसुद्धा या देज्यांतीळ परिस्थितीचा 
जिच्यावर साकल्याने परिणाम होतो अक्या प्रश्ञासन- 
व्यवस्थेचें अवलोकन करण्यासाठीं त्या परिस्थितीचे 
सम्यग्‌ शान नसलेल्या तज्ज्ञाची त्या कामीं नेमणूक 
करणें अवास्तवतेचें गमक होय असें वाटतें. 
भारतीय परिस्थितीचें अज्ञान 

प्रा, अंपलूवी अमेरिकेंतील न्यूयॉर्क राज्याच्या 
* व्युरो ऑफ्‌ बजेट्‌ *चे प्रमुख होते, ते राज्य- 
शासनशास्त्रावरील एक अधिकारी प्राध्यापक आहेत. 
त्यांच्या पहिल्या व तिसऱ्या अहवालांतील नुसते 
वेचक शब्द जरी टिपले तरी त्यांच्या प्रशासन- 
शास्त्रावरील अधिकाराची खात्री पटते, असें असून- 
सुद्धां त्यांनी तिसर्‍या अहवालांत जें विवेचन केळे 
आहे त्यामध्यें येथील प्रज्ञासनव्यवर्थेची सामाजिक 
व राजकीय पार्श्वभूमे त्यांच्या पूर्णपणें ध्यानांत आली 
आहे असें वाटत नार्ही, अंपळ्वी अहवालांतीळ कांहीं 
टीका व सूचना अत्यन्त योग्य अक्का आहेत, परन्तु 
(१) संसद ( 1>8111811)6:1( ) (२) मुख्य हिरोब- 
तपासनीस (१0101 


ण्कत-(0311) ५५०1] 81 
(8९06151 )(३ 3 


जनसेवा आयोग ( 120 0110 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९ १ | त्रै 


र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अंपट्वी अहबालासंबंधीं 


5617108 0011111880 3 व (५४) सनदी 
नोकरांची वेतन श्रेणी, यांसंवंधीं त्यांनीं केलेलें विवेचन 
व॒ सूचना भारतांतील परिस्थितीच्या यथार्थ ज्ञानावर 
आधारलेल्या नाहींत असें म्हणणें प्राप्त आहे, 
संसदेंतील चर्चेची आवऱयकता 

प्रा» अँपल्वी यांना येथील राज्यप्रश्ासनाचें 
समालोचन करतांना आपल्या मायदेद्यांतील-अमेरि- 
केंती ल-राज्यपद्धतीचा विसर पडलेला दिसत नाहीं 
अमेरिकेंतील अध्यक्षीय राज्यपद्धतीमध्यें ( ]))'€81- 
0९11181 8४78९11 ) तेथील संसद म्हणजे कॉँग्रेस 
व कार्यकारिणी म्हणजे अध्यक्ष यांना अमेरिकन 
राज्यघटनेने आपापल्या विभक्त क्षेत्रांत समान 
अधिकार दिलेले आहेत. भारतामधील कार्यकारिणी 
( 1)52017(1ए७ ) संसदेला जबाबदार आहे, आणि 
म्हणून भारतीय राज्यघटनेनुसार संसद राजकीय 
क्षेत्रांत केन्द्रस्थानीं दिसते, मुख्य हिशेबतपासनीस 
संसदेला जवाबदार असतो; हिशेव्रतपासणीचा अह- 
वाल दरवर्प्रांस संसदेला सादर करून त्या अहवालाची 
वर्चा करणें हा संसदेचा मूलभूत अधिकार आहे, 
मुख्य हिशेबतपासनीस आपल्या अहवालामध्ये 
हिशेव्रतपासणीच्या नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्राचेंअति- 
क्रमण करतो. कार्यकारिणीचे धोरण वा अधिकाऱ्यां- 
वर कार्यकारिणीनें सोंपवलेलीं कार्ये यांजवर टीका 
व दिग्द्दीन करण्याचा अधिकार मुख्य हिशेब्रतपास- 
नीसास दिलेला नाहीं. ही प्रा, अपल्ब्ींची टीका 
अगदींच अस्थानीं आहे असें नाहीं, परन्तु त्याच- 
बरोत्रर, कोणतेंहि ज्ासनकार्य कार्यवाहींत आणतांना 
त्या कार्याचे आर्थक अंग व प्रक्ासनिक अंग 
यांमधील मर्यादारेषा आखून देणें तितकेंच अवघड 
आहे हें लक्षांत ठेवणें आवश्यक आहे. प्रा 
अंपट्वी मुख्य हिशेबतपासनीसावर टीका करतांना 
त्याच्याकडे केवळ एक वैधानिक अधिकारी 
( 89७ 0'४ (0111081 ) म्हणून बघतात असें 
दिसतें, संसदेला जवाबदार असणारा असा तो वैधा- 


न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


निक अधिकारी आहे, तो. जी टीका करतो ती 
केवळ एक अधिकारी म्हणून करीत नसून संसदे- 
साठीं करीत असतो याचा प्रा० अँपट्यींना विसर 
पडलेला दिसतो. प्रा“ अँपलब्रींचा खरा रोख 
सुख्य हिशेवतपासनीस गेरवाजवी टीका करतो यावर 
नसून, संसद निष्कारण त्या टीकेकडे लक्ष देते व 
अवास्तव महत्त्व देते, यावरं आहे. या ठिकाणीं 
प्रा. ऑअँपल्य़ींना या देशांतील संसदीय पद्धतीची 
जाणीव गहिलेली दिसत नाहीं. संसद जनतेची 
प्रतिनिधि म्हणून कार्यकारिणीचे नियन्त्रण करीत असते 
आणि मुख्य हिशेबतपासनीस हा त्या निवन्ञषणाचा एक 
साधनभूत अधिकारी होय. सरकारचें कोणतेंहि धोरण 
अंमलबजावणींत येतांना ज्या ज्या व्यकरींचा-मन्वी, 
सच्चिव, सनदी नोकर, कनिष्ट नोकरवर्ग ( व कधीं 
कधीं राजकी नेते व कार्यकतें )-त्यांत हात असतो 


ते कसलेंहि आमिष व प्रलोभन यांपासून मुक्त असते 
वा पूण कायक्षम असते तर सुख्यहिशेव्तपासनीसा- 


च्या टीकेकडे संसदेनें लक्ष देऊं नये या प्रा, 
अँपल्बींच्या निष्कर्षाचा स्वीकार करतां आला 
असता. परन्तु तशी परिस्थिति सध्यां तरी अस्ति- 
त्वांत नाहीं. 
नोकरशाही कीं लोकशाही 0 

तशी आदरा परिस्थिति जरी कधीकाळीं अस्ति- 
त्यांत आली तरी लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये नोकर- 
शाहीवर संपूर्ण हवाला टाकून निर्धास्त राहणें कितपत 
योग्य ठरेल ? प्रा, अंपळ्बी आपल्या अहवालांत एके 
ठिकाणीं योजनेचा व्याप व आकार लक्षांत घेतां नोकर- 
शाह्ीची वाढ झालीच पाहिजे असें आग्रहाने प्रति- 
पादन करतात, सरकारला विकासाचा व्यापक कार्यक्रम 
पाहिजे परन्तु त्याबरोबर येणाऱ्या प्रश्नासनाच्या 
जबाबदारीची जाणीव सरकारला झालेली दिसत 
नाहीं असेंहि ते लिहितात, राजानें स्वीकारलेल्या 
कार्याच्या व्यापानुसार राज्ययन्त्रणा विस्तृत होत 
जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहि. वाढत्या 


९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्त द 
र्ध वाळ, च को 


» नवभारत 
घे ७८७ 


न्स अमृतमहोत्सवी) > 
>” 

की ओक 
ढ शू 9९ डर १ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत . 


नोकरशाहीच्या पायदळीं लोकक्याहीमध्यें अन्तर्भूत 
असलेले हक्क तुडवले जाऊं नयेत म्हणून भारतीय 
घटनेमध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या तर राहिल्याच 
पाहिजेत असें म्हणणे रास्त आहे. मुख्य हिशोत्र- 
तपासनीस या अधिकाऱ्याची नेमणूक व संसदेमध्ये 
होत असलेली त्याच्या अहवालाची चर्चा या तरतुदी 
लोकशाहीसंरक्षणासाठी आहेत आणि त्या तकशा 
रहाव्यात असा कोणत्याहि लोकशाहीप्रेमी भारती- 
याचा आग्रह राहील. मोठमोठ्या धरणयोजना, 
खरेदीविक्रीचे व्यवहार यांत उघडक्रीस आलेली 
अधिकाऱ्यांची कुलंगडीं ( 8०91) १518 ) एरवी 
चः्हास्यावर कशीं आलीं असतीं ? 

संसद अधिकाऱ्यावर भलतीसलती टीका करते, 
त्यामुळें अधि ॥री उत्साहाने स्वत:च्या घडाडीनिदीं 
व जत्राव्रदारीवर काम करीत नाहींत अशी प्रा, 
अँपटळ्वी यांची टीका आहे. संसदेचे सभासद 
आपल्या कतेब्याचें अतिक्रमण करतात असें 
बिलकुल वाटत नाहीं. टीका आहे ती उलट 
बाजूकडून, संसद-सभासद आपलें कर्तव्य पूर्णपणें 
पार पाडत नाहींत अशी ती टीका आहे, भार. 
तांत लोकशाही बद्धमूल झाली आहे अशी प्रा० 
अंपट्वींची कल्पना झालेली दिसते. संसदेच्या 
देनन्दिन कार्यक्रमांत सरकारी कामकाजासाठींच बहु- 
तेक सर्व वेळ (-- प्रश्नासाठी राखून ठेवलेला तास 
सोडला तर ) निघून जातो, खाजगी विधेयके वा ठराव 
यांना जितका पाहिजे तितका वेळ मिळत नाहीं 
असा आक्षेप आहे, आणि त्यांत अगदींच तथ्य 
नाहीं असें म्हणतां येत नाहीं, कार्यकारिणीचे संसदे- 
वर होत असलेलें आक्रमण ही समस्या इंग्लंड 
आदि सर्वे ( संसदीय ) लोकशाही राणूंमथ्यें उभी 
ठाकली आहे. तीच भारतांतहि 


डोकें ब्र काढूं 


अँपळ्वी करीत नाहींत, हं त्यांना येथील परि. 
स्थितीचें सम्यग्‌ ज्ञान नाहीं याचें द्योतक आहे. 


अनुक्रमणिका 


जनसेबा आयोगाचे काये 

जनसेवा आयोगावरील प्रा० अँपट्यींची टीका 
ही संसदेवरीळ टीकेव्याच प्रकारांत मोडणारी आहे. 
सुख्य हिशेवतपासनीसाप्रमाणेंच जनसेवा आयोगाची 
( ?ए७॥० 8ह"एटढ 0010111188101 ; तरतूद 
घटनेनें केलेली आहे, नोकरशाहीची निवड करणें 
कार्यकारिणीच्या हातांत असेळ तर कार्यकरिणी 
व वरिउ अधिकारी आपल्या वशिल्याचे लोक 
नोकरीस लावतीळ, तसे झाल्यास वजत्रजपुरी 
माजून सरकार फार शिरजोर होऊन लोकशाहीची 
पायमळी होईल. जनसेवा आयोगाने शिफारसी 
करूनसुद्धा निवडलेल्या उमेदवारांचा क्रम सरकारनें 
थुडकावल्याचीं उदाहरणें आयोगाच्या अहवालांत 
नमूद केलेलीं आहेत, असं असतांना वाढत्या नोकर- 
शाहीचें कुरण सरकारला मोकळे सोडण्यांत काय 
तात्पये आहे ? प्रा० अँपळुबी यांनीं नोकर- 
निवडीवाब्रत केलेल्या इतर सूचना स्वीकारा आहेत. 
जनसेवा आयोगाने प्रत्यक्ष नेमणुक्रीच्या पूर्वी 
कांही. दिवस नोकरांची निवड न करितां 
सरकारच्या आदेशानुसार ज्या विशिष्ट क्षेत्रांतील 
नोकर व विशिष्ट प्रतीचे नोकर पाहिजे असतील 
त्यांच्या विस्तृत प्रमाणावर निवड करून याद्या तयार 
ठेवाव्यात, सरकारला जसजशी जरूर लागेल तसतेक्रा 
नेमणुकी होत जातील ही सूचना अत्यन्त योग्य 
आहे, त्यामुळें वेळ वाचेल, उमेदवारांच्या पदरांत 
निराशा येणार नाहीं व विकासाचे कार्यक्रम निश्चित 
काळांत कार्यवाहीत येतील, नोकरांची बढती' 
( 2170000101 ), निवृत्ति ( 5121811) 0३- 
1100 ), निरनिराळ्या क्षेत्रांमधून करावयाची 
नोकरांची निवड, विशिष्र क्षेत्रामध्ये वाकबगार 
असलेले अधिकारी व सर्वसाधारण कौशल्य अंगी 
बाणलेले अधिकारी ( 39९08]180 81 (3९0८- 
गभ 115 $0१॥॥॥1111318(018 ) यांचे अन्योन्य- 
हकध, याविषरवीं प्रा, अपट्वी यांनीं केलेळे विवेचन 
१ सूचना विचारा्हे आहेत, 


84 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९ १ | त्रै 


र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अँपळू्वी अहबालासंबंधीं 


अधिकाराचे प्रतिदान 

प्रा, अंप्बी यांनीं अधिकार व जवाबदारी 
यांच्या प्रतिदानासंवंधीं ( 1)€1€९४8110॥1) जें 
विवेचन केलें आहे तेंहि योग्य आहे. लोकशाहीचा 
सिद्धान्त व व्यवहार या दोन्हीं दृष्टीनीं सत्तेच्या 
प्रतिदानाची आवडयकता आहे, अर्थस्रातें ब इतर 
खातीं, निरनिराळीं खाती. व॒कार्यक्रमयन्त्रणा 
( 17002४'811112 ४९0188 ), नियन्त्रकयंत्रणा 
व बहिर्यन्वणा ( 551 १४९1०५7 ७110 एपटाते 
९९107४ ) यांच्यामध्यें पहिल्या घटकाकडून दुसर्‍या 
घटका डे सत्तेचें प्रतिदान झाळें पाहिजे. नियोजन- 


मण्डळाची ( 1218111) 108 (8111111183 3 प्रा. 


अंपळ्वी यांनीं केलेली स्तुति यथोचित आहे. 
कार्यक्रम त्वरेने कार्यवाहीत आणण्यासाटीं एक प्रमुख 
अधिकारो ( ॥अछफ्ा011)९ 1951001121 ) 
नेमावा ही सूचना क्रान्तिकारफ पण अदूभुतरम्य 
वाटते. सरकारचा दिवसानुदिवस वाढणारा आर्थिक 
उद्योग ( [1111811[/11865 ) चालविण्यासाठी कशा 
प्रकारची यन्त्रणा असावी यासंब्रंधीचें विवेचन 
उछेवनीय आहे, अहवालांतील सर्वात मार्मिक 
चर्चा अर्थसंकल्पासंत्रंधींची आहे, प्रत्यक्ष कार्य 
अंमळांत येईपावेतो. अर्थसंकल्पांतील आकडे 
निश्चित झालेले नसतात, त्यामुळें जी अनिश्चितता 
निर्माण होते त्यामुळें कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. 
भारतांतील योजनेच्या यन्त्रणेंतीळ हा महत्वाचा दोष 
आहे. “ लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये कशाचीच 
निश्चिति नसते * या व्रीदवाक्याकडे बोट दाल्वून 
योजनेच्या यन्त्रणेंतील या दोषावर पांघरूण घालतां 
थेणार नाहीं, एका बावीवर जो खर्च करावयाचा तो 
निश्चित झाल्यावर त्या बाबीमध्ये जीं निरनिराळीं 
कार्ये असतात त्यांच्यामधील खर्चाची वांटणी लव- 
चिक असावी हें प्रा० अंपल्बी यांचें म्हणणें मान्य 
करणें इप्ट आहे. एरब्रीं विकासयोजना पार पाडणें 
कठिण होईल 


डड 


अनुक्रमणिका 


प्रेशासनयंत्रणेचे स्वरूप . 
प्रशासनयन्त्रणेमध्ये ( 87"ए०ए1'8] ) दोष 
आहेत, आणि त्यांमुळेंच केवळ योजना नेमून दिलेल्या 


कालावधींत पार पड शकत नाहीं हें खरे नाहीं. 
"९ * 


यन्त्रणेमध्ये किरकोळ जरी दोष राहिले तरी कार्य- 
हानि होईल हें तर खरेंच. परन्तु यन्त्णेंतील दोषां- 
पेक्षां महत्वाचे दोष आपल्या राजकीय व नैतिक 
ब्यथेमव्यें आढळतात, प्रा“ अँंपटूत्रींच्या तिसऱ्या 
अहवालांत या राजकीय व नैतिक व्यथेचा उललेख 
नाहीं याचें कारण म्हणजे त्या अहवालाच्या संदर्भात 
तो उलेख येत नसेल. त्यांच्या पहिल्या अहवालांत 
तो उल्लेख होता, त्यामध्यें प्रा2 अँपट्वींनीं भारताच्या 
प्रशासनव्यवस्थेचा क्रमांक जगांतील दहाबारा कार्य- 
क्षम रा्रीयप्रश्यासनांमध्यें लावायास पाहिजे हें प्ररा- 
स्तिपत्न आपणांस देऊन टाकलें होतें. तं प्रज्ञस्तिपत्र 
आपण परमाथनेंच व्यावयास पाहिजे, एरवीं आपल्या 
व्यवस्थेचे यथाथ मूल्यमापन होणें गाक्य नाहीं त्या 
दृष्टीनें श्री, गोरवाळा यांचा अहवाल वास्तवदर्ली 
वाटतो. केन्द्रीय प्रशासन व राज्यांमधील प्रशासन यांचे 
संबंध, मन्द्री व अधिकारी, अधिकारी व स्थानिक राज- 
कीय कार्यकर्ते यांचे संबंध व जनतेचा योजनेविषयींचा 
उत्साह यांचा समावेश. आपल्या प्र्नासनविषयक 
राजकीय समस्येमध्यें करावयास पाहिजे, मन्त्री, 


अधिकारी, कनिष्ट नोकरवर्ग व सरकारी उद्योग ब. 


कार्यक्रम याच्याशी संवंधित असलेल्या खाजगी 
व्यक्ती यांचें चारित्र्य आर्थिक प्रलोभनास बळी 
पडणारे आहे कीं निष्कलंक आहे ही आपली 
नेतिक समस्या आहे. राजकीय व नेतिक घटक 
अतर्क्य व अनिश्चित आहेत हें खरे, म्हणूनच ते 
फार महत्त्वाचे ठरतात, योजनेची दाकयाराक्‍यता 
शेवटीं या राजकीय व नेतिक घटकांवरच अवलंबून 
असते, चुकार व लाचदाऊं अधिकारी, नोकर व 
इतर व्यक्ती यांना योग्य तें शासन देणें आव्यक 
आहे, आणि तसें केल्यास परिस्थितींत सुधारणा 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होते हें साम्यवादी राष्ट्रांमधीळ अनुभवावरून सिद्ध 
होतें. लोकशाहीचीं कांहीं पथ्ये आहेत. जनतेचे 
वित्त व कल्याण यांच्याशी व्यभिचार करण्याचें 
मोकाट खातंत्य अधिकारी व संवंधित व्यक्ती यांना 
देणें हे एक लोकशाहीचें पथ्य आहे असें कोणीं 
म्हणतील तर व्यक्तिस्वातंत्रयाचा तो विपर्यास होय. 
प्रा“ अंपलूवी यांनीं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार 
भारतांत फार कमी आहेत अशी तक्रार मांडली 
आहे ती फोळ आहे. अमेरिकेंतील परिस्थिति 


आणि भारतांतील परिस्थिति यांत जमीनअस्मानाचा 
फरक आहे. आपल्या येथीळ वेतनमूल्ये येथील 
परिस्थितीशी जुळणारी अश्ींच असणें आवदयक 
आहे. सर्वोत. कनिष्ठ सरकारी नोकर व अत्युच्च 
श्रेणींवरील अधिकारी यांच्या वेतनामध्ये खोल दरी 
असणें, सामाजिक व आर्थिक समता व लोकशाही 
या दृष्टीनें अनिष्ट होय़ हें कोणींही मान्य करील, 
अर्थसंकल्पाच्या आवाक्यांतीळ ती गोष्ट आहे कां 
नाहीं हा प्रश्न अलाहिदा, 


अमस्वताच्या पावसाचे थेंब 

“ कांहीं लोक असा आक्षेप घेतात कीं, तुमचा 
हा जो भरूदानाचा मार्ग आहे त्यानें जगाचे कांहीं 
कल्याण अवइय होईल पण त्यामुळें कोणताहि प्रश्न 
सुटणार नाहीं. राज्यतंत्र बदलल्याशिवाय कांहीं होणार 
नाहीं, 

“६ मी त्यांना विचारतो, या भूदानामुळे कांहीं 
वाईट, विपरीत परिणाम घडणार नाहींत हें तरी 
आपल्याला मान्य आहे ना ? कांहींहि वाईट होणार 
नाहीं, थोडें मलेंच होईल ही गोष्ट ते मान्य कर- 
तात, मात्र “ एवढ्याने काय होणार आहे? असें 


फूल असलें तर त्याला व्या 

त्याचा आह एकच प्रश्न 

पाण्याला, माळांना, झाडांना, खडकांना 

जन्म दिला कुणि या दुःखांना 

रोज दिवाळी करणारें जग 

त्याला देते दगडांचा अहेर...तरी अखेर 

त्याचा आहे प॒कच प्रश्न; ...फूळ असले तर त्याला द्या 
विणला जातो सुलव्या रात्रीं 

स्त्रीपुरुषांचा गोफ जरी 

अजुन नाही नव्या पिंडांच्या 

मानवतेची चाड उरी, 

त्याचा आहे एकच प्रश्न,...फूळ असलें तर त्याला द्या 


आपलें मत ते न्यक्त करतात, -दृत्ता कदम 
“: कदाचित या आक्षेपाप्रमाणेंहि घडेल. सर्व 
. शं कक क 
लोकांनीं या यज्ञांत मदत केली नाहीं, सवांना तती नेंकास उसवू .,. 
प्रेरणा झाळी नाहीं, तर फक्त गरिञांना दहाबारा नक्तोस उसवू 
हजार एकर जमीन मिळेल, दुसरें कांहीं होणार शिवण मनांची 
नाहीं, हे एवढेंच काम झालें तर तें पुण्पक्रत्य ठरेल अधीखून जी 
अर्थात पावत्ताचे पाणी थेब थेंघचच पडते पण सर्वत्र सये आपुल्या ... 
पडतें व त्यामुळे नयय री रि 
ह्या नाले दुथडी मरून वाहतात, तूंच म्हणालिस 
त्याचप्रमार्ण ह काम आहे असं जर सर्वाना वाटे रावा 
आणि प्रत्येकाने याळा द्वातभार हावळा तर कवक थेडीवारा 
एप्वाद्या मोठ्या नदीसारखे बिराट स्वरूप घारण ही 
करील अताहि संभव आहे. ?? -.. विनोबा हतबळ लुटण्या , . , 
- दृत्ता कदम 
8-1 
१, जी | शा आ. 
जं गभ म, ९१९७. व्ष 
«२. ७०ण्ळ् 
१५&नवभारतः र्ल 
|. ७५ 
अनुक्रमणिका टीचा सा महास्य सस _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्ति- 
आवडयकतेसंबंधीं व अंतिम यश्ा- 
संबंधीं सामान्यपणे पुढारलेल्या राष्ट्रांत कुणीच शंका 
चेत नसे. आर्थिक दृष्ट्या युरोपीव राष्ट्रांत व अमे- 
रिकेंत विसाब्या दातकाच्या प्रारंभापर्यंतचा काळ 
एकंदरींत समद्धीचा व विक्रासाचा असा होता. 
ओद्योगिक क्रांती मुळें वब विज्ञानांतीळ प्रगतीच्या 
योगानें शाक्य झालेल्या प्रचेड उत्पादनामुळे समाजां- 
तल्य़ा सगळ्याच वर्गाची आर्थिक स्थिति संपन्न 
होत गेली. त्यामुळें कांदीं प्रमाणांत विषमता वाढली 
तरी ती विशेष बोंचक झाली नाहीं. पण पहिलें 

युद्ध झालें; नि तें जरी तथाकथित लोकशाही 
राष्ट्रांनीं जिंकले तरी प्रे. विल्त्तनचा लोऊक्ाहीसाठीं 
जग सुरक्षित करण्याचा ? मानस का हीं पूण झाला 
नाहीं, पुढीळ वीस वघौत घडत गेलेली प्रत्येक मह- 
स्वाची घटना लोकशाहीला आन्हान देणारी ठरली. 
रश्धिय्रांतील साम्यवादी राज्यक्रांति; जमेनी, इटली 
स्पेन, पोर्तुगाल या राष्ट्रांत निर्माण झालेली हुकूम- 
शाही, अभूतपूर्व अशी जगब्यापी आथिक मंदी-या 
कांही घटनांचा उछेख केला तरी पुरे आहे, 

आणि पहिल्या युद्धापेक्षांहि भयंकर अले दुसरें 
महायुद्ध होऊनहि आज लोकशाही व ब्यक्तिस्वातं- 
ञ्याचा प्रश्न सुटला आहे असें मुळींच नाहीं. उलट, 
त्यांचें भवित* अधिकच झांकळून गेल्यासारखे 
भातत आहे. कम्युनिझमच्या महत्त्वाकांक्षी व आक्र- 
मक धोरणामुळे सखातंत्र्याचा प्रश्न आज अधिकच 
निकडीचा व गंमीर झाला आहे. इंग्लंड व फ्रान्स- 


पहिल्या महायुद्धापर्यत लोकळ्ाही व 
स्वातेत्र्य यांच्ट! 


प्रा. म, रा. कुलकर्णी 
स्वातंत्र्याचे भवितव्य 


सारख्या प्रमुख लोकशाही राष्ट्रांचा वसाहतवाद 
आतां इतिहासजमा झाला आहे असेहि नादी. 
गेल्या दहा वर्षातील घटनांमुळ लहान व लष्करी- 
दृष्ट्या दुर्बळ अशा स्वतंत्र राष्ट्रांना बलाढय राष्टां- 
पासून अमय आहे असें मानायलाहिं 
जागा राहिली नाहीं. अश्या परिस्थितींत स्वातंर, 
त्याच्या भवितन्या संत्रंधीच्या चर्चेला एक वेगळी ' 
घार आली असेळ तर नवल नाहीं, या दृष्टीनेंच 
ठ०्प्टा९88 णि ठपका 17660010 च्या 
मिलान ( इटली ) येथें सप्टेंबर १९५५ मध्ये मर- 
लेल्य' आंतरराष्ट्रीय परिषदेत झालेल्य़ा ' स्वातंत्र्याचे 
भवितच्य ' या विषयाच्या चर्चेचा परामद घेणे 
उद्‌ब्रोधक ठरेल. ी | 
स्वातच्याचा अथ 

स्वातंत्र्य, लोकशाही, समाजवाद वगेरे दाब्द 
आपण हरघडी वापरतो, पण त्यांचा निश्चित अर्थ-- 
अथवा वेगवेगळे अर्थ आपण लक्षांत घेत नाहीं, 
फारसे खोळांत न जातांहि विचार केला तर असें 
दिसून येते कीं, खातंत्र्य म्हटल्यानंतर राष्ट्रर्चे 
राजकीय खातेत्य व ब्यक्तिखातंत्य हे खतेत्र्याच 
दोन तरी अर्थे चटकन्‌ लक्षांत येतात. हीं दोन 
स्वातंत्र्ये आविमाज्य आहेत असे मुळींच नाहीं, 
किंबहुना तीं अशीं नाहींत म्हणूनच कांहीं महत्त्वाचे 
प्रश्न उपस्थित होतात, रशिया अथवा तत्सम साम्य- 
बादी राष्ट्रं भारत-अमेरिकेईतकींच राजकीय दृष्ट्या 
स्वतंत्र आहेत; पण तिथल्या लोकांना ख्ातंतर्प नाही 
अर्से आपण म्हणतों, याच्या उलट मात्र सामान्यपणे 


लै 
१ '॥७ ता 0000101180 107 0 एपछ] प7'220०0ण या संस्थेने या परिषदेत वाच 
गेलेळे निजरंध 'प॥७ 101७ ० ॥'७८ते०0 या ग्रंथांत समाविष्ट केळे आहेत 


४५ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


का 
१ / क्य १ 
र्त णात > रजि 
एहिनवभारत चेल 
*साधी ७५ प >१९ 
०६4 अमृतमहोत्सवी9/->३७ 


८ 9 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असे म्हणतां येईल कीं राष्ट्र स्वतंत्र नसले, कीं 
ब्यक्तिस्वातंत्यहि नसणारच, मिलानच्या परिषदेत 
* स्ातंडय ? या शब्दांचा अर्थ निश्चित करण्याचा 
प्रयत्न बहुतेकांनी केळाच नाहीं, स्वातंत्र्य म्हटल्याने 
एक सर्वसामान्य अर्थ सगळ्यांनाच अभिप्रेत होतो 
हँ खरें असलें तरी स्वातंत्र्य हा शब्द एकाच अर्थानें 
बैद्दमींच वापरला जातो असें नाहीं; आणि संदर्मा- 
वरून नेहमींच त्यांचा विशिष्ट अर्थ समजेल अशी 
खाड्री नाहीं, या दृष्टीनें इंग्लंडच्या मजूर पक्षाचा पुढारी 
हूयू गेटरस्केटनें स्वातंत्रयाचे वेगवेगळे अर्थ कोणते 
हौतात याची थोडीशी चर्चा केली आहे ( 'ग॥€ 
४०10110 ०081शा 22 (0 ए62त०11) ? ) 
ती उपयोगी वाटते. गेट॒म्केलच्या मते राजकीय 
स्वातत्र्य म्हणजे भाषणस्वातेञ्य, घार्मिक खातंतर्य 
आणि सरकार निवडण्याचे, बदलण्याचे व त्यावर 
टीझा करण्याचें, वगेरे स्वातंत्रय, प्रे, रूझवेल्टच्या 
“ चार स्वातंत्र्या 'पेकीं गरजा ब मय यांपासूनचें 
स्वातंःय गेट्म्केळ राजकीय ख्वातंत्र्यांत समा विष्ट करीत 
नाटीं. कारण, त्यामुळें स्वातंत्र्याची व्याख्या फर 
न्यापक होईल ब असें स्वातंत्रय इष्ट असलें तरी सध्यां 
तै केवळ ध्येय म्हणूनच राहील, 


दुहैरी विचाराची गरज 


स्वातंत्र्याचा विचार करतांना मुख्यतः ब्यक्ति- 
स्वातेञ्वावर भर दिलेला आढळतो. तसेंच राजकीय 
स्वातेत्र्याच्या भवितव्याचा विचार करतांना अलीकडे 
आर्थ स्वातंञ्य व त्याचे परस्पर संबंध यांचाहि अधि- 
काघिक विचार होऊं लागला आहे, तथापि हा सगळा 
तिचार एका देशांतील लोकांच्या दृष्टीने झाल्यामुळ 
राष्ट्रागाठांतील संबंध व प्रचल राष्ट्रंच्या वचस्वामुळें 
हौणारी लहान राप्रींची स्वातंत्र्यहानि ब पया! 
राष्ट्रांतील ब्यक्तिस्वातंञ्याची हानि यांचा विचार 
कांडी वेळा ब'जूळा पडल्यातारखा वाटतो, पण हा 
विचारहि तितकाच महत्त्वाचा आहे हे उघड आहे, 
छु्या त!ग्राज्यक्षाही राष्ट्रांचा वसाहतवाद व रशि- 


यानें त्या 


यादि राष्ट्रांचा आक्रमक ध्येयवाद यामुळे राष्ट्रू स्वातं- 
ञ्याला मुकली आहेत-मुकत आहेत, आणि या 
बाबतींत प्रत्यक्षपणे न्यक्तिस्वातंञ्याचा प्रश्न उपस्थित 
होत नाहीं; म्हणून स्वातंत्र्याच्या भवितन्याचा विचार 
करतांना लोकश।हीविरोधी सरकारकडून होणाऱ्या 
न्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा व तसेंच साम्राज्य- 


वादी ( भांडबलशाही वा साम्यवादी ) राष्ट्रांकडून. 


इतर राष्ट्रांच्या स्वातंत्पावर होणाऱ्या आक्रमणाचा. 
असा दुहेरी विचार झाला पाहिजे. 


कोणत्याहि स्वरूपाच्या स्वातंञ्याच्या भवितब्याचा 


विचार करतांना सामान्यतः दोन प्रमुग्व प्रश्न उप-- 


स्थित होतात; ( १ ) स्वातंत्र्याचे भवितन्य धोक्यांत 
आणणाऱ्या शक्ती आणि घटना कोणत्या त्यांचें 
स्वरूप काय नि त्यांचा पाडाव कमा करतां येईल ? 
आणि ( २ ) स्वातंत्र्याप्रमाणेंच जीं कांही इतर म्‌ल्यें 
आपणाला जोपासावयाचीं आहेत अथवा नन्यानें 
प्रयत्नपूर्वक प्रस्थापित करावयाची आहेत तां व 
स्वातंत्र्य यांच्यामध्ये विरोध आहे काय १ असल्यास 
त्यांचा समन्वय घालतां येईल काय १ 
तर स्वातंत्र्य गौण समजून त्याची हानि झाली तरी 
चालेल असें समजावयाचें काय ? 
आव्हानाचें ख्खरूप : हायेकची भूमिका 

प्रथम आपण ख्ातंत्र्याला जें आ.हान स्वीकारावे 
लागत आहे त्याचें स्वरूप पाहू. वर उल्लेखिलेल्या 
परिषदेंत कांहीं प्रमुख विचारवंतांनी या विषयीचे 
आपले विचार मांडले आहेत, त्यांत “ 1१०8 
60 386)ते०यप या गाजलेल्या ग्रेथाच्या ले 
प्रामुज्यानें उछ्लेव केला पाहिजे. 
वाचलेला आहे. त्यांवर ह्ाायेक ( एल ) चे 
भांडवलशाही, खाजगी मालमत्ता ब समाजयमाद या 
विषयीचे विचार काय आहेत हें नव्याने सांगितडे 
पाहिजे असे नाहीं, तथापि, हे विचार एका विशिष्ट 
वर्गाचे प्रातिनिधिक असल्यामुळे 
हायेकर्ने मांडलेल्या मु 


'वकाचा 


बरीळ परिमंवादांत 
दु्यांचा थोडासा ऊट्टापोह करणें 


४६ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


येत जसेल: 


ज्यांनीं हा ग्रंथ 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 


>. र ._) 
५-/८ ऱ्् तर» 


वा ४ 
व््ि > 3७ 


*्र& 


2 अ र क 
"कुक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वातंत्र्याचे भवितव्य 


योग्य होईल, हायेकच्या म्हणण्याचा आदाय्र असा ; 
स्वातंत्यांचा विवार करतांना त्याचा एक सर्वसामान्य 
जूल्य म्हणून विचार झाला पाहिजे, स्वाभाविकच 
संग अते गृहित घरले पाहिजे कीं, या मूल्पाला 
अतिदाथ अववादात्मक परिस्थिति सोडली तर ब्राध 
आणतां कामा नये. क्षणिक सुध!रणा व तात्कालिक 
प्रला मनामुळें खात्याला थोडी थोडी व कदाचित्‌ 
अप्रयक्षपणें मुरड पडत जाते; आणि खरा जर 
धोका कोणता असेल तर अशा लहान व सोम्य 
मर्यादांचा. आपण पाहतो कीं, प्रत्येक नवीन कायदा, 
नवीन बंधन आणि व्यक्तीच्या व्यवहारांतील तरकारी 
ढवऊळाढअळ यांचे समर्थन सुधारणा, प्रगति अथवा 
कामगार आणि पददलित यांचा उद्धार अशा 
शब्दांत केलें जातें. 

स्वातंत्पाची कल्पना निश्चित असणे जरूर आहे, 
हायेकच्य़ा मतें अशी निश्चित कल्पना गेल्या दोनशे 
वर्षांत पाश्चिपाऱय ( भांडवलशाही ) राष्ट्रांत रूढ 
आहे. कांहीं किमान नियंत्रणें सोडळीं तर न्यक्तोला 
आपला ब्यत्रहार पाहिजे तत्ता चालविण्याची पूर्ण 
मुथा आणि सरकार कोणत्याहि प्रकारें आपल्या 
अधिकाराचा खेर (७001७817४7) उपयोग करणार 
नाडी यांची खात्री-अर्से या स्वातंत्याचें स्वरूप सूत्र- 
रूप!नें सांगतां येईल, या कल्यनेचा अंगभून भाग 
म्हणून खाजगी मालमत्ता व कराराचे स्वातंत्र्य 
यांचा उललव केला पाहिजे, हायेकच्य़ा मतें या 
स्वातंत्र्पामुळें मालमत्तेचे मालक नसलेल्या लोकानांहि 
इतकी संधि मिळते कीं जी समाजत्रादी राज्यांत 
कर्घींच मिळणार नाहीं, खाजगी मालमत्तेशिवाय 
ब्यक्तिस्वातत्र्य नांद शकतें हेंच मुळीं हायेकळला मान्य 
नाहीं, शिवाय लोकशाही सरकार असलें म्हणून 
ते. अधिकाराचा स्वैर वापर करणार नाहीं अते 
मुळींच नाहीं, जरी तमाजाच्या कल्पाणाच्या बुरख्पा- 
खालीं लोकशादीवरकारनें अधिकाधिक सत्ता 
“आपल्याकडे घेतली तरी त्याचा परिणाम ब्यक्ति- 


अनुक्रमणिका 


स्वातंऊप मर्पादित होण्यांत झाल्यावांचून रहात नादीं, 
या हीने लोकशाही त हुकूमशाही ( 10०81168- 
71811 888 ) यांच्यांतील भेद अति सूक्ष्म आहे, 
शिवराय आर्थिक नियोजनाच्या निमित्तानें बहुतेक 
राष्ट्र वाढया सत्तेचा वापर करीत आहित व त्या- 
मुळे न्यक्तिस्वातंञ्य सारखे मर्मादित होत आहे. 
तेव्हां सरकारच्या या वाढया अधिकाराला आळा. 
घातल्याशिजाय स्वातंञ्याळा तरणोपाय नाहीं. 
गेट्स्केळचा विरोधी विचार 

आर्थिक स्वातंत्र्याशिगाय ब्यक्तिस्वातंञ्याला अर्धे 
नाहीं; किंभहुना व्यक्तिस्व!तंत्प टिकणारच नाहीं हा 
एका टोकाचा हष्टिकोण होप, याच्या दुलऱ्या 
टोकाला ह्या तथाकथित आर्थिक स्वःतंत्र्पाशिञया 
न्यक्तिस्वातंःप असू शकतें; एवढेंच नग्हे तर आतों 
अशी परिस्यिति निर्माण झाली आहे कीं, खाजगी 
मालतत्ता इत्यादींचा आग्रह सोडला तरच या पुढे 
ब्यक्तिस्वातंञ्य टिकेळ अशी विचारसरणी मांडणारे 
विचारवंत व पुढारी आहेत. या दुमऱ्या प्रकाराचे 
प्रातिनिधिक म्हणून हृय गेट्स्केळ या ब्रिटिश मजूर 
पक्षाच्या पुढाऱ्याचे विचार सांगतां येतील, वरील 
परिसंवादांत “ 1100110006 लोछ[[802ट& 9 
ए"1680011 ” या शीर्षकाखाली त्याने उपस्थित 
केलेले मुद्दे अतिशय महत्वाचे समजले पाहिजेत. 
हायेक काय आणि गेटूस्केल काय दोघांनाहि स्वातंत्र्य 
हा तितकाच जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे, पण त्यांच्या 
विचारांत किती मूळभूत फरक आहे हें पाहिलें 
स्हणजे स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्यातहि कसे तट आहेत 
व गोंधळ आहे थांची कल्यना येते. तथापि गेट्‌- 
स्केलच्या विचारांचा परामश घेण्यापूर्वी वरील दोन 
टोकांच्या मध्ये असणाऱ्या विचारप्रमाहांचा विचार 
केला पाहिजे, 


हुकूमशादी सर्वस्वी त्याज्य 
हिटळरतारख्या हुकुपराहांकड्भून 
एक मोठें आव्हान स्वीकारावे. लागतें. हुकूम” 


स्वातंत्र्याला 


४७ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


शाहीच्या घोक्यापासून स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवणें ही 
स्त्रातंञ्यप्रेमी लोकांची फार मोठी जब्राबदारी आहे. 
हिटलर ज्या पद्धतीनें हुकूमशहा झाला हें पाहिलें 
म्हणजे हुकूमत्ाही किती फस्तवें रूव घारण करून 
येते याची कल्पना येते. लोकशाहीमार्गानें हिटलर- 
सार्या हुकूमशहा सत्तेवर येतो, स्वातंत्र्याचा दुरु- 
पयोग होऊं नये म्हणून सरकार नियंत्रण घालते; 
आणि स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठीं म्हणून घातलेले निर्वेध 
स्वातंत्र्यालाच घातक ठरतात ! ढोकशाही-सरकारची 
ह्वुसरी दुबलता म्हणजे ती लोकांना जबाबदार 
असते; _लोकशाहींत लोकांच्या सरकारतब्रद्दलच्या 
अपेक्षा उंचावलेल्या असतात, त्यामुळें लोकशयाहीबद्दळ 
लोकांची विनाकारणच निराशा होण्याची शक्‍यता 
असते. दुसरें, नाहींतरी लोकशाहीमार्गानें प्रगति 
हळुडळूंच होणार, पण म्हणून जर एखाद्या राष्ट्राने 
ठा*्पुरता जलद विकासासाठी हुकूमशाहीचा अवलंब 
करूं म्हटलें तर तं घातक ठरेल, कारण, मग पुढ 
केव्हांहि लोकशाही प्रस्थापित करणे अशक्य होईल. 
सिडने हूक ( ' 0181160९82 (0 पए५'८८त०॥)* 
श. २८ ) म्हणतो त्याप्रमागें कोणाची जर अशी 
समजून असेल कीं, रशियांत लोकशाही आर्थिक 
प्रगतीची बाट पहात पडद्याआड उभी आहे आणि 
आर्थक विकास एकदां पुरा झाला कीं, ती रंगभूमी- 
वर प्रवेश करणार आहे, तर ती निखालस चुकीची 
आहे | त्याच्या मतानें रशियांत आज व्यक्तिस्वातं- 
श्यहि नाहीं की आर्थिक समताहि नाहीं. आर्थिक 
बिकासाचा हा प्रश्न मागासलेल्या राष्ट्रामध्ये फार मह. 
सवाचा आहे, अशा राष्ट्रांना हूकचा इपरारा असा 
आहे कों, रशियाच्या मार्गाने कोणत्याच राष्ट्राला 
खातत्र्याची प्रतिष्ठापना करतां येणार नाही. 


थाग्रयात्त्य राष्ट्रांची चूक 

तथापि आज स्वातंत्र्याची गळचेपी फक्त रशि- 
यादि साम्यवादी राष्ट्रंकडूनच होत आहे असें नाहीं. 
चथाकथित लोकशाही राष्ट्रांचा इतिहास निष्कलंक 


र्श्द 


अनुक्रमणिका 


नाही, ही कल्पना जॉन प्लामेनाझ ( ए0070 
71811619(% ) यानें “ प €क्का8 10 8 
फ'2९8 3008४ ” (प्र. ६०-६१ ) या 
प्रबंधांत स्पष्ट केली आहे, आज राष्ट्र तीन गटांत 
विभागली गेलीं आहेत, ररियादि राष्ट्रांनीं 
उघड उघड हुकूमद्याहीचा अवलंत्र केला आहे, 
पाश्चिमात्य भांडवलशाही राष्टांचा इतिहास बसाहत- 
वादानें कलंकित झाला आहे, आणि राहतां राहिला 
तिसरा आशिया-ऑफ्रिकेतल्या स्वतंत्र राष्ट्रांचा गट. 
दुदैवाने पाश्चिमात्य लोकशाही राष्ट्रे या तिसऱ्या गटां- 
तल्या राष्ट्राची मनोभूमिका व प्रश्न समजावून घेण्या- 
ऐवजीं एकोणीसान्या शतकांतल्या राजकीय कसो- 
स्याच जागतिक राजकारणांत लावीत बसलीं आहेत. 
प्लामेनाझ म्हणतो : * पणाला ( फाळाटाया 
०७०९1७8) 1189, ॥९॥)5)8, ॥॥11]॥]0 11 
प)008 ए7९ण, (0 80७0७ धो8 17९ 
ध्यात तह्या208115९त ०01७1४-७1-816, 
प्रा10 101१88 88€8४10ए]1]% 1101130181 
181६1], 0७81 ० 118) 8 111९116 र्ण 
ऐशा ए, ७)088 0011081 छते ॥00ा२08ा 
७0०1]. 88 18 11९0010810[3 
87९8९1 ” (प्र. ६१ ), याच संदर्भात कांहीं इतर 
व्यक्तींनी व्यक्त केलेल्या एका गोष्टीचा उल्छलत्र केला 
पाहिजे, अमेरिका व पाश्चात्त्य राष्ट हीं साम्यवादाचें 
आक्रमण हा लष्करी बळाने सोडवावयाचा प्रश्न आहे 
असें समजत आलीं आहेत. त्यामुळें त्यांनीं जगा- 
भोंबतीं लष्करी करारांची सांखळी निर्माण करण्याचा 
प्रमत्न चालविला आहे. परंतु साम्यवाद हा मख्यतः 
आर्थिक-दारिद्याचा-प्रश्न आहे हें समजल्यांवा'चून 
साम्यवादी आक्रमणाला पायबंद घालतां येणार 
नाहीं व मागासलेल्या राष्ट्रांचे स्वातंञ्य टिकविता 
येणार नाहीं, 


गेट्स्केलची भूमिका 


ह्य के कल्क! क्षे न 
शेवटी, र गेट्स्केल याच्या विचारांचा परामररी 


घेणें भाग आहे, हे विचार भारताच्या दृष्टीनें आणि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. र ._] 
/ र ऱ्् तर» 


नवभारत 
१ ७५ प ही 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वातंत्र्याचे. भवितव्य 


एकंदरींत आर्थक दृष्टत्या मागासलेल्या राष्ट्रांच्या 
इृष्टीने जिन्हाळ्याचे आहेत, हायेक सारखे कांहीं 
विचारवंत जरी आजहि आपल्या जुन्यापुराण्या 
विचारतरणीला चिकटून असले तरी सामाच्यतः 
भांडवलशाहीचे कट्टे पुरस्क्तेहि आज मिळ आणि 
स्पेन्सरच्या न्यक्तिस्वातंत्र्यवादाच्या कल्पना कांटेकोर. 
पणें प्रतिपादतांना क्वचितच आढळून येतात. 
त्यांना अगदीं समाजवाद जरी पसंत नसला 
तरी सरकारनें आर्थिक क्षेत्रांत कांहीं न्यवहा- 
रांत व विशिष्ट प्रसंगीं हस्तक्षेप करण्यास त्यांचा 
विरोध नाहीं, तरीपण स्वातंत्र्यवाद्यांच्या मधला 
विरोध जाणवल्यावांचून रहात नाहीं, (2011876९88 
107 001191] 16९6011 या संघटनेनें खरें 
म्हणजे स्वातंत्र्यावावतींत भिन्नमित्न एऊढेंच नव्हें 
तर कांहीं मूलभूत बाबतींत परस्परविरोधी विचारां- 
च्या लोकांना एकाच दावणींत बांधल्यासारखे वाटते, 
आतां वर पाहिल्याप्रमाणे आर्थिक स्वातंत्र्वाशिवाय 
( म्हणजे खाजगी मालमत्ता इत्यादींच्या खातंत्र्या- 
शिवाय) ब्यक्तिस्वातंत्र्याला अथे नाहीं आणि म्हणून 
सरकारनें आपला अघिकार व कार्ये एकोणिसाब्या 
शातकांतल्या कल्पनांप्रमाणें मर्यादित ठेवावी असें 
कांद्रींचें टांम मत आहे, तर गेट्स्केळ सारख्या 
उदारमतव!दी समाजवाद्यांच्या मतें देखीळ आर्थिक 
स्वातंत्र्य व इतर ( राजकीय ) ख्ातंत्र्य यांचा कांदीं 
संवंध नाहीं, गेट्स्केळ अगदीं स्पष्ट शब्दांत म्हणतो 
6 ०118 ल 8 1109. हए8ांक30 
8711701618 0“ 8001701110 17€8९0011? 
19७४९ १7४6 ॥॥६६ 1 18 1101 118617 
त€९8110॥018 0९08ए88 0० 15 8001011110 
शी९08 प 8180 8 1160085919 007तीं- 
पीठा ण ण २ीी७्छा. 17९९01) ... -.. की ५ 
8९९लात 001९0 78 0. 00॥0१॥ 18 
त०७७, फणं0 ग एव्टक्ात 88. एणा- 
86186-8॥0त तक्ाश€'0ए8 1018९01182 


(७४. ” (प्र. २४२) पुढे तो म्हणतो, “ ,., 1: 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


1810100111 [1०४8101210 ७०10९7७ 01 801 


€0910प) 7 उग्र एणांठो छा ट्क] ठे. 


०७ग९€त 810 0601170116 0५ ॥1९ डाछिल, 
७१17) ७101 111९16 18 8160 898 1] एला 
०7 11018 101101081 1९९0011 ४३ 8 
17868 6800101197 ” ( ए. २४२), 

तथापि हें खरेंच की, आज स्वातंत्र्य धोक्यांत 
येत असेळ तर मुख्यतः आर्थिक कारणामुळेच, 
त्यामुळेंच समाजवाद्यांचे उत्तर असें कीं, राजकीय 
स्वातंत्र्य आणि समता यांना कांहीं अथे प्राप्त न्हावया- 
चा असेल तर आर्थेक समता ब स्थेय हीं निर्माण 
केलीं पाहिजेत, म्हणजे समाजवादी विचार 


सरणी लोकशाहीला विरोधी तर नाहींच तर राजकीय 


लोकशाहीची ती आवदयक व अंगभूत अशी 
आर्थिक बाजू आहे. पण हा झाला एका राष्ट्राचा 
विचार, साम्यवाद व हुकूमशाही यांना दारिद्य जसें 
खाद्य पुरविते तसेंच त्यांना फोफावावयाळा परतंत्र 
वसाहती या चांगल्या जागा असतात, तेव्हां परतंत्र 
देशांना राजकीय स्वातंत्र्य देण्याने साम्यवादाला 
आळा बसेल हें साम्राज्यवादी राष्ट्रांनीं ध्यानांत 
घेणें आवदयक आहे. शेवटीं, एका राष्ट्रांतील जनतें- 
तल्या विषरमतेप्रमा्णेंच राष्ट्राराष्ट्रांतील विषमताहि 
स्वातंत्र्यविनाशाला पोषक ठरणार आहे. ही विप्रमता 
दूर करण्यासाठीं गेट्स्केलच्या मतें सघन व प्रगत 
राष्ट्रांनीं मागासलेल्या राष्ट्रांना मदत केली पाहिजे, 
पण राजकीय वसाहतवादाची जागा आथरक 
वचेस्वानें घेऊं नये | 
भारताच्या दृष्टीनें महत्त्व 

भारताच्या दृष्टीनें हं सगळेंच विवेचन महत्वाचे 
आहे, आर्थिक नियोजनामुळे व्यक्तिखातंत्रय व 
भारतीय लोकज्ांही धोक्यांत येत आहे अश्शी कांदीं 
लोकांनीं ओरड केली आहे, त्यांना गेट्स्केलने 
उत्तर दिलेळेंच आहे. आर्थिक नियोजन अथवा 
आर्थिक व्यवहार व उत्पादनाची साधनें यांचें सर- 
कारी नियंत्रण लोकशाहीशीं सुसंगत आहे कीं नाहीं 


४९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


श्‌ _] 
९४७ १ 
ळय क 
किनवभारत 36 
कच धि ७५ न ३१९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


याचा तास्तरिक काथ्याकूट करण्यांत कांहींच स्वारस्य 
नाही. आज सरकारने आर्थिक नियोजन नाहीं 
केलें तर देशाचे काव होईल हा प्रश्न आहे. आथिक 
नियोजनाशिवाय राष्ट्राची प्रगति अधिक झपास्यानें 
च सुलभतेने होईल असें म्हणणें धाष्ट्यांचे वाटतें, 
तरी देखील अज्ञान आणि दारिद्य यासुळे साम्य- 
वादी हुकूमशाही येथें प्रस्थापित होऊं नये म्हणून 
प्रय्न करीत असतां आपण आर्थिक विकास व 
समता यासाठीं राजकीय स्वातंत्र्याचा तर बळी देत 
नाहीं ना याचा विचार अधिक सूक्ष्मपणे करणें 
आवदयक झालें आहे, या दृष्टीनें मिलानच्या 
परिषदेचे भारतीय प्रतिनिधि प्रा, जी. डी. 
पारीख आणि श्री. दा कोस्टा हे कांही माररी- 
दशेन करतील म्हणून त्यांच्या प्रब्रंधांकडे वळावें 
तर निराद्याच पद्रीं येते. प्रा, पारीख याच्या प्रबे- 
घाची व्याप्ती मोठी आहे, आर्थिक दृष्ट्या मागास- 
लेल्या देशांच्या आर्थेक विक्रासाचा प्रश्न व तो 
लोकशाही मार्गोनी सोडवावयाचा--किंवा सोडवितां 

देल -कीं हुकूमशाही पद्धतीने-असा अतिशय 
जिव्हाळ्याचा विचार त्यांनीं विवेचिला आहे. पण 
त्यांचे तगळें विवेचन अतिशय तात्तिक व तांत्रिक 
सरूपाचें झालें आहे. 

दा कोल्टा यांनीं गेल्या पांच-तात वर्षांतीळ भार- 
तांतील बदळाच्या आधाराने अविकसित राष्टांतील 
सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न हाताळण्याचा अयशस्वी व 
नुटित प्रवत्न केळा आहे, एक म्हणजे भारतांतील 
गेल्या चार-पांच वर्षाच्या अमर्यादित अनुभवाने 
कोणतेहि सर्वसामान्य अनुमान काढणे धोक 


घाडसाचें आहे, तथापि कोस्टा यांनीं 
काढलीं आहेत; 


याचेव 
दोन अनुमानें 


अनुक्रमणिका 


१, मागासलेल्या राष्ट्रांच्या विकासपद्धतीची पार्‌- 
पारिक ( 0185810681 ) कल्पना भारताच्या गेल्या 
चारपांच वषोच्या अतुभवाने खोटी ठरली आहे. 
म्हणजे मागासलेल्या राष्ट्रांत भांडवल पुरवठा 
(0891181 1001811011 ) झपार्यारने होत नाहीं, 
इत्यादि कल्पना आपण खोट्या ठरविल्या आहेत ! 

२, त्यामुळे भारताचा आर्थिक विकासाचा प्रश्न 
वाटतो तितका अवघड नाहीं | 

बरें आर्थिक विकास व सांस्कृतिक खातंत्रय 
(सांस्कृतिक प्रगति नव्हे) यांचा अन्योन्य कांद्ी संतरंध 
आहे असें नाहीं, असे कोस्टांचें मत आहे. तरी पण 
त्यांचे म्हणणें असें कीं, अठराविश्वे दारिद्य जसें 
कमी होईल तसे सांस्कृतिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा 
विशाळ होत जातील, शिवाय, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य 
ब सांस्कृतिक विकात ( ठप[॥ए7७] छु/०ए॥0) 
यांमध्यें त्यांनीं गळत केळी आहे. ते म्हणतात कीं, 
लंकेच्या लोकांचे जीवनमान भारतीयांच्या पेक्षां 
अधिक चांगळें असलें तरी त्यांचा सांस्कृतिक विकास 
आपल्यापेक्षा अधिक झाला आहे अते मुळींच 
म्हणतां येणार नाहीं | त्यांच्या मतें सांस्कृतिक 
स्वातंत्र्याच्या जोयासनेसाठीं स्वतंत्र बुद्धीची ब निर्भय 
माणसे अधिकाधिक निर्माण झालीं पाहिजेत, पण 
जोपर्येत माणते दारिद्यांत पिचत आहेत तोवर 
हें शक्‍य नाहीं, पण हें दारिद्य कसे नाहीसे कराव- 
याचें ब तसे करतांना राजकीय व सांस्कृतिक स्वातं- 
त्याचीं क्षितिजे विस्तृत करण्यासाठीं निय व 
विचारी समाज़ कसा निर्माण करावयाचा याचा 
विचार न्हावा तसा झाला नाहीं अशे वाटतें. असा 
विचार भारतीय पुढाऱ्यांनी व विचावंतांनीं आतां 
करणें अगत्याचे झालें आहे, 


षु > 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


का 
१ / क्य १ 


नवभारत 
*्स्धी॑ ७५ प 3०१९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. ग. बा. जोशी 


लाट-मऱ्हाट-कर्णोटांतीठ प्राक्कालीन संबंध 


लेखांक २ रा 


संदर्भ 

डॉ, सांकळियांनीं आपल्या टीकेंत ( नवभारत, 
जानेवारी १९५७ ) माझ्य़ा ठेखांतीळ कांहीं मुद्दे 
नमूद केळे आहेत, पण त्यांत किंचित्‌ फरक झाला 
आहे; व मूळ माझ्या ळेखांतील महत्त्वाचा भाग 
राहून गेला आहे, ( १ ) पट्टी-पाडी हे शब्द पडु 
या मूळ शब्दांतून निघाळे आहेत. (२) (अ) 
पट्टी, पाडी, पाडा, (ज्र) वाडी, वाडा, (क ) 
हट्टी, हाट, हाड, हाडी हे अमिन्न शब्द; उचार- 
भेदामुळें निराळे; ( पण वाट, वाटी ह्दे सुद्धां. ) 
९२३) पट्टी, हट्टी आणि पाडा हे गुराख्यांच्या 
जीवनापासून शेतकीकडे झालेळें संक्रमण सुचवि- 
तात, ( इतकेंच नन्हे, पट्टग, हाट, हट्ट हीं ब्यापारो- 
द्योगांच्या अभिव्रद्धीच्या काळीं एकावळेलीं असावींत.) 
९ ४ ) यजुवेंदांतील “ पत्ती? जन अनार्य पट्टीच 
असावेत, (५ ) १> ह; म्हणून हृट्ट व मरदृट्ट 
जन संब्रंधित असावेत, मरह्ट्ट या मूळ शाब्दाचें 
संस्कृतीकरण होऊन ' महाराष्ट ' हा नवा शब्द्‌ 
बनला, असें माझे म्हणणें आहे. पण डॉ, सांकळि- 
यांनी लिहिळें आहे कां- प > ह; म्हणून ' महा- 
राष्ट्र? हें मरइृट्ट झाले !(६ ) नासिक ते श्रीशेल- 
पर्येतचा भाग हाटक या नांवाखालीं मोडत असावा, 
( कारण हीं हाटकेश्वराचीं क्षेत्रे आहेत. आणि 
८ हाटक? हें स्थळनाम आहे. हाट प्रदेशाचा अथवा 
हटट-हाटकजनांचा इश्वर तो हाटकेश्वर, जसें 
€ पत्तीनां पति, ? ), (७ ) संस्कृत भाषेत 
सुवर्णाला * हाटक ? नांव आहे, हाटक देशांत 
मिळणारी मौलिक वस्तु म्हणून सोन्याला हं नांव 
प्रास झालें असावें. प्रदेश्ावरून, तेथें निर्माण होणाऱ्या 


अनुक्रमणिका 


महत्त्वाच्या वस्तूंना प्रादेशिक नांव येत असते, 
पछाक्ारळ, शते, पात उग पर्वाळाा 
(10968 ); असें मोनियर्‌ विलियम्सहि नमूद 
करतो. शेती, ब्यापार अश्ा योगें हाटकदेश सुवणे- 
भूमी गणली होती, असें मी लिहिळें आहे. पण 
डॉ, सांकळिवांचें पुढील तुटक वाक्‍य पूर्ण अर्थदायक 
नाहीं. “"ह्ाटक देश हें नांव प्रात्त होण्याचें कारण ही 
सुवर्णभूमी होती, संस्कृतमध्ये “ हाटक ? म्हणजे 
सोनें, ? वरील या सारांशावरून माझी भूमिका 
स्थूलपणें लक्षांत यावयास हरकत नाही, 
कांही महत्त्वाचे मुद्दे 

पण पट्टि-पाडीची चर्चा, डॉ, सांकळियांच्या 
टीकेव पात्र झालेल्या माझ्या त्या (आकटो-नो्हेंजर) 
मूळ लेखांत आली नाहीं. यामुळे पट्टि-पाडी विषयीं 
डॉ. सांकळिवांनीं चचा करणें अयुक्त टरते असें 
मात्र विळकुळल नाहीं. कारण, त्या लेखांतील माझ्या 
विवरणाला, पटद्टि-पाडि या कुळीच्या खथळनामांचा 
पाठिंबा घेतलेला आहे. म्हणून ही माज्ञी दुसरी 
बाजूहि कशी दुबळी आहे, हें उघडकीस आणणे 
वादांतील एक मागच होतो, पण या दुसऱ्या भागां- 
कडे वळण्य़ापूर्वी, त्या लेखांतील चर्चेचा जो मुख्य 
विषय होता त्याचाच प्रथम त्यांनीं समाचार घेणें 
सयुक्तिक झाळें असतें, पण तीं माज्ञीं ' वाटेल 
तसलीं, ? € भरमसाट स्वरूपाची अनुमाने ? असा 
शेरा मारून तुटकपर्गे चार-आठ वाक्यांत माझे 
म्हणण उडवून लावतात; तो भाग पुनर्विचाराकरितां 
थोडक्यांत एकत्र मिळावा म्हणून येथे संक्षेपाने 
नमूद करीत आहे. 


ध्‌श 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व... 2. 
च १ * र त_» 
%०२. सळ रद 

नवभारत रे रश 
हच धि ७५ ह 
अमृतमहोत्सवी > 

वर्षे छट कि 


७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


(१) लाट-मऱ्हाट-कर्णाट या, एकेकाळी “सांस्कु- 
तिक ब राजकीय संबंध असलेल्या सलग प्रदेश्ञांत, 
समान देऊता होत्या; शेव-शाक्त हा समान धर्मपंथ 
प्रचलित होता; पटद्टि.पाडिसारखीं तमान स्थलनामें 
होतीं ( व आहेत, ) म्हणून या अखंड प्रदेशाला 
एक समान देशवाचक नांवहि असणे शक्‍य आहे; 
आणि तें “ कुंतळ ' हें असावें. (२) देवता व 
घार्भक परंपरा समान होत्या म्हणून या संप्रदायांशीं 
संलझ़ अशा या तीनहि भागांतील अल, आलेय, 
आल्ह, कल, कलिनाथ, काल्ह व यळछ, यल्हो व 
जलव्ह, जाल्ह वगैरे व्यक्तिनामे एकाच प्रकारची 
आहेत. ( ३ ) सोमेश्वर, सोमनाथपूर, द्वारावती 
( दोरस्मुद्र ), देवगिरी, माऊर, वरदा वगैरे स्थट- 
नामं उत्तरेकडून दक्षिणेकडे ( कर्णाटांत ) आलीं 
आहेत, (४) प्रमुख धार्गिक चळवळी उत्तरेकडून 
दक्षिणेकडे गेल्याचे इतिहासांत नमूद आहे. (५) 
अम्म > अंबामाता, पर्वतदेवी आर्यपूर्व देवता असून 
या तीनहि प्रांतांतून आढळणारा हा संप्रदाय आये- 
पूर्व संस्कृतीचा अवशेष आहे, (६ ) या तकाला 
या भागांतील बोलींतून आढळणारा ' देशी? आगळा 
प्रकार पुष्टि देत आहे. (७ हट्ट-मरहट्ट जन: 
व:>> क जवी ( री ) हं व. 
मावरून आलेली जनवाचक नांवें या तीनहि 
भागांत आहेत, शिवाय या भागांतील शेतकरी 
कणवी-कुणवी ( कुंळवी ), कुटुंवी-कुडु (वक्कलिग) 
या नांबाने ओळखल जातो, हीं जनवाचक नांवें 
वा सलग ( कुंतळ ) देशांतील मूळ जनांच्या स्म्ती 
जागृत करीत आहेत. 

हे. मुद्दे 


डा. सांकळियांनीं सक्तारण खोडून 
काढले असते 


तर वाद संपला 
न करतां ते या विषयी आपटी 
व्यक्त करतात, आणि प्रा 


असता, पण तसें 

केवळ नापसंती 
झुख्याने पटद्टि-पाढडिच्या 
वर्षत आरभ करतात, म्हणून त्यांनीं पट्टि.-पाडि- 
विपष्रयीं केलेले विवेचनहि कसे पोकळ आहे हें दाख. 
विण अनिवार्य होत आहे. , 


हे शब्द निराळे नव्हेत 


पद्टि-पाडि, पट्ट (ण)- पाट (ण), हट्ट-हाट 
(क) या जोडीतील शब्द निरनिराळे मानणें 
चुकीचे आहे, बप्प आणि बाप निराळ; पोटट ब पोट 
वेगळे, असे म्हणावयाचें असेळ तर पट्टि आणि 


पाडि भिन्न होत, देशीं बोलीतील द्वित्व उच्चार संस्कृतः 


भाषिकांच्या संपकात, क्रमान शिथिळ होतो. व 
तो, ( तोल संभाळण्याकरितां ) उपान्त्य ऱ्हसस्वर 
दोघं बनतो, अज्ञाच परिस्थितींत पट्टिचें पाडि, 
पट्टणःचें पाटण झालेलें आहे. पट्टण-पाटण हा फरक 
डो, सांकळिया यांनीं आपल्या ग्रंथांत नमूद केलेला 
आहे | ४६1९8 णं 8011105 । पट्टचन ? 0 
18४७ 018112९6 (0 पाटण ( >. ॥8 3. पण 
तेच सांकळिया पद्धि आणि पाडि हे निराळे शब्द्‌ 


मानतात | आणि त्यांचे निरनिराळे निरुक्त सांग- 
ण्याच्या खटाटोपांत पडतात ! पडि-हट्टि हे कर्ना- 


टकाच्या मर्यादा उछलेघून गेळेले दिसत नाहींत ?. - 
* पाडा-वाडा, पद्र हे प्रत्यय बहुतांशी गुजराथ, 
सोराष्ट्र आणि त्यांच्या दक्षिण सरहद्दीवरचा महा- 
राष्ट्रातील प्रदेश, यांतच आढळून येतात. ?” असे 
डॉ. सांकळिया ठासून सांगतात, पण पाड्या कर्णा- 


टात तर आहेतच; शिवाय रागेश्वरापर्यमंतहि पसरले- 


ल्या आहेत | म्हेसूरजवळ गंगांचे राज्य होतें, 
इ, स, "व्या दातकापूर्वाच या घराण्याचे राजे येथ 


सुप्रतिष्ठित झाले होते. या राज्याला गंगेप!डी , 


( तमिळ ), व गंगवाडी (कानडी ) नांवें होतीं. 
संस्कृत भाषिकांच्या संपर्काच्या कक्षंत आलेल्या 
प्रदेशाची ही खूण आहे, घनिष्ट संबंध आलेल्या 
भागांतील स्थळनामे पाडि, पाड, पाडा-हाटी, हाट, 
हाटक या स्वरूपांत बदल प्रावलीं, 
च्या विशेष प्रभावांत न आलेल्य़ा प्रदेशांतून 


पट्टि-पाडि, हड.हाट अज्ञा प्रकारचे दोनहि उच्चार 
प्रचलित राहिले, 


आर्यीकरणा- 


५२ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट कर्णाटांतील प्राकाळीन संबंध 


पट्टि > हट्टी: संस्कृत नव्हे 

पट्टी >पाडि हीं अभिन्न रूपें, म्हणून हे शब्द 
निरनिराळ्या आएख्यातांपासून निष्पन्न झाले असे 
मानणें चुकीचें होणार आहे. प्राचीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
हेमचंद्राच्या मतें हट्टी हें स्थलनाम “ देशी ? आहे. 
यांजबरोबर “ ऊरु"चा उछेखहि तो करतो | अल्ळूरक, 
अरथोर, मंगरूळ ( मंगळूर ) सारखीं प्राचीन स्थल- 
नाम डॉ, सांकळियांच्या ग्रंथांत येतात. पण त्यांतील 
८ ऊरु? या स्थलवाचक शब्दाचे निरुक्त सांगण्यास 
ते वितरतात | हेमचंद्राच्या हष्टीनें ' ऊरु ? प्रमाणें 
* पट्टि ) हा दाब्दहि “ देशी ? म्हणजे संस्कृतेतर 
ठरतो. कारण पट्टी आणि हट्टि हे एकच शब्द 
आहेत दं डॉ, सांकळियानीं मान्य केलें आहे, 

कालिदासासारख्या महाकवबींच्या काब्यांतूनहि 
: हाला ? सारखे देशी राब्द आढळतांत, महि- 
नाथादि प्राचीन टीकाकारांनींच ही गोष्ट उघडकीस 
आणली आहे. ही परंपरा वेदकालापर्यंतहि जाऊन 
पोंचते, असें प्राचीन व अर्वाचीन विद्वानांचे मत 
आहे, यामुळे गुजराथेंतील हट्टी, पद्टि आणि ऊरु 
हे शब्द देशी आहेत, याबद्दल शोकेस जागा राहात 
नाहीं, 

महामहोपाध्याय प्रो, वा, वि, मिराशी यांनीं 
££ मऱ्हाटी संस्कृती ; कांही. समस्या ” या 
पुस्तकाचे परीक्षण केलें, [ नवभारत-डिसेंबर 
१९५३ ),” म. म, मिराशींचे तें परीक्षण काटे- 
कोर विचारपद्धतीचें ब टीकेंतील उंच पातळीचें 
एक उत्तम उदाहरण आहे, महामदोपाध्यायांचा 
संस्कृत भाषेवरील अधिकार किती थोर आहे हें 
सर्वश्रुत आहे. पद्टिपाडि या कुळींची स्थलनामें देशी 
आहेत, संस्कृत नव्हेत, या माझ्या म्हणण्यांत विस. 
गती असेळ तर तिचा उलगडा प्रो, मिराशी यांच्या- 
कडून होईल अशी माझी अपेक्षा होती. पण श्री, 
मिराशींच्या समीक्षत तो सुद्राच राहून गेलेला आहे, 
तरी पण याविप्रयीं ते खतंत्र लेखांक लिहून याची 


अनुक्रमणिका 


चर्चा करणार असतील असें मळा वाटलें होते. पण 
डॉ. सांकळियांनीं हे काम केलेळें उत्तम .असें 
त्यांनी मानल्यासारखें . दिसतें. हट्टी <पट्टि हौ 
स्थलनामे हेमचंद्र म्हणतो त्याप्रमाणें देशी नसतील 
तर या चक्रीची दुरुस्ती लवकर न्हावी अशी प्रो. 
मिराशी यांना माझी नम्र विनंती आहे. | 

म, म. मिराशी यांनीं पत्र पाटवून डॉ, सांकळि- 
यांच्या आलेख बाचनांतील-संशोधनांतील एक चुकी 
नजरेस आणली आहे. [. नवभारत-फेब्रुवारी 
१९५७. पान ५८, ] डॉ. सांकळिय़ानी शं, बा, 
जोशींच्या लेखनांतीळ ““ फोलपणा उत्तम रीतीनें 
सिद्ध केला आहे, ? असे सांगून “ डॉ. सांकळि- 
यांचा सिद्धांत योग्य असला तरी त्यांचीं कांहीं 
विधानें चिन्त्य आहेत, 7***“** पद्रक, पल्ली, पाटक 
व वाटक हे शब्द कर्णाट, गुजराथ, सौरा या 
भागांतच सीमित नसून इतरत्रहि प्रचलित होते ??, 
उत्कीणे लेखांचे तज्ज्ञ म्हणून भारतांत नांवाजलेले 
प्रो. मिराशी यांनींच डॉ. सांकळियांचा फोलपणा 
उघडकीस आणला, हें फार वरे झालें. रसिक व 
संशोधक मिराशी हे टीकेंत-दोषदर्शनांत मन दुखेल 
असे शब्द सहतता वापरीत नाहींत. 
संस्कृती वरील टीकेंत त्यांनीं हा शिष्टाचार पूर्णपणे 
पाळला आहे. डॉ. सांकळियांच्या लेखांतील उणे- 
पणा दासविण्यांतहि त्यांची ही सुजनता व्यक्त झालेली 
दिसते, 
पट्टि-पाडिची कुळी देशी 

पद्चि > दृद्ि ही कुळी अमिजात मऱ्हाटी आहे, 
मऱ्हाटीतींल या कुळीचा विसतारव ही गोष्ट सिद्ध 
करीत आहे. पट्ठि, पटिताळ, पडिसाळ म्हणजे 
( पांथस्थांना ) पहुडण्याची जागा, पडिसाळा पूर्वी 
महाराष्ट्रांत गांबोंगांव असतत, श्री, चक्रधर आपल्या 
देनंदिन प्रवासांत देऊळें किंवा मढींतून असलेल्या 
पटिसाळेंत वस्ती करीत अतत, असें लिलाचरित्रा- 
वरून कळतें. पद्टि-पटिसाळ हा शब्द मार्गे पडून 


५३ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


“ मऱ्हाटी. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व... 2. 
१ / क्य १ 


नवभारत 
*्स्धी॑ ७५ प 3०१९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्या जागीं धर्मशाळा हें नांव आज प्रचलित झालें 
आहे. कालचक्राच्या फेऱ्यांत या नांवाचा व त्यांतील 
ओषचित्त्यांचा विसर पडला | ही विस्मृती इतकी 
वाढली कीं * पहुडु? हा शब्दहि परकीय वाटतो. 
खास मऱ्हारटींत * पासलळ्यट्िः हा एक गिंदा- 
ब्येज्क वाकप्रचार आहे, यांतील * पद्टिचा ! अर्थ 
पहुडुशीं ताडून पहावा, 


* पहुडु ' : ( विश्रांतीकरितां ) कलंडणें,. अंग 
टाकणें, निजणें, असे या आख्याताचे अर्थ आहेत. 
हा शब्द प्राकृत “ पवडु ? पासून निष्पन्न झाला 
असावा असं कांहींध वाटतें | कानडींतील पबडिसु 
या धातूचे पहुडुशीं वरेंच जवळचें नातें दिसतें, पण 
हा शब्द मऱ्हाटींतून आलेला आहे, कारण कानडी 
तमिळ या. भाषावगौत “ पडु! असता मूळ घातू 
आहे, मऱ्हाटींतहि हाच शब्द ' पडणें? या रूपांत 
आढळतो, “पडणेंचे? पुढील अर्थ पहा : अंग टाकणें, 
निजगे, आडवे होणें, लवंडणें, पहुडणें, ( महा- 
राष्ट्र शब्दकोश ) माडी-माहाडी असे एकाच 
शब्दाचे दोन उच्चार आहेत, भावेत हकारयुक्त 
शब्दोच्याराची लकब एके काळीं डोकावली. महछारी 
मल्हारी यछो-यल्शो, अश्याच प्रकारें पडर्णे-पहुडणें 
अशीं हीं दोन सपे प्रचलित झालेली दिप्ततात, 
पडणें हा अमिजात मऱ्हाटी देशी शब्द आहे, 
संस्कृत * पतन ? आणि मऱ्हाटी पडगे यांतीळ 
उच्चारसाम्य भ्रामक आहे. पतु धातूपासून साधलेले 
पतन, पतित, पात वगेरे शब्दांतील अर्थ आणि 
पडणे ( अंग टाकणे, विश्रांती घेणें ) या आख्य़ा- 
आपासूत साचळेले पटिताळ, पडिताळ, पडण, वगेरे 
गाळ्द यांतील अर्थाशीं कांहीं 


क साम्य आहे असें 
म्हणतां येईल काय ! दे शब्द मऱ्हाटीत नबर. 


नाशीं किती निकटचे आहेत, हें पाहिले असतां 
यांच्या देशी गाची खात्री पटते, 

(१) पडणः- याचे अर्थ- थांबण्याची, वि श्रां- 
तीची जागा, तळ, गुरांची बसण्याची किंबा रवंथ 


५४ 


अनुक्रमणिका 


करण्याची जागा, हे अर्थ मऱ्हृद्ट जनाच्या जीवन 
विकासक्रमावर अपूर्व प्रकाश टाकीत आहेत. पडण, 
पडळ, पडिसाळ, पाडि, पट्ठि या सर्वातून वि श्रांती- 
स्थान हा मुख्य अर्थ अनुस्यूत आहे, 

, (२) पडाव:-कळपवाल्या टोळींचा-देववेव 
करणाऱ्या यात्रेकरूचा-तळ, मुक्काम (म, श. को. ) 
मर्‍्हाटीनें तगविलेला हा अर्थ बहारीचा आहे, 
जीवनाच्या झगड्यांत शिकारीवर जगून कोठेतरी 
खोपटांत-कोटरांत-' खोलींत? दडून पडणें: पहु- 
डर्णे; ! अंगर टाकून वेळ कंठण्याची ही परिस्थिति 
प्रथम, नंतर पाळीव जनावरांच्या! आघ्रारावर उप- 
जीविकेल प्रारंभ होतो. पडण यांत विश्चांतिस्थाना- 
बरोबर गुरांची बसण्याची जागा हा दुसरा अर्थ- 
विशेषहि डोकाबतो १ गुरांचे कळप घेऊन भट- 
कणाऱ्या टोळय़ा अनुकूल तेथें पडण, पडळ किंवा 
पडाव करीत. सामाजिक घटनाप्रवाहाच्या ओघांत 
शब्दांना अर्थ संभग्तात. हे तत्त्व ध्यानांत घेत- 
त्यांत या शब्दांतील विश्रांतिस्यान या मुख्या ्था- 
शिवाय लक्षणेने आलेले अर्थ कोणत्या परि- 
ल्थितींत प्राप्त झाले अत्तावेत याचा उलगडा होतो, 


पडाव यांतील यात्रेकलंचा तळ ( कळपवाल्या 
टोळींचा तळ ) हा अर्थ, मानवाच्या विकासक्रमां- 
तील एक महत्त्वाचा टप्पा दृष्टिपथांत आणीत आहे. 
यात्रा-जात्रा ( जत्रा ) कशा अस्तित्वांत आल्या 
अतान्या याचेहि किंचित स्पष्टीकरण येथें मिळत 
आहे. आपल्या गुरा-मेढयांचे कळप घेऊन त़्डनु- 
मानाप्रमाणें जेथें चराऊ रानमाळ असेल तेथें जाणें 
त्यांना अपरिहार्य होते, अश्या माळावरच ्रडनुमान 
बदलण्याच्या सुमारास डोंगर-दैव, देवींच्या जात्रा 
होण्याची प्रथा निर्माण झालेली दितते, तेथें ब्यापार 
"समहार वाहून कालक्रम या पडाव-पाडिचे पाळी- 
पाळी; पाटण (पट्टण ); पाट, हाट पेठांतून, 
रूपांतर होतें, याविषयी जीन्‌ त्रन्त नामक संशो- 
धक म्हणतो ; ह 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लाट.मऱ्हाट-कणोटांतील प्राकाळीन संबंध 


गु] उ8 खा8 1007001 0. शपयाळेयी 
92४08४७107 118 15 0103817 00171680- 
180 ह 1118 7९११ 7शर्ण 1ण०्ला8 झ्ात 
॥60१8-11811101 (1180 1९१187 0ए॥ ४९४५ 
111611011९ 8228101 110771 98 
१18 1811. 1811671, ७10 011760 ॥7€ 
11०0178 1780 (02९॥॥1॥81' 8 0818111 १8९8 
78188१ ४0. 8 गगाषट्राछ08 0 ॥1९€ 
9७858 8॥0 1018 6प्ता 19०१5 कात 8 
४७ 1111010191 78४9 1९9 0060ए]37 1 
81'९8 1118 1811191118 (888112१ 1017 ता € 
76९8५ 0. ९ शब्हा. ऐळ९०ए७' उगी 
189105 0०1 118108 810 ए७11€त 86010- 
1110 11९, फि ७ छळ 0०00पार्‍2३38- 
11071. छिाड चैढ४७0०) 1118 11011)8018111 
गळ्या 835 छ७ 119ए७ 11080 एा ऐ016 
]४०॥181 88018. 11187 0९00118 11016 
छ]0 1108 7९8. पाठ ९ 
७181४९ 0४. (१९४५७९8 गर हणण 60१3२80 
8501101112 ॥)8 ऐता ावका१ष्ट 
88111'2 (118 018180(611%88 ॥]018 छक्का 
पप्या छृरटट्टाट्टक्षाण0ण-शा%. ॥8 तेळाए 
1118116. ( जिप (8081910197 70. 144) 

मानवेतिहासांतीळ या सार्वत्रिक नियमास मरहट्टे 
यांचा विक्रासक्रमहि पण अपवादभूत कप्ता असेल १ 
£ पडण ? शाब्दांत सामावलेली आणखी एक अर्थ- 
छटाहि ( या अनुरोधाने ) कशी उमटली असावी हें 
कळून येणार आहे, * हंगाम, ? ' क्रतुकाल ? हा 
अर्थ पडण यांत असावा याचें कारण काय ! गुरांचा 
बाजार आणि जत्रा या सांगाड्यांचा उलगडा मान- 
वेतिहासांतील अशा अवस्थांतराच्या घटनांवरूनच 


सहज होणार आहे, 

(३) पाडि-पाडळी-पाळी या तीनहि 
शढ्दांतून प्रस्ययरास येणारा अर्थे सान कप्ता | 
६ शेतांत एक दोन घरें असतीळ तर त्यांना झांप, 
अस्ता, कोठा-गोठा किंया पडाळ म्हणतात, दहा-पांच 


अनुक्रमणिका 


किंवा अधिक घरें असून त्यांचें छोटेखानी गांव- 
ठाणच बनलें असेल तर त्याला वाडा-वाडी मजरे 
पाडा असें नांब प्राप्त होतें. ” महाराष्ट्रांतील गांव- 
गाड्यांचा साकल्याने अभ्यास केलेल्या श्री. अत्रे 
यांनीं दिलेळे हे विवरण आहे, वरील विवरणांत वाडा- 
वाडी आणि पाडा-पाडि हे समान अर्थाचे शब्द 
असल्याचें स्पष्ट आहे. “' पाडळी गाय बांधली * 
असा दृष्टांत चक्रधरांच्या तोंडी येतो, यावरून 
पाडि-पाडळी, वाडी यांतून विश्रांतीची जागा, गोठा 
हें समान अर्थ असल्याचे उघड होत आहे, 
£ पाळ ?, “' पाळी ? यांत सुद्धां हाच अर्थ 
भरलेला आहरे. पाळ शब्दाला कळप हा अधे 
असलेलाहि विचाराहे आहे. शिवाय पाडी-पाळी- 
तील “ पाळ ? [ ग्रहृस्थ ] धनगर किंत्रा गुराखी 
होतो. पुढील काळीं हाच पाळीव्राला ( पालकर ) 
पाळेगार बनतो. हे पाळेगार म्हणजे वारी धनगर 
( पाटील-). 

(४) खेडी-पाडी वाकूप्रचारांतील सूक्ष्म अर्थ- 
छटांचे एकाहून अधिक हशोत्पत्तीतत येणारे पापुद्रे, 
अभ्यसनीय अततात. पाडी म्हणजे गोठा; खेडो पाडी 
या जोड शब्दांत पाडीचा छोटे शेतवाडीचे गांव अत्ता 
अर्थ ध्वनित होत आहे, खेड आणि पाड [पाडि] हे 
क्षरी समानार्थी जोडशब्द दितले तरी त्यांतील तूक्ष्म 
भेद फार मोळाचा आहे, शेत [ क्षेत्र ]-खरेत हंच 
मुख्प जीत्रनकेंद्र झालेळें ठिकाण, ते * खेड *. 
खेड्यांत पाड्यांचा समावेशहि होतोच; कारण, 
शेतीकऱ्याच्या गुराढोरांची “ पाडि ' “ पाडळी ? 
जवळपासच असावी लागते, 

(५) शेती-व!ःडी बतनवाडी किंत्रा शोतीवाडी या 
वाकूप्रचारांतीळ वाडी शब्दांत प्रतिबिंबित झालेली 
अर्थछटा मनोवेधक आहे, बाडा म्हणजे गुरांचा 
गोठा, पाडांतहि हाच अर्थे आहे | कोंडय़ाडा यांतील 
बाडा' शब्दाचे औचित्य पाहण्याजोगे आहे, वाडा 
शब्दाला हा अर्थ फार प्राचीन काळापासून उपलब्ध 


षद 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व... 2. 
१ / क्य १ 
ळ र्व (७0०७ रद कचा 
पकिनवभारत ९ 
धि ७५ ै १९ 


च अमृतमहोत्सवी ६ >२७ 
र्‌ ह: १७, 
र ओफ 


रभ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवंभारत 


आहे, खि. पू. पहिल्या शतकांत लिहिलेल्या जैन 
प्राकृत ग्रंथांत वाडा शब्द या अर्थींच योजलेला आहे, 
पण रोतीवाडींत वाडीला मळा [ शेती ] अशीहि 
एक अर्थछटा असलेली उघड आहे, पाड्या आणि 
वाड्या प्रथम गोल्याच्या जागा असल्या तरी पुढें 
त्यांचें [ लेडें ] पाड्यांत [शेती] वाड्यांत ( मळा 
बाग यांत ) रूपांदर होऊन गवळी, पाटील शेतकरी 
बनल्याचें येथें दृष्टोत्पत्तीतत येत आहे, * वाडे ? 
पुढें राजमंदिरें बनतात, हटगार [ बारगीर | 
गोपालजन समाजाचे नेते बनून छोटेखानी प्रदेशा- 
वर सत्ताधारी ' देशमुख 2, * सामंत ' झाल्याचें 
दाखविणाऱ्या ऐतिहासिक घटना आदेत. 'गोपाठ? 
म्हणजे गुरें राखणारा-(पाळ(क)? हा मुख्याथे असला 
तेरी याला राजा असाहि एक लक्षणार्थ प्रात्त झालेला 
आडे, पण गो शाब्दाचा पृथ्वी असा या ठिकाणी 
अर्थ घेण्यांत ऐतिहासिक परंपरांचे अजान उघडकीत्त 
येतें. 

पाट > हाट 


पाळीवाळे पाटील-पाळक बनून पाळेगार राजे 
झाल्यानंतर पाड्यांना पट्टणचें स्वरूप प्रास झाले, 
यट्टणे ब्यापाराची केंद्रे बनली, बाजारहाट, हाट- 
वटी (पडि) हे शब्द पाट-हाटाचे ब्यापारी केंद्र 
बनल्याची साक्ष देत आहेत. 
गोपराष्ट्र 

नाशिक विभागाला प्राचीन काळीं गोपराष्ट असे 
नांव होतें महाराष्ट्रांतील पाड्या, वाड्या, पाळ्या 
सर्वत्र विखुरलेल्या पाहिल्या असतां गोपराष्ट्र या 
नांवाची साथेकता कळून येईल, या देशाचे नांवच 
( मर ) हद्ध किंवा हाटक देश, म्हणजे नंद॒गव- 
ळ्यांचा प्रदेश, हा अर्थ देशी पद्धि हद्टि या पाश्चे- 
भ्रूमीवरून जसा उघड होत आहे. तसा संस्कृत 
६ शोवराष्ट ? या एकमेव शाब्दप्रयोगावरून सुस्व्ट- 
पणे कळून येत नाहीं. गोवा प्रांतहि गोपराष्टांत 


हो ह त भड 
मोडत होता. गोकर्णाला गोपराष्ट म्हणत असल्याचे 


अनुक्रमणिका 


कळतें. कर्णाट-महाराष्ट्रांत गायीवैलावरून, गुरा- 
ढोरावरून आलेली स्थळनामें सर्वत्र आढळतात, 
नंदगगांव, नंदुरबार, नंदीडोंगरसारखी स्थलनाते 
“ नंद-गौळ ? ( गौडा-पाटील ) जनांच्या वस्तीची 
सूचना देत आहेत. खानदेश भागांत प्राचीनकाळी 
नंद-गौळी यांचीं राजघराणीं झालीं अश्या पारंपारिक 
कथा आहेत, पण हे गोळी आभीर जन असावेत 
असा कांहींचा ग्रह झालेला आहे. मऱ्हाटी भाषा 
व साहित्याच्या अभ्यासकांना 'नंद भापे'चे कोडे 
बाटत आहे, मऱ्हाटींतील तूप (तुप्प ) पोट (पोड) 
सारखे शब्द या. नंद-गवळयांच्या भाषेंतून आले 
असावेत असे श्री, चिं. वि, वैद्यांचे मत होतें. 
डो, गुणे यांना ते तेल्यु असावेत अक्नी शांका 
होती, नंदकिशोर-कृष्ण आणि विठ्ठल हे एकच 
दोत अशी संतांची श्रद्धा आहे. “ विठ्ठठ कानडी 
बोळूं जागे २” या कौतुकाच्या वर्णनांत नंदांची भाषा 
कानडी वळणाची होती असे मानलें जात असल्याचे 
दिसून येतें. खानदेश, नाशिक, नगर जिल्ह्यांतून 
मोठमोठीं खिल्लारे घेऊन अरण्यांत राहणारे मातवेर 
हेटगार-धनगर आजहि आढळतात. यांना कानड 
गोळी ? असेंहि नांग आहे, हटगार बारगीर हे मोठे 
लढवय्ये म्हणुन त्रिटिश सेनानींनीहि वर्गिछे आहे., 
श्री शिवछत्रपतींच्या सेन्यांत यांचा भरणा विशेष 
होता, | 

पाटलीपुत्र या नांवाने संस्क्रत साहित्यांत गाज. 
ठेल्य़ा गावांचे, आजचें नांव पाटणा 1 प्राकृतांत 
याच गांवाचे नांव पाडळी ! पाडळी (पाडि )ही 
गोठी नगरी बनू लागल्याचे बौद्ध साहित्यांत उठठेव 
येतात. पाडळी विस्तार पावून पट्टडग, ? : पाटण 
होतें. तेथें ' नंद ? वंश राज्य करतो | या एक- 
मेकांशीं इतक्या संवादी असणाऱ्या घटनांतून ध्वनित 
होणाऱ्या अर्थाला कांहींच मोळ नसेळ काय? या 
पाडळीचा एक राजपुत्र-संप्रति चंद्रगुत दक्षिणेंत 
श्रवणवेळगोळांप येतो, अशी आख्यायिका आहे, 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१... 2. 6 
च क्त १ 
य 
% /&/ रतछ> कचा 
र र्ल क 
ठर "नवभारत च 
ष्र ] धि ७५ त्रि 
न्श्& अमृतमहोत्सवी 
"स. वष *:% 


न्टी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राक्काळीन संबंध 


पहिला मऱ्हाटी शिलालेख श्रवणवेळगोळांत ! 
( गंग ) वाडीच्या राज्यांत | पाडळी-पट्टण हीं नांवे 
संस्कृतच असतीं तर त्यांना पुनः संस्कार देऊन 
पाटलीपुत्र किंवा पट्टण करण्याची आवदयकता काय 
होती ? संस्कृत पद्धतीच्या उच्चारांत पट्टण नीट 
जमत असतें, तर पट्टन किंवा पत्तन सारखा फरक 
होण्याचे कारण काय होते 
* पट्ट “चा मूळ अर्थ कोणता ! 

डो, सांकळिया यांनीं पट्ट म्हणजे वस्ताचा किंवा 
भूमीचा तुकडा असा अर्थ केला आहे. आणि हा 
शब्द्‌ संस्कृत पट या आख्यातापासून साधलेला 
आहे असे ते मानतात. पण पटू म्हणजे जाणें, 
फोडणें, चिरणे, उपट्टून टाकणे, नाश करणें असे 
अर्थ कोशांत आढळतात, अक्या अर्थाच्या या पटू 
पासून वस्त किंडा भूमी या अर्थाचा पट्ट ' हा 
शब्द निघतो असे कसे मानावे हे तांगितल्यास बरें 
होईल. ही उपपत्ती स्वीकारण्यास आणखीहि एक 
अडचण आहे. कोणत्याहि राब्दाला प्रथम एकच 
अर्थ असतो, नंतर लक्षणेनें दुसरा अर्थ संभवतो. 
पट्ट म्हणजे वस्त्र आणि भूमीचा तुकडा असे अर्थ 
असले तरी यांतील मुख्यार्थे कोणता ? आणि लटक्ष- 
णार्थ कोणता १ पेठणी, चीनांब्र, इरकली (लुगडी), 
बनारसी, महेश्वरी, मांजरपाट ( म्यांचेस्टरपट्ट ) 
वगैरे वस्त्मप्रकारांना स्थलावरून नांव आलेलें 
दिसेळ, स्थळ आधी किंवा वस्त्र आधी हा साधा 
प्रश्न सुद्धां द॑ कोडे सोडविण्यास पुरेसा आहे, 
यावरून रेशमी महावस्त्र हा विशेपार्थे पट्ट्या 
स्थलनामावरून आला असला पाहिजे याबद्दल शका 
दात नाहीं, ' पट्ट ! सारखे उंची महावस्त्र तयार होत 
असलेळें ते ' पट्टण 'नगरसुद्धां प्राचीन काळीं तसेच 
सुप्रसिद्ध व मोठें शहर असले पाहिजे हे उघड आहे. 


आटपाट नगरी ! 
कोणती हि जुनी कहाणी ध्या; ती घडली कोठें, तर 
आाटपाट नगरीत ! खास मऱ्हाटी सांप्रदायिक गद्य 


गाथांना जन्म देणारी ही आटपाट नगरी कोणती ? 
ही “पाट(ण) नगरी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक 
परंपरेची जशी कांहीं उगमस्थानच असावी असें 
वाटतें. त्या कहाण्यांतील वर्णनप्रकारांत व कथा- 
वस्तूंत प्राचीन वातावरण प्रत्ययास येते. * आट- 
पाट नगरी? हं नांव सुद्धां त्या शहराचं पुरातनत्तव तिद्ध 
करीत आहे. आट-पाट यांतच आधी दोत स्थल- 
वाचक शब्द आहेत. यापुढें पुनः दाहरवाचक “नगर' 
शब्द लावण्याची जरूरी कां भासावी |! आपल्य़ा 
प्राचीन परंपरेच्या संपूर्ण विस्मृतीची ही साक्ष आहे. 
आट < अट्ट हा शब्दच शहरवाचक आहे, हट्ट 
मूळ डाब्दापासून अष्ट हें रूप प्रचलित झाल्याचें 
मोनियर विलियम्‌त नमूद करतो; ' अट्ट म्हणजे 
बाजारहाट; हाटवटी (पट्टि)-पेठ. “अट! या 
शब्दाला ' तलम कापड? असाहि अर्थ आहे, 
( गीर्वाणलघुकोश ). पट्ट म्हणजेहि महावस्त्र! या 
ठिकाणीं पुनः स्थलनामाशी वस्त्राच नांव निगडित 
झाल्याचे दिसून येईल, 

तलम- रेशमी पट्ट वस्त्राच्या निर्भितीकरितां प्रसिद्ध 
असणारे अट्ट-आट नगर, आणि कहाण्यांतील आट 
( पाट ) नगर एकच असणें शक्‍य नाहीं काय ? 
पट्ट या वस्त्रवाचक संस्कृत नांवांतूनच तें सुप्रसिद्ध 
महावस्त्र कोणतें किंवा कशा प्रकारचें होतें याबद्दळ 
कांहींच कल्पना होत नाहीं; पण तेंच ' पेठणी ' या 
नांवाबरोबर सुंदर, सुबर, आकर्षक असें एक निश्चित 
महावस्त्र डोळ्य़ापुढें उभे राहतें. पेठणी ही पैठण 
येथे तयार झालेली वस्तू. पैठण हें स्थलवाचक नांव 
कृत्रिम आहे. यांतून कांहीं अर्थनिष्पत्ति होत 
नाहीं. पट्टण, पाटण हीं नांवें ताडून पहावीत, 
पट्टण, पाटण या नांवाची बरींच शहरें आहेत, 
इतर पटटणापेक्षां बिरेष प्रतिष्ठा पाबलेळें शहर या 
अर्थी पट्टणचें ' प्रतिष्ठान असें आगळे नांबच 
विशेष प्रचारांत आळे असळें पाहिजे, ' प्रतिठ्ठान 
हें त्या शहराचे मूळ नांब नसावें असें कांहीं संशो- 
घकांनीं आपलें मत ब्यक्त केळें आहे, 


ध्‌ ९9 


न, भा, ट 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्ट | ७५ च ३१९ 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी &$] > 


७. वर्ष ४ 
भ्टी 0 क: “क 


> शर त त र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कहाण्याप्रमागें त्यांतील * आट पाट ? हें सुद्धां 
काल्यनिकर नगर आहे अशी कांडरींची समजूत आहे, 
प्राचीन चालीरीतींचें संरक्षण करण्याकरितां निर्माण 
झालेल्या कहाण्या खोट्या म्हणण्यांत गैरसमज 
रळेळा आहे, प्रत्येक कहाणींतन तत्कालीन कांहीं 
सर्वमान्य, प्रचलित आचारविचारांचे पडसाद ऐक 
येतात. अशा कहाण्यांतीळ हें आट-पाट (ण)हि 
तत्कालीन सर्वसामान्य महानगरच असावें यांत 
शका नाहीं. त्या काळीं आटपाट-( ण ) हें नांबच 
महाराष्ट्-सांस्कृतिक वेभवाचे मान 
पाहिजे. 

1 हीने ग्राचीन पैठगची सर कोणत्याहि नग- 
रीत लामलेली नाहीं; त्या काळीं विद्वत्तेत पट्टीचे 
प्रतिष्ठित पंडित म्हणजे ते पेठणचेच 1 वट्टीचे ! 
(पट्ट ) पाटवस्र म्हणजे तं पैठणचेच ! नित्य व्यव- 
हारांत आदार-विचार-विषयक तुलनेंत सुद्धां पैठण- 
पट्टणचें नांच यावयाचेच 


दड झाल असलं 


साराश-वरीळ विवरणावरून पडण, पाडळ 
पाडी, पाट (ण), वाडी वा वर्गाची सलनामे 
सत्कृत नव्हेत असे दिसून येतें, हे शब्द संस्क 
मानल्यास ( १) या प्रत्येक शब्दाचे निरुक्त निराळे 
सागावे ढागते, ( २ ) आणि ज्या आख्य़ातापासन 
हे साधले आहेत असें ग्रहीत वरा नेयाचें त्या 
आ्याताच्या मुख्यार्थाची, पद्धि पाडितून प्रामुख्यानें 
प्रतीत होणाऱ्या अर्थाशीं सरळ संगति लागत नाहीं 
(३) वांतीळ अर्‍्येक शब्द निरनिराळ्या मूळ शा 
पासून साधळा गेळा असता तर या. सर्वातिन समान 
उस्याथ व ढक्षणार्थ कसे आले असते १ या समान 
अथाची कारणमीमांसा काय ९ (४) पट्टि>पाडि 
टेपाड (ळ), पाड-<वाड, पहि>हदी पाट> 
टया प्रकारण रूपसाम्यहि पण ( निरनिराळय़ा 
भालल्या, ) या शोव्दांत कसें असं 
५ ) दै शब्द संस्कृत असते तर त्या 
मर्‍्हाटीइतकी' या 


साहित्यांत शब्दांची सहज वाढ 


ध्‌ टॅ 


अनुक्रमणिका 


न होण्याचें कारण काय? ( द्‌ 3) आणि मऱ्हाटी 
जनजीवन. व संस्कृतीचे इतकें विशाळ प्रतिबिंब 
उमटलेले आणखी कांदीं संस्कृत शब्द असतील तर 
ते, डॉ, सांकळियांनीं लवकर प्रकाशांत आणावेत. 
आणि ऱ्ह्वाटी सांस्कृतिक इतिहासांतीळ अज्ञात 
भाग प्रक्ाशांत आणण्याची कुपया करावी. संस्कृत 
भाषा व साहित्यांत, समाजाच्या एका विशिष्ट पात- 
ळीवरीळ जीवनचित्र मात्र प्रतिविवित झालेळे दृष्टीत 
पडतें, त्या गीर्वाण वाणीच्या चष्म्यांतन भूमीवरील 
देशी जनांचें दर्शन घडटूं दकत नाहीं, याला देशी 
बरेर्चेंच साहाय्य व्यावें लागतें. 
देशीचा विसर : या सर्व गोंधळाचें मूळ कारण 
डॉ, सांकळियांनीं आपल्या संशोधनांत भाधे- 
तीळ व जनजीवनांतीळ ' देशी'च्या भागाकडे पुरेसें 
लक्ष पुरविळेळें दिसत नाहीं, डो. सांकळिया आप- 
ल्या ग्रंथांत एके ठिकाणीं लिहितात मंडास्थळ- 
सारखी स्थळनामे गुजरातेंत आहेत. तीं कोलळमंडा 
या आयतर जनांच्या अस्तित्वाची सचना देतात. 
(पृ. ८०). पण अशी हीं नांवें गुजरातप्रमाणे तरत्रहि 
आहेत, महिषक जनांचा संबंध ठाट--प्रऱ्हाट-- 
कर्णाट या अखंड प्रदेशांत विशेष आठेळा दिसितो 
माहिष्पती ते म्हेसर पर्यंत या जनाची स्मृति जाग्रत 
करणारीं म्हैसाण, म्हैसाळ, म्हसवड म्हेसवाडगी' 
यम्मेगनूरू, मासनुरु वगेरे शेकडो स्थळनामे आढ- 
ळतात, हे आरयेपूर्व जन असन यांना तथाकथित 
द्राविडांनीं जिंकले, असे सांगण्यांत येतें बंगालकडीळ 
सथढनामाच्या अभ्यासांत आधपूर्व कोटमंडा जनां- 
च्या स्थळनामांभवरोबर तथाकथित द्राविड भाप्रा- 
वर्गीय जनांची स्थळनामेंहि घरीच असल्याचे निदरी- 
नास आलें आहे, यासुळें गुजरातेत सुद्धा को ळमुंडांच्या 
सथडनामाबरोजर तथाकथित द्राविड वर्गीय जनांची 
सलनामहि असावींत हें उघड आहे 


पण डो, सांकळियांना त्से वाटत नाहीं, ते म्हण 


तात : "5उह्याणछा पल्षंप ॥९७72110 ॥॥८ 011” 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि का. १ 


अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट्र 


लाट-मऱ्हाट-कणोटांतील प्राककाळीन संवंध 


701(ए0 ७7९8... ... 188 110178 0 
01-२७) औै8(70-881510 झ्या 
ग)एा ता ९1९11९0118, 01118 (जे 0ंल'8 
ठा. 8000पए ०8 0708१! (0 001९ 
॥०॥॥]॥९1॥-81'78॥ 0ए1(ए1'8 1188 8 ]1€- 
०११६8४1108 ० (8 8९९06१8. प०७- 
€४7617, 80118 118111९585 8171]0 1181160 ह्यात- 
1188 88 8100 8७00४९ 00 0 081 
९811101 [१] - ह 5(10-.381६00 ७ पा?! 
172) 888 11 (01? (0,181) 

गुजर देशीय स्थलनामांतून फक्त &ए8170- 
81110 म्हणजे कोलमुंडा वर्गाची स्थलनामे 
आहेत असें डो. सांकळियास वाटते. आणि 
द्रविडियन्‌ स्थलनामे नाहींत असे ते सुचवितात; 
पण तें स्पष्ट शब्दांत सांगण्याचें टाळतात ! गुजरा- 
तीत द्राविड संपक आला नाही याचें कारण काय 
तर बंगालपेक्षा गुजरात आर्यावर्ताला जवळचा आहे! 
कोलमुंडाजन हे आर्यपूर्वी असल्याबहदळहि डॉ, 
सांकळियांना रांका वाटते. पण तसें उघड न सांगतां 
घा छक्षेजयांला [१] १ ए80-&8ल0 
(8118 या पदसमुच्चयांत ते हळूच प्रश्नार्थक 
चिन्ह टाकतात ! 


“0 त्र 


द्राविडजन आर्याच्या पूर्वी 
आहेत व आयोप्रमाणेच उत्तरेकडून आलेले आहेत 
असें बहुसंख्य विद्वानांचे मत आहे. फ्रेंच महापंडित 
ब्लोक आपल्या ग्रंथाच्या शोवटी "0011010510॥ या 
प्रकरणांत अश्या निणयास येतात कीं “01108 78 1118 
7९1078, [पहयताच्त उप 8प83९०ययाटर दिशा. 
6९७1) तर्क] ० छाती ह्यात 
8४18 ० [1 त०-५७॥४७॥, 8४९१ 8101811, 
818 ऐप (० ॥९1)1580ं तां 8 1117817108. 
[ 1”. 126. ] पुढें ते असेहि स्पष्ट लिहितात कीं, 
८ [118 फ०पाीच ह्यात 8४0७७०" 10 ॥1७ 
1४७०७७8 शण 8, उग 0९60, 1110 
11080 1171001181, 1191016019, 118 1116 
1019010107 1185 08061 उ1)]30"8त तागा) 


भारतांत आलेले 


अनुक्रमणिका 


8 फा, गट आत०्पा पाणल. 
[71९ टा'9ण11011091 5100018 01 1)78- 
शांताळछा 1.81॥ट्ण92९8. 1964. ?. 127] 


डो, व्लोक यांचा हा ग्रंथ डेकन कोलेजनें 
नुकताच प्रसिद्ध केला आहे, हा ग्रंथ डॉ. सांकळि- 
यांच्या नजरेस आला नसेल काय १? गुजरातेत 
द्रविडीयन्‌ सख्थलनामे नाहींत. कारण हा प्रदेश 
आर्यावर्ताच्या जवळ आहे, असें म्हणण्यांत कांहीं 
गफलत झःलेली दिसते. उत्तरेकडून आलेल्या 
द्रविडांशी आयोचा संघर्ष तिंध, पंजात्रांतच प्रथम 
झाला असें तज्ज्ञांचे मत आहे. आणि या द्राविडीयन- 
वर्गाची स्थलनामे सिंघर्ने आसामपर्यंतहि विखुरलेली 
आहेत, सुनीतिकुमार चटर्जी वगेरे 
संद्लोधकांचें मत आहे. तेव्हां या प्रदेणालगतचा 


असे डॉ. 


गुजरात व महाराष्ट्र हा भागच तेवढा द्राविड संपर्का- 
पासून मुक्त कसा राहू शकतो यांचे स्पष्टीकरण डो, 


सांकळिया व म. म, मिराशी करतील तर फार 
बरें होणार आहे. 

गुजराती भाषेंत देशी अंद असल्याचें श्री, 
एम्‌. आर. मुजुमदार लिहितात, ' गुजराती भाषेचा 
विकास ? या विषयांवरील एका प्रबंघांत ते लिहितात, 
100516 81त€ 07. हांत शाही तदूभव 
6९81160110 1106600, ६ [8 ० 1 188 
०853 ०1 ७०५१४ [ण्भाढत देशी] ७1110) 18 
००१३४७०३९१ ०७ए०पडार्‍ छावे कळांश्‍ब्त 
1101) 2८ 0९-1६ 1वटणघेटु9छ ० 
[]]8 ७०॥॥(॥७४, 12190ए101811-12018 ७1७), 
ठका 0॥ ७8 8080 (0 880७. 16 
॥'॥8 देशी छ'०1१8 छा8 1९108 ० ॥8 
ए०७पाक'  ऐ[हठठ सणाला 1208९0९ 
1४81 800९001? [०१1 ०. (क्रां 
गहाण, णक एणश्‍लाझए 
उे०्पाय 8, 1936, शग, १. ऐका, या, 
ए. 256 ]. 


५९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्त 
री 
र्ध वाळ, च को 


४» नवभारत 
७» विळी. 


न्स अमृतमहोत्सवी) > 
> 

की > 
ढ शू 9९ डर १ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मऱ्हाटी भाषेत सुद्धां देशीचा आगळा प्रकार महाराष्ट्राचा ठानिग्रह 
असल्याची खाही श्रीज्ञानेश्वर देतात. श्री, राजा- ह. 


| र मनोविकारांची घुंदी म्हणजे विवेकशक्तीचा ऱ्हास 
रामशात्ती भागवत यांच्या मतेहि ' महाराष्ट) हा मय क 


अभिमान हा एक मनोविकार आहे, मग तो स्वाभि- 
मान असो, अथवा प्रांताभिमान असो; तो अमर्याद 
झाला कीं सर्वनाशास कारणीभूत होतो. सांधत जात्य- 
मिमानाचा पडता काळ आहे. त्याची जागा पक्षा- 
भिमानानें भरून काढली आहे. 


संस्कृत शब्द, * मरहट्ट * या देशीपासून बनविला 
आहे. ' बेदिक संस्कृतीचा विकास ? या सुपसिद्ध 
ग्रंथाचे कर्ते श्री, तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना 
महाराष्ट्रीय संस्कृती आये-द्राविडांच्या संगपांतून 


निपपन्न झाली आहे अभे वार्ते. 
अभिमान हा महाराष्ट्राचा शनिग्रह आहे. महा- 


राष्ट्रांत ब्राह्मण व मराठे या दोन जाती पुढें आल्या 
र र आहेत. शिवाजीनें मराठ्यांत व पेशब्यांनी त्र'हषणांत 
असते. पण असे असूनहि डॉ, सांकळियांना गुज- अभिमानाची ज्योत पेटविली, तिची धुगधुगी 
रात (वमहाराू) येथील संस्कृतींत द्रविड अंश नाहीं अद्यापि कायम आहे. त्याचा णमरसताग शौ 
असेंच म्हगावयाच आहे असें दिततें. प्रामाणिक हें खरें -असा होतो, कीं आम्ही इतरांना | च्छ 
मतभेद सत्याच्या निषकर्षांच्या दृष्टीनें अत्यंत आव- लेखतों. असा भास होतो. मराठे च र 
इयक आहेत; पण ते साधार व समर्पक आहेत असें हेडा तिक 

द्ध झालें पाहिजे, आपलें मत ठासून सांगण्या- 
पूर्वी डॉ. सांकळियांनीं हेमचंद्र, मुजुमदार, चटजी, 
ब्लोक वरो वगेरे विद्वानांनी तथाकथित द्राविड अंश्रा- 
विषयी मांडलेला पुरावा प्रथम खोडून काढावयास 
हुवा होता, तसें न करतां गुजरातेत द्राविड वस्तीची 
स्थलनामे नाहींत असें म्हणणें हे केवळ त्यांच्या 
प्रामाणिक श्रद्धेचे द्योतक होणार आहे, ल्यांनीं 
अविश्रांत परिश्रमपूर्वक चालविलेल्या उल्वननांतून 
आपल्या मताच्या मंडनार्थ आवदयक पुरावा आढ- 
ळणार, असाहि त्यांना आत्मविश्वास वाटत असेल, 


डॉ, सांकळियांनीं सुद्धां जर देशीचा भाग जमेत 
घेतला असता तर, त्यांचेहि असेंच मत वनलें 


झाल्यावरपुद्धां राजकारण मुंबईहून हलविले जात 
असें, फेरोजशहा मेहता, तेलंग, मंडलिक, बद्रुद्दिन 
तेय्यत्रजी मुंबईचे, टिळकांचा उदय झाल्यावर सर्व 
सू्े पुण्याहून हलत, गांधी झाले, तरी मुंबई इला- 
ख्यांतळे, आतां राजकारण दक्षिणेंतून उत्तरेला गेलें, 
हेंहि आमच्या मनांत खवखवत आहे. 
- ना. गो. चापेकर 
( अनंतपारं किळ शब्दजालमू ? या धनुर्धारी 
दिवाळी अंक १९५६ मधील लेखांतून ) 


पण ह्या प्रकारचा युरावा प्रकाशांत येईपर्यत त्यांची 
ती प्रामाणिक श्रद्धा व त्यांचा तो आत्मविश्वास 
संश्ोधनक्रायोत काय कामाचा ? 


न->>>___ 


६० 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


॥&” नवभारत €£ 
ष्य धि ७५ र ३०१९ 


*€<£अमृतमहोत्सवी/ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


चुस्तक-परामशी 


वाटचाल-ले. रा. भि. जोजी, प्रका, मौज 
प्रकाशन, मुंबई ४, १९५६, पृ. १५७, मूल्य तीन 
रपये, 


चाळीत वर्षापूर्वी मासिक * मनोरंजन ? मध्यें 
श्री, गो, चि. भाटे यांचीं प्रवासवर्णने वाचलेल्या 
वाचकाला, प्रा, रा. भि, जोशी यांच्या 'वाटचाली'- 
वरून मराठींत प्रवासवर्णन हा वाळाय़ प्रकार किती 
विकसित झाला आहे याची चटकन कल्पना येईल, 
प्रवासवर्णन व लघुनित्रंच यांच्या सीमारेषा अस्पष्ट 
होत चालल्या असून लेखकाच्या न्यक्तिमस्वामुळेंच 
वणेनाला खास लज्जत येते, याची जाणीव मराठी 
बाचकाला कालेलकर, काणेकर, गंगाधर गाडगीळ 
व रा, मि, जोशी यांच्या प्रवासवरणनामुळें झाली 
आहे. आचार्य कालेलकरांच्या प्रवाततवर्णनांत 
अभिजात रसिकता व भारतीय संस्कृतीच्या उदात्त- 
तेचे दशन घडविण्याचे सामर्थ्ये दिसून येतें, 
अनंत काणेकर खेळकरपणें ब्यकक्‍तींचे व ख्थलांचं 
वर्णन करतात. गाडगीळांचे प्रवातवणन आत्म- 
केंद्रीत असलें तरी त्यांतील मिस्किलपणा, मार्मि- 
कता, त्यांच्या अनुभूतींतील उत्कटता व त्यांच्या 
मनाच्या अनपेक्षित प्रतिक्रिया यासुळें तें अतिशय 
आकर्षक वाटतें, रा, मि, जोशी यांचें वेशिष्ट्य या 
तिघांहून अगदीं वेगळें आहे. ते केरळ धावते 
एखाद्या स्थळाचेंच मुख्यत 
रिसरांचे व 


प्रवासवर्णन न करतां, 
वणणन करतात व त्या स्थळाच्या 
परिसरांतीलळ व्यक्तींचे सामर्थ्यंपूणेरीतीनें चित्रण 
करून वाचकाला आपल्या अनुभत्राचा प्रसय 
आणून देतात. जीवन ओझरते पाहतांना त्यांतील 
कांहीं कण टिपण्पांत काणेकरांचे सामथ्ये दिसतें, 
परंतु जोशी यांना मात्र कांही मोजक्याच गोष्टी 
पहान्या, पण त्यांचा मनतोक्त आस्वाद ध्यावा, 
त्यांच्या सौंदर्याचे आकंठ पान करावें व त्यांच्या 
स्मृति मनांत दीर्घकाळ घोळवीत ठेवाब्या, हंच 


अनुक्रमणिका 


अधिक योग्य वाटते, आधुनिक यांत्रिक युगांतीळ 
तरल पण उथळ रसिकता व सरंजामी संस्कृतींतील 
जीवनाच्या आनंदात दीर्घकाळ धुंद होणारी दरवारो 
रसिकता यांतील फरक हाच या दोघांच्या वृत्तींतील 
फरक आहे, 


“ वाटचाल'मध्ये दिळीचे वणन करतांना दिली- 
तीळ सुप्रसिद्ध ख्थलांचें वणन न करतां प्रा, जोशी 
यांनीं फुळांच्या शोधासाठी त्यांना दिलीत कशी 
भ्रमन्ति करावी लागली व फुलांचा शोध लागला 
नाहीं तरी खात दिछीकरांच्या मन!चा कांदह्रींसा शोध 
कसा लागला, हें अतिशव सुंदर रीतीनें सांगितळें 
आहे. ' दिछी एक अजायनबवर' वामधीळ आडगन्या 
उभ्या घाग्यांनीं विणलेला दिछीचा जीवनपट आणि 
६ बझमे-अदव ? मधीळ उदू काब्याच्या आखादा- 
साठीं जमलेल्या कदी व रसिकांच्या मञलिसीचे 
वर्णन -या वरून प्रा. जोशी वातावरणनिभिती किती 
उत्कृष्ट रीतीनें साधू शकतात हें कळून येतें, लाहोरमध्ये 
दिसणाऱ्या, देहाती पंजावी व शहरी पंजावी यां- 
तील फरक, तेथील गल्ल्या-चोळांतील “ अप्रसावित 
सेंदर्याचे निझर,' एतिहासिक स्मारकें पाहून मनांत 
उठणारे भावतरंग, तेथीळ वृत्तपत्रसटींचें ओजरते 
ददन आणि माणसाच्या जीवनांत कितीहि उत्पात 
होत असले तरी अक्षय फुलणारी पळसाची फुले- 
या सर्व गोटटीपुळेंच हे वर्णन अत्यंत हय झाळें आहे, 


रा, मि. जोशी हे भाविक नाहींत. परंतु 
क्षेत्राच्या दर्दानानें त्यांच्या मनांत अनेक स्मृति उचच 
बळून येतात, माळब्याच्या परिसरांत अहल्या- 
बाईंच्या पुण्यस्मारकांत त्यांचे मन सुखावते व नमेदा- 
माईच्या दरशेनानें तें हेलावते. गंगेचा दुधाळ प्रवाह 
पाहून त्यांचे मन पुलकित होतें ब गंगेला अर्पिलेल्या 
दिन्यांचे द्रोण पाहून ते तत्व्चितन करू लागतात, 
वऱ्हांडातीळ खेड्यांतील भक्तास मातटपणा पाहून 
त्यांचे मन विषण्ण होतं, तर घारापुरींतील रिवाचे 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्त द 
र्ध वाळ, च को 


» नवभारत 
घे ७८७ 


न्स अमृतमहोत्सवी) > 
> 

की ओक 
ढ शू 9९ डर १ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दर्शन घेतांना कॉलिजकुमारांच्या सिनेसंगीतामुळें 
त्यांच्या तछीनतेचा भंग झाला म्हणजे सोंदर्याची 
विटंत्रना करणारे हे अरसिक थिळर तरुण ब करमणुकी- 
साठीं लेण्यावर तोफेचे गोळे उडविणारा हिडाल्गो 
यांची मनोभूमिका एकच आहे या जाणिवेनें त्यांचे 
सोंदर्थासक्त मन संतत्त होतें, गोब्यांत विशेषतः 
तेथीळ भब्य केथीड्ल्समधून हिंडतांना त्यांना आपण 
हिंदुस्थानांत नसून १५ शतकांतीळ युरोपांत आहोंत, 
असें वाटूं लागते, आणि कारवारच्या * सृष्टीच्या 
स्मितांनीं * त्यांचें मन हरखून जातें. 
प्रा, जोशी यांनीं संस्कृत, मराठी, इंग्लीश इत्यादि 
भाषांतील साहित्याचा जो न्यासंग केला आहे, 
त्यामुळें कोणत्याहि खथळाच्या ददीनानें ह्यांच्या 
साहित्यस्मृती जागत होतात. माळब्यांत त्यांना 
भेघद्ताची आठवण होते. तर. लाहोरमध्ये फिरतांना 
किपलींगच्या कादंबरीचा वालनायक त्यांना आठवतो. 
पौराणिक आख्यायिका आगि ऐतिहासिक प्रसंग 
त्यांना वर्तमानांतून भूतकाळाकडे नेतात, मात्र आचार्य 
कालेलकर हे ज्या अर्थानें मनानें उपनिषत्‌ कालांत 
ल्यातारखे वाटतात त्या अर्थानें जोशी भूवकालांत 
वावरू शकत नाहींत, शरावतीच्या कालेलकरांच्या 
वणेनांतील भन्यता ही जोक्ींच्या वर्णनांत आढळत 
नाहीं, वर्णन करतांना जोशी जो नर्म विनोद 
करतात त्यावरून के, वा. म. जोशी यांची आठवण 
होते, एका अफूच्या दुकानांत गीताप्रेसची घे 
विप्रथक पुस्तकें पाहून मार्क्सच्या सुप्रसिद्ध विवानाचा 
मिस्किळपणें जो उछेब प्रा. जोशी यांनीं केढा आहे 
लो के. वा. म, जोशींच्या विनोदाशीं साम्य दाख- 
ब्रिणारा आहे, या विनोदांत गंगाधर गाडगीळांचा 
अवखळपणा अगर काणेकरांचा दिल्ख 


जनत वुळालपणा 
हीं. पण 
नां संयत स्वरूपहि मोठे आकपेक आहे. 


प्रा, वा, ळ. कुलकर्णी यांनीं या लेखांचे 
€ काब्यात्मक्र लघुनितंध म्हणून केले वर्णन यथार्थ 
आहे. हें प्रवास-चित्रणात्मक छे वाचतांना आपले 


अनुक्रमणिका 


मन बरर्णिलेल्या स्थलांत रंगून जातें व पुस्तक वाचून 
झाल्यावर प्रा. जोशींच्या सोंदर्वासक्त व रसिक वृत्ती- 
मुळें हीं स्थळें अधिक विलोभनीब वाटलीं याची 
जाणीव होऊन 76 18 111९ 5९01 ॥॥7'0पष5्ट्राण 
8 18101]3617911101 या परिचित उक्तीचें रहस्य 
समजतें. 


न->>>>>>> 


गारंबीचा वापू-ले. श्री. ना. पेंडसे, प्रका, 
मोज प्रकाशन, मुंबई, १९५६, ए. २५२, मूल्य 
पांच रुपये, 
श्री, ना. पेंडसे यांच्या 'गारंवीचा बापू? या का्दं- 
बरीची ही दुसरी आवृत्ति, मराठींत चोखंदळ 
टीकाकारांनी आणि वाचकांनीं या कादंबरीचे अमाप 
कौतुक केलें आहे, त्या कादंबरीतील गुणच तसें आहेत 
पडसे आपल्या निवेदनांत म्हणतात, “ माझ्या 
मागील दोन कादंब्रऱ्यांप्रमाणे ही कादंबरीसुद्धा हणे 
चंद्राच्या परिसरातच वाढली आहे. ?' या प्रदेश्ञा- 
वर त्यांनीं माणसावर करतात तसें प्रेम केलें आहे. 
अर्थातच या कादंबरीत येथील अनेक खळांची 
वर्णनें आहेत. परंतु ही वर्णने व्णनासाठी अगर 
कथानकाढा उठाव यावा म्हणून आलेलीं नाहींत 
या प्रदेशाचा केवळ पाश्चभूमि म्हणून पडसे यांनीं 
उपयोग केलेला नाहीं. गारंबी गांव व तेथील 
माणसें यांचा वेगवेगळा विचार करतां येत नाहीं. 
या कादंघरींतील महत्त्वाच्या न्यक्तींच्या -बापू , 
त्याची आई, मावशी, अण्णा खोत, दिनकर भटजी 
यांच्या-जीवनाचीं मुळें गारंत्रींत रजळीं आहेत, या 
मातीचा गुण, आगि या परिधरांतीळ तमाजजीवनां- 
तीळ संकेत व रूढी यामुळ त्यांच्या अंगभून गुणांची 
विशिष्ट घडण झाली आहे, या संकेतांना छुगारणारा 
आणि रूढींना ठोकरणारा बापू इतरांपेक्षा अगदीं 
वेगळा आसला तरी त्याच्या जीवनाचे धागे अखेरपर्यंत 
गारंबींतच गुंतून पडळे आहेत. व्यक्ती आणि प्रदेश 
यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध ' एल्गार ? व “हृहूपार- 


हर्‌ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्त द 
र्ध वाळ, च को 


» नवभारत 
घे ७८७ 


नट अमृतमहोत्सवी) > 
> 
की ओक 
भ् शू १ हेर 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामदी 


मध्येंह्रि पेंडसे यांनीं दाखविला होता. येथें पूर्वी- 
पेक्षांहि अधिक कलात्मकतेने त्यांनीं तें साधले 
आहे, त्यामुळे वाचकाचे मन केवळ प्रादेशिक वर्ण 
नांत अगर ब्यक्तिचित्रणांत गुरफट्टून राहत नाहीं व 
एकसंध परिणाम साधण्याचे कादंबरीकाराचें ध्येय 
साध्य होतें, 


निवेदनाची सहजता हा या कादंत्ररीचा फार 
मोठा गुण आहे, पहिल्य़ा प्रकरणांत पेंडसे वाच- 
काळा गारंवीत घेऊन जातात, दुसऱ्या प्रकरणांत 
विठोवाची ओळख होते आगि मग बापूच्या लोक- 
विलक्षण जीवनाची सुरवात होते. बापूच्या आयुष्यां 
तील प्रसंग पेंडसे यांनीं मोठया कोडल्यानें निवडले 
आहेत. बापूचे व त्याच्या आईचे उडणारे खटके, 
मानहानीमुळें दुखरे झाळेळ त्यांचे मन, यमीवरून 
आलेला आळ त्यामुळे गारंत्रींत झालेलें आकांत- 
तांडव, वणद्याच्या पुलावरील त्यांचे जीवन, राघेमूळें 
त्याच्या जीवनांत झालेलें परितर्तन, सरपंचपदा- 
बद्दळचा वाद-या साऱया प्रसंगांतून वापूच्या अफाट 
व्यक्तिमत्त्वाचे विविध रंग खुळतात, हें करतांना 
पेंडसे यांनीं बापूच्या स्वभावांचें उदात्तीकरण केलेठें 
नाहीं व प्रसंग नाट्यपूर्ण नित्रडले तरी त्यांत 
नाटकीपणा येऊं दिलेला नाहीं, बापू या विविध 
समरप्रतंगांचा केन्ट्रविंदू असल तरी इतर व्यक्‍ती हि 
पेंडशांनीं रेखीवपणें चित्रित केल्या आहेत, तारु- 
ण्यांत ब्यमिचाराचे वेटरोष़ जीवल जगलेली व उत 
रत्या बयांत जगाच्या उपेक्षेमुळें पंतापळेळी वाणूची 
आई, निसर्गाच्या क्रूर थट्टेमुळें लोकांच्या निर्दय 
थट्टेचा विषय झालेला ब करुगास्पद्‌ जीवन जगणारा 
विठोबा, ब्यतनी रावजीमुळें नष्टप़ाय जीवन झालेली 
परंठु बापूच्या आघधारामुळें बहरलेली रावा, बापूचे 
अंत:करण मनोमन ओळवणारा दिनकर, तोंडाची 
फटकळ आणि मनाची प्रेयळ भूतवाडीची माबशी-या 
प्रत्येक ब्यक्तीळ! स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आहे आणि या 
व्यक्तिमत्वाचा उपयोग पेंडसे यांनीं बापूच्या व्यक्ति- 


अनुक्रमणिका 


रेखेला उठाव आणण्यासाठी मोठ्या कुशलतेनें केळला 
आहे. थांबते कथानक, सहज व्यक्तिदरीन आणि 
ओघतती भाषा यामुळ वाचक कादंबरीत रंगून जातो. 
व्यक्तिजीवन आणि समाजजीवन असे कप्पे येथें 
पडत नाहींत; गोष्टीचें सूत्त तुटत नाहीं; मनाचे पदर 
उलगडले जात असतांहि लेखकाचे अस्तित्व जाण- 
वत नाहीं; नीति-अनीतीच्या कल्पनांतन समर- 
प्रसंग निर्माण झाळे तरी माणुसक्ती हीच श्रेष्ठ आहे 
हा लेखकांचा दृष्टिकोन लपत नाहीं; तंत्राचे अवडं- 
बर नसूनहि लय भंग पावत नाहीं, आणि म्हणूनच 
गारंवीच्या मर्यादित परिसरांत घडलेल्या या वर- 
करणी साथ्यासुध्या घटनांतून जीव्रनाचें सम्यगू-दरीन 
वाचकाला घडतें. 


माणसाच्या गोष्टी-ले. अंबादास अमिददोत्री 
मौज प्रकाशन, मंबई ९५६, प्र. १७८, 

मूल्य साडेतीन रूपये, 

श्री. असिद्रोत्री यांनीं आपल्या पुस्तकाला “माण- 
साच्या गोष्टी' असें मोठें अन्वर्थेक नांव दिलें आहे, 
एक दोन व्यक्ती सोडल्या तर या. पुस्तकांतील न्य- 
क्तींचा तोंडवळा सर्वांना परिचित अता आहे. यांत 
वार्णलेल्य़ा घटनाहि वास्तत्रजीवनाशी निगडित 
आहेत, या गोष्टी वरगुती शेळीने लिहिलेल्या आहेत; 
आणि इतके असूनहि त्यांतील बर्‍्वाच गोष्टी वाचा- 
ब्या्ञा वाटतात. श्री. य. गो. जोशी यांच्या कोटुंबरिक 
वातावरणांतील कथांतून त्यांचें अस्तित्व एकसारखे 
जाणवते. अभिहोत्रींनी ही चूक कटाक्षाने टाळून 
बहुतेक कथा अलिप्त इृत्तीने लिहिल्या आहेत, 

अभिदोत्रींची कथा कधींहि सवेत अगर भोंगळ 
होत नाहीं. एका सूत्रामोंत्रती ते आपल्या कथेची 
गुंफग करतात व आपल्या कशरेंदीळ व्यक्ती ठतठशीत- 
पणें वाचकाच्या समोर सांडतात, आस्तस्वकीयांचा 
स्वार्थ पाहून राघागराू, जगरहाटीप्रमाणे 
गरीब धाकट्या बहिणीळा हिणविणारी नलिनी, 
भावावद्दळ पीळ बाळगणारा निळू, आक्रस्त'ळेयणा 


4 शै 


रडणाऱ्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ 
०६4४ अमृतमहोत्सवी (3३७ 
टी (की > के 


ही त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


करूनहि अखेर समजुतदार हे णाऱ्या बयाक्का, निर्भेळ 
दुःखामुळें पिचल्यामुळें निर्भेळ सुख उपभोगू न 
शकणारी आत्या या व्यक्ती प्रातिनिधिक असल्या 
तरी लांच्यांतीळ ब्यक्तिवेरिष्ट्य राखण्याचा लेखकाने 
प्रत्न केला आहे. या कथापेक्षां, सामान्याहून 
कांहींशा निराळ्या अशा ब्यक्ती अगर घटना ज्यांत 
'रैखाटल्या आहेत अश्या * एक कुटुंब्र , ' वेडा 
बाळकृष्ण ?, € मिळमिळीत सौभाग्य ?, * कसाया- 
च्या मुली ? या कथा अधिक प्रभावी वाटतात, मात्र 
या कथांची मर्यादाहि मनाळा सतत जाणवते, जीव- 
नाचे वारवचित्रण हा एक गुण असला, तरी 
उत्कृ कथेला तो एकच शुण पुरत नाही, मानवी 
मनाच्या गामाऱ्यांत कलावंतांच्या प्रतिभेचा प्रकाश- 
झोत पडून एखादा अपरिचित अगर अल्पपरिचित 
कोपरा दिलला म्हणजे वाचकाला वाटणारे समाधान 
या कथांत लाभत नाहीं, : लगिन वेडा ? मधील 
आजड्या राजाच्या जिवाशी चाललेला खेळ, अग- 
तिक अरंधतीची तडफड व मिळमिळित सौभाग्य 
मधील वंचित स्रीचें दु:ख, आपल्या मनाला चटका 
लावते. पण वाचकाला दोघकाळ अस्वस्थ करील 
अशी एकहि कथा या संग्रहांत नाहीं. : आबांचा 
झुटया, *  ठिचा प्रबोग, ? दत्तूचे काका? या 
गोष्टीं तर जळ जवळ ुन्या किर्लोस्करी स्वरूपाच्या 
झाल्या आहेत, कुरूप, सुशिक्षित स्रीनें शिक्षणाची 
आवड असलेल्या शिपायाशीं ळय करायचे 
ठरबावें, चुलत्याने पुतण्याला ळय़ाचे वेळीं कज 
देऊन नातवाच्या बारशाच्यावेळीं ती परत 
आलेली रकम अद्देर म्हणून द्यावी या खलूपाच्या 
1. ना, | घो, ताम्हनकर अगर मालति- 
२ ८४%. सोनी. ' आपण पुरोगामी कल्पना 
मांडतो ? या समजुतीने लिहिल्या आहेत, अश्नि- 
होत्रींच्या कथांत हा बोधवाद इतक्या उवडपणानें 
आलेला नाहीं, परंतु अनेक कथा लिहिण्याच्या 


/ क्ल 


ह. ० र 


इव्यासातून अश्या मामुळी गोष्टी ते लिहू लागले 
आहेत, हें या कथासंग्रहांतीळ चारपांच कथांवरून 
जाणवते ' माणसांत जमा नसलेला माणूस ? यांतील 
व्यक्तिचित्रण प्रथम यशस्वी दोऊनहि शोवटच्या 
तात्पर्यवजा परिच्छेदांमुळें ती कथा यशस्वी झाली 
आहे, 

अम्निहोत्री यांनीं कला म्हणजे जीवनापुरढे धरलेला 
आरसा असें समजून जर आपलें कथाळेखन चालूं 
ठेवलें तर अश्या अनेक सामान्य कथा ते लिहितील, 
परंतु कलावंत हा जीवनाचा टीकाकार आहे, या 
कुतीने ते ब्यक्ति व प्रसंग रेखाटतीळ तर मात्र 
उत्कृष्ट कथा ल्िहिण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या ठिकाणीं 
खासच आहे. 


ण्भा,. ग. प्र, प्रधान 


न्व्त्त््ल 


७२० 


पाच 

१, श्री तुकारामाचे चरित्र ( पूर्वार्ध ) पु. मं. 
लाड; गव्हमंट सेंटळ प्रेस, मुंबई, पू. १३६. 

२, नबा कंपनी कायदा १९५६, प्रा. गो. 
त. कामत; प्रका, ग. दि. बोकीळ, नागपूर पृ. ८९. 

३. संशोधनमुक्तावलि ( सर दुसरा ) प्रा. वा, 
वि, मिराशी, प्रका, विदर्भ संशोधन मंडळ, 
नागपूर, पू, २४०, 

४, त्रितिया, कवित्रय मंडळ, सोलापूर, प्र, २४, 


5, (011९110017 गाता छा 1र्‍टा'१- 
पढ ; १. 8911008101: १0117 ॥]0- 
0१6711, ९प 1)९111, 1, 299. 


६, शिरबा : शांताराम, प्रका, मौज प्रकाशन, 


मुंचई ४, प १६३, 


६४ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
र्‍ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
सोत 4५ 
जी " ७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


रि९ष्टत, ४0. 8. 5177 नवभारत 
ह रअड्यडााालकालकललककाडडलडालडकड डड डॉडयडकाडडकडालडालयनडडाड डड डीड ह) 


प्राज्ूपाठशाळामण्डळ-ग्रन्थप्रकाणन 
> हन ) (९ ("२ 
! दिकसंस्कृतीचा विकास 
| ठेखक- तकेतीथ लक्ष्मणश्याख्री जोशी 
दिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 
संस्कृति होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत 
झालेल्या स्वरूपाचे वर्णन या पुस्तकांत प्राधान्याने 
केळं आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अमभ्यासक्रास 
अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतीळ 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें 
| हे पुस्तक आहे. 


3 


र किंमत ६ रु. 
| प्रकाशक '-- व्यवस्थापक प्राज्ञपाठदाळामडत्ठ 
चाड ( [ज० उ. सातारा ) 


षह-०--७--६--६०--०६--२६७००६०--०-०५--०५५--०५०--००--०५५--०५५-. 


2०-०७ मरी “ब्र की--बी»->-्ी»-न्टी>-भ्ी७-क्टी>-०>>--व्टी>-५>ब्ी>--&७--५-ी०- 


०-५. 


नप्ट झालल्या हजारा 


पांढरे कोड १.०, पांढऱ्या कोडाचे डाग 


स्तीपत्र व बक्षिस पण 


पत्त्यासहित छापलेली पत्रहें मोफत मागवा, दोठ भगवानजी जेन यांच्या मुलीचे पांढऱ्या कोडाचे डाग 
लोपधाची किं. रुपये ५ पोष्ट खच १ रुपया रे झाले, व लांनी ५१ रु. बक्षिस दिले, अली अनेक 
निराळा पडल. बक्षिसे मिळालीं, किंमत ५ र माहिती मागवा, नकली 


"2 ण] 


का व वेद्यापासून सावध राहावे 
द्य के, आर्‌. बोरकर भु भै 


मु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला (म. प्र.) ति मु. पो. मंगल्ळपीर जि, अकोला ( विदर्भ ) 
यक च वाम स त 


वद्य वी, आर, बोरकर, 'आयुत्रेंद (न.मा., )' 


2 जा र ._] 
डी ळर 
ऱ “व्णात> 3७ 
टि ४! प 
व) ह नवभारत ल 
| २] पनत च्रि 
रः 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ढ व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


